प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित 
हवामानावर आधारीत फळपिके विमा योजना 
राज्यात मृग व आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित 
'फळपिकांना लागु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तारभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०५ जून, २०२०. 


१) केंद्र श्ञारानाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१५/०३/२०१६-क्रेडीट २, दि. २८ /०९/ २०१८ 

२) शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र, क्र.०१/११-अ, दि. १२ जुलै, २०१९ 

३) शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र, क्र. ०१/११-अ, दि. of ऑगस्ट, २०१९ 

४) केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१५/०२/२०१५-क्रेडीट-॥, दि. २८ फेब्रुवारी, २०२० 
७) केंद्र शासनाच्या कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१७/०४/२०२०- क्रेडीट-॥, दि. २२ एप्रिल, २०२० 
६) शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१/११ - अ, दि. १२ जुले २०१९ 

५) राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीच्या दिनांक ०४/०६/२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६) आयुक्त कृषि यांचे पत्र क्र. जा.क्र. कृआ/मुसां/पुहआफपिवियो/१३४४९/२०२०, दि. ०१ जून, oo . 


प्रस्तावना :- 

कृषि क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमुल्य अधिक असल्याने 
शोतकऱयांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकाचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो. ही बाब विचारात घेऊन 
ज्ेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थेर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत 
होईल. त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने सदरची योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर 
विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक 
संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱयांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना राबविणे झासनाच्या विचाराधीन होते. पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा 
योजना PT बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरु व लिंबू या ६ फळपिकांसाठी १८ जिल्हयामध्ये तसेच आंबिया बहारामध्ये 
war, aia), काजू, डाळिंव, आंबा, केळी, द्राक्ष व प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी या ८ फळपिकांसाठी २३ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ 
Bl घटक धरुन रावविण्याचे प्ररतावित आहे. 


झासन निर्णय :- 
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व 


२०२२-२३ या तीन वर्षासाठी मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरु व लिंबू या ६ फळपिकांसाठी व आंबिया बहारामध्ये 


संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिव, आंबा, केळी, द्राक्ष व प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी या ८ फळपिकांकरिता लागू करण्यास या झासन 


शासन निर्णय क्रमांकः फविथो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
ee 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व 2022-23 या तीन वर्षामध्ये सहपत्र -१ मध्ये नमूद 


केलेल्या जिल्हयांमधील तालुक्यातील महसूल मंडळात सहपत्र - २ मध्ये निर्धारीत केलेल्या हवामान धोक्यानुसार लागू करण्यात 
येत आहे. सदर योजना कार्यान्वित करणाऱ्या विमा कंपन्या सहपत्र -१ मध्ये नमूद केलेल्या अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांकरीता 
महावेध प्रकल्पांतर्गत कार्यान्वीत केलेल्या अधिसुचित संदर्भ हवामान केंद्रावर नोंदल्या गेलेल्या हवामानाची आकडेवारी आणि सहपत्र 
- २ मध्ये नमूद केलेली फळपिक निहाय प्रमाणके यांची सांगड घालून शेतकऱ्यांना संबंधित विगा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई अदा 
करतील. नुकसान भरपाईचे कोणतेही दायित्व शासनावर राहणार नाही. 


१) योजनेची उद्दिष्टे:- 

१, नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळ पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांन) विमा संरक्षण 
देणे, 

२. पिकांच्या नूकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शहेतक-यांवे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. 

३. शेतकर्‍यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मझ्ञागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. 

४. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकर्‍यांच्या 
संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू 
साध्य करणे. 


२) योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 


१. सदरची योजना ही या आदेशान्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसुचित फळपिकांसाठी असेल. 

२. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार 
शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूवित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे, 

३. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसुचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे 
शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. 

४. या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शोतकऱ्यांवरीळ विमा हप्त्याचा भार 
कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. 

५. जास्तीत जास्त दोतक-यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका होतक-यास 
अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हे. क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. 

६. अधिसुचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी 
कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंबी, डाळिंब) 

७. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागु राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळवागा 
लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल 
त्यासाठी अधिसुचित फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय खालील प्रमाणे. 


अ.क्र. |. अधिसूचित फळ पिक | उत्पादनक्षम वय* | 
im पेरू ३ 
2 चिकू हि 
गल संत्रा 3 " 
¥ मोसंबी ति 5 
Go डाळिंब 2 
& fea, शा 
७ द्राक्ष 2 
é आंबा gs 
at a a ass Ae 


आसन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
->>्न्न्न्ााचा््त्त्य चना त त त ्््न््््््््न्स 


३) योजनेत समाविष्ठ फळपिके - जोखमीच्या बाबी. 
अधिसूचित फळपिके, विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके), विमा संरक्षण कालावधी, विमा संरक्षित रक्‍कम, प्रमाणके 
(ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम सहपत्र - २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 
मृग व आंबिया वहार सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षासाठी अधिसूचित फळपिके, समाविष्ट 
हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी खालील प्रमाणे निर्धारित करण्यात आला असून सदरचे निर्धारीत केलेले हवामान 
धोके (Trigger) लागू झाल्यास विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देय होईल. 


मृग बहार फळपिक निहाय हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी. 


1 2 
am. | फळपिके | समाविष्ट धोके विमा संरक्षण कालावधी girs 
१ |. संत्र | १ कमी पाऊ अजून TAG noe 
२) पावसाचा खंड १६ जुलै ते १५ ऑगस्ट 
२ मोसंबी शके ba a ¥ > व ८०,००० 
२) पावसाचा खंड ०१ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट 
पेरु जास्त पाऊस १५ जून ते ३१ ऑगस्ट ६०,००० 
चिकू | जादा आर्द्रता व जास्त पाऊस ०१ जूले ते ३० सप्टेंबर ६०,००० 
डाळिंब | जास्त पाऊस व आर्द्रेता १५ जुले ते १५ डिसेंबर १,३०,००० 
2 Rr | a) कमी पाऊस WUT ते १५ जूले ७०,००० 
पर २) पावसाचा खंड १६ जुलै ते १५ ऑगस्ट 
आंबिया बहार मध्ये फळपिक निहाय हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी 
अक्र. | फळपिके समाविष्ट धोके विमा संरक्षण कालावधी दिसा संरक्षित 
oy क wor | 
१ अवेळी पाऊस ०१ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर 
२) कमी तपामान १६ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी 
८०,००० 
१ संत्रा ३) जास्त तापमान ०१मार्च ते ३१मार्च 
४) जास्त तापमान ०१ एप्रिल ते ३१मे 
५) गारपीट ०१ जानेवारी ते ३० एप्रिल २६,६६७ 
१) अवेळी पाऊस ०१ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर 
मोरांबी २) जास्त तापमान ०१मार्च ते ३१ मार्च ८०,००० 
रै ART | a) जास्त पाऊस १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेबर 
४) गारपीट | ०१ जानेवारी ते ३० एप्रिल २६,६६७ 
१) जादा तापमान ०१ जानेवारी ते 94 ATE 
fe जास्त १,३०,००० 
३ डाळिंब २) जास्त पाऊस व आर्द्रता ०१ जुलै ते ३१ जुले 
४) गारपीट ०१ जानेवारी ते ३० एप्रिल ४३,३३३ 
१) अवेळी पाऊस ०१ डिसेंबर ते ३१ मार्च वी 
| काजु २) कमी तापमान ०१ डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारी १ ९१ 
३) गारपीट ०१ जानेवारी ते ३० एप्रिल ३३,३३३ 
१) कमी तापमान ०१ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी 
ढु केळी २) वेगाचा वारा ०१फेब्रुवारी ते ३० जून १,४०,००० 
३) जादा तापमान ०१मार्च ते ३१मे 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-अओ 


४) गारपीट ०१ जानेवारी ते ३० एप्रिल ४६,६६७ 
१) अवेळी पाऊस १६ ऑक्टोबर ते ३१मार्च aria 
दैनंदिन Feta 00 
& द्राक्ष २) दैनंदिन कमी तापमान ०१ डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारी गाम 
३) गारपीट ०१ जानेवारी ते ३० एप्रिल १,०६,६६७ 
१) अवेळी पाऊस ०१ डिसेंबर ते १५ मे 
आंबा २) कमी तापमाने ०१ जानेवारी ते १५ मार्च १,४०,००० 
(कोकण) | 3) जास्त तापमान ०१ मार्च ते १५मे 
-र्नु->- “re 
. ४) गारपीट ०१फेब्रुवारी ते ३१मे ४६,६६७ 
१) अवेळी पाऊस ०१ जानेवारी ते ३१ मे 
आंबा (इतर | २) कमी तापमान ०१ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी १,४०,००० 
जिल्हे) ।३ जास्त तापमान ०१मार्च ते ३१ मार्च 
४) गारपीट ०१ फेब्रुवारी २०२१ ते ३१ मे,२०२१ ४६,६६७ 
१) अवेळी पाऊस व सापेक्ष आर्द्रता १५ ऑक्टोंबर ते ३० नोव्हेबर 7 
२) अवेळी पाऊस, सापेक्ष aa aT oT |०१ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल डु 
कि ,००,००० 
८ स्ट्रॉबेरी तापमान 
३) कमी तापमान ०१ डिसेंबर ते ३१ मार्च 
४) गारपीट ०१ जानेवारी ते ३० एप्रिल ६६,६६७ 


४) विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान, 
या योजनेतंर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. तथापि शेतकऱ्यांनी फळपीकनिहाय प्रति 
हेक्‍टरी विमा संरक्षित रक्कमेच्या ५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल ती रक्‍कम विमा हप्ता म्हणून 
शेतकऱ्यांना भरावी लागेल. 
या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिक निहाय प्रति हेक्‍टरी विमा हप्ता दर व शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा 
हप्ता यामधील फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) समजण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या 
सुधारित मार्गदर्शक सूचना दि. २८ फेब्रुवारी २०२० नुसार विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र हिस्स्याला मर्यादा लागू राहतील. विमा 
कंपनींना देण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्‍कम भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत (१४०) केंद्र शासनाने 
सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये विहित केलेल्या पध्दतीनुसार विविध टप्प्यात अदा करण्यात येईल. तसेच सदर अनुदान 
रकमेची अदायगी पब्छिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएफएमएस) अथवा पीएफएमएस संलग्न प्रणालीमार्फतच तसेच राष्ट्रीय 
पीक विमा पोर्टल वरुन प्राप्त माहितीनुसार करण्यात येईल.. 


पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यात सन २०२०-२१ साठीचे पीक निहाय कर्ज दर हे विमा 
संरक्षित रक्‍कम म्हणून ग्राहय धरण्याचे निश्चित करण्यात आले असून पुढील दोन वर्ष कालावधीसाठी पीक विमा संरक्षित रक्‍कम 
कायम ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. 

जिल्हा समुह (क्लस्टर) क्र १, ३, ४, ५ मधील जिल्हानिहाय, पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर, विमा हप्ता 
अनुदान इ. बाबतचा तपज्ञील सहपत्र -३ मध्ये सहपत्रित केला आहे. योजनेमध्ये आंबिया हंगामात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 
गारपीट या हवामान धोक्यासाठीचा सहभाग ऐच्छिक राहील व या करीता अतिरीक्त विमा हप्ता देय आहे. 

६) विमाक्षेत्र घटक: 
राज्यात अधिसुचित फळपिकांखाली एकूण २० हेक्‍टर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या महसूल मंडळात योजना 
राबविण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांकडुन प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार शासन निर्णयामध्ये अशी 
महसूल मंडळे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
बत्रा 


७) योजना कार्यान्वीत करणारी यंत्रणा - 
राज्यात मृग व आंबिया बहार सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षामध्ये सदरची योजना खाली नमुद 
केलेल्या विमा कंपनीकडून संबंधित जिल्हा समुहामध्ये रावविण्यात.येईल. 


नांदेड, पुणे, उस्मानाबाद 


Wire] जिल्हे विमा कंपनीचे नांव व पत्ता 
समुह क्र. 
4 अहमदनगर, अमरावती, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स क॑. लि. 
सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशिम, पहिला मजला, एचडीएफसी हाऊस, १६५-१६६ बॅकबे Rasa, एच.टी. पारेख 
यवतमाळ मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० 
३ । सातारा, परभणी, जालना, ग्राहक सेवा क्र. : ०२२ - ६२३४ ६२३४ 
लातुर, कोल्हापूर दूरध्वनी क्र. ०२२ - ६६३८ ३६०० 
ई-मेल:- shailesh.thakur@hdfcergo.com 
shekhar.kapale@hafcergo.com 
8 (MATS, बुलढाणा, जळगाव, । बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स क॑. लि. शि 


बजाज अलायन्झ हाऊस, एअरपोर्ट रोड, येरवडा, पुणे - ४११००६ 
टोल फ्री क्र. : १८०० २०९ ५८५८ 

दूरध्वनी क्र, ०२०- ६६०२ ६६६६ 

ई-मेल:- pramod.patiloI@bajajallianz.co.in 
anupam.shrey@bajajallianz.co.in 


G4 | धुळे, पालघर, सोलापुर, भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड, 
रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, स्टॉक veda टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल स्ट्रिट, फोर्ट 
मुंबई - ४०००२३ 
टोल फ्री क्र. : १८००११६५१५ 


दूरध्वनी क्र. ०२२ - ६१७१०९१२ 
ई-मेल - mhwbeis@aicofindia.com 


राज्यातील जिल्हा समूह क्रमांक २ मध्ये समाविष्ट जिल्हे (वीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली, वर्धा, ठाणे व हिंगोली) अशा एकूण ७ 
जिल्ह्यांसाठी योजना राबविणेबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येईल. 


८) योजनेचे वेळापत्रक 
pola व बिगर कर्जदार डोतकऱ्यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान असेल. केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार / बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे आणि बँकांनी 
कर्जदार/विगर कर्जदार होतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधित विमा कंपनीकडे सादर करणे याबावतची अंतिम मुदत खालील प्रमाणे 


निश्चित केलेली आहे, 
| अक्र. | तपशिल मृग बहार आंबिया बहार 

द्राक्ष आर a 
डोतकऱ्यांनी (कर्जदार व बिगर कर्जदार) मोसंबी ३० जून ऑक्टोबर 
योजनेतील सहभागाचा अर्ज सादर करणे / विमा | मोसंबी | ३१ 
हप्त्याची रक्‍कम कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार _ केळी ऑक्टोबर 

१ | शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामधून प्राथमिक सहकारी | (त्रा शि संत्रा 
संस्था / बँक / आपले सरकार सेवा केंद्र/ विमा २० जून* (मृग २०२०) काजू ३० नोव्हेंबर 
प्रतिनिधी यांनी कपात करणे / शोतकऱ्यांनी Te १४ जुन (मृग 20244 
ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक. २०२२) आंबा (कोकण) 
लिंबू 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


39 डिसेंबर 


डाळिंब 


a8 
ऑक्टोबर 


शेतकऱ्यांची (कर्जदार व बिगर कर्जदार) विमा 
हप्त्याची रक्‍कम इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने संबंधीत 
विमा कंपनीस हस्तांतरीत करणे व एकत्रीत विभा 
घोषणापत्रे (डिक्लरेडान) आणि विमा प्रस्ताव 
व्यापारी बँक / ग्रामिण बँक / जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक शाखेकडुन संबंधीत विमा कंपनीस 
सादर करण्याचा व पिक विमा योजनेच्या 
संकेतस्थळावर ( पी एम एफ बी वाय पोर्टलवर) 
योजनेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याची 
माहीती नोंदविण्याचा अंतिम दिनांक. 


योजनेतील शेतकरी सहभागाच्या अंतिम दिनांकानंतर १५ दिवसांच्या 
आत 


विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत विमा योजर 
सहभागी करुन घेतलेल्या बिगर कर्जदार 
शेतकऱ्याची विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेडान), विमा 
हप्त्याची रक्‍कम इलेक्ट्रानिक पध्दतीने विमा 
कंपनीस हस्तांतरीत करणे g शेतकरी 
सहभागाची माहीती पिक विमा योजनेच्या 
संकेतस्थळावर 

(पी एम एफ बी वाय पोर्टलवर) नोंदविण्याचा 
अंतिम दिनांक. 


शेतकरी सहभागाचा अर्ज व विमा हप्त्याची रक्‍कम प्राप्त झाल्यापासून 
'दोन दिवसांचे आत 


विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेच्या संकेत 
स्थळावरील (पी एम एफ बी वाय पोर्टल वरील) 
शेतकरी सहभागाची माहीती स्विकृत / अस्विकृत 
करण्याचा अंतिम दिनांक 


. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजनेच्या संकेत स्थळावरील 
नोंदणीच्या अंतिम दिनांका नंतर १५ दिवसाचे आत. 

. बिगर कर्जदार होतकऱयांसाठी पिक विमा योजनेच्या संकेत 

स्थळावरील नोंदणीच्या अंतिम दिनांका नंतर ३० दिवसाचे आत. 


पले सरकार सेवा केंद्रे / बँक / विमा 
प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर करणे. 


विमा कंपनीने सुचना दिल्यापासुन ७ दिवसांचे आत. 


मा कंपनीने सुधारीत प्रस्ताव स्विकृत करणे 


केद्र / बँक / विमा प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर केल्यापासून 
७ दिवसांचे आत. 


बँक / विमा कंपनीने विमा प्रस्तावाची पोहोच 
'फोलिओसह विमाधारक शेतकऱ्याला देणे 


विमा कंपनीने पोर्टलवरील माहिती स्विकृत केल्यापासून ७ दिवसांचे 
आत. 


विमा कंपन्यांनी पिक विमा योजनेच्या संकेत | योजनेती 


स्थळावरील (पी एम एफ बी वाय पोर्टलवरील) 
Baek) सहभागाची माहीती मंजूर करण्याचा 
अंतिम दिनांक 


करी सहभागाच्या (विमा हप्ता भरुन घेतल्यानंतर) 
अंतिम दिनांका पासुन ६० दिवसांच्या आत. 


नुकसान भरपाई अदा करणे. 


संबंधित फळपिकाचा हवामान धोका संपल्यानंतर व विमा हप्ता 
अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर ३ आठवडे 


आसन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-.ओ 


९) बोगस पिक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे:- 
ज्या सव्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पिक विमा काढण्यात आलेला आहे. त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, 
बोगस ७/१२ व पिक पेरा नोंदीच्या आधारे पिक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, aren बाबी निदर्शनास आल्यास अज्ञा प्रकरणात 
राबंधित दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शना नुसार संबंधित विमा कंपनीची 
राहील, तसेच महसुल दस्त ऐवजामध्ये फेरफार करून झासनाचे फसवणुकीच्या प्रयत्नाबाबत महसुल विभागामार्फत तहसिलदार 
यांनी स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल करणेबाबत कार्यवाही करावी. 


१०) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पघ्दती:- 
नुकसान भरपाई ठरविण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे तसेच सहपत्र -२ मध्ये दर्शविल्यानुसार राहिल. 

१. पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीकविमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्तावानुसार देय होणारी नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम 
सहपत्र - २ नुसार परस्पर शेतकऱयास अदा करण्याची सर्वरवी जबाबदारी संबंधित विमा कंपन्यांची राहील, नुकसान भरपाई 
विहित मुदतीत देण्याची जबाबदारी व दायित्व संबंधित विमा कंपन्यांचे राहील. नुकसान भरपाई देण्याचे कोणतेही दायित्व 
झारानावर राहणार नाही. 

२. विहित नमुन्यात व विहित मुदतीत विमा हप्त्यासह होतकऱयांचा विमा प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने विमा कंपन्यांकडे सादर 
करण्याची जबाबदारी तसेच शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावाच्या बाबतीत जर काही चुकीची माहिती पुरविण्यात आल्यास अक्का 
प्रस्तावाच्या वाबतीत नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधित बँक / वित्तीय संस्थांचे राहील. 

३. प्रत्येक अधिसुचित फळपिकासाठी प्रमाणके (ट्रिगर ) व देय विभा रकमेचा दर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार (सहपत्र २ प्रमाणे) निर्धारीत दराने विमा रक्‍कम संबंधित विमा कंपनी मार्फत 
परस्पर देय होईल. 

४. सर्व बँकांनी विमा संरक्षित शेतक-यांची यादी पिक विमा पोर्टलवर विहीत मुदतीत अपलोड करणे आवडयक आहे. 

५. संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पांतर्गत स्थापित केलेले हवामान केंद्रच राहील. 

६. राज्य शासनाच्या महावेध प्रकल्पांतर्गत राज्य शासन व स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. यांच्या दरम्यान झालेल्या कराराच्या 
अटी व शार्तीनुसार हवामानाची आकडेवारी स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. या संस्थेकडुन घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक 
राहील. 

७. संबंधित विमा कंपनी, देय विमा रक्‍कम ठरविण्यासाठी अधिसूचित केलेल्या फळपिकांसाठी व त्यासाठी निवडलेल्या जिल्हा 
व त्यामधील तालुक्यातील महसुल मंडळात सहपत्र -१ मध्ये नमूद केलेल्या अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांकरीता महावेध 
प्रकल्पांतर्गत कार्यान्वीत केलेल्या अधिसुचित संदर्भ हवामान केंद्रावर नोंदल्या गेलेल्या हवामानाची आकडेवारीचाच वापर 
करील , 

८. जर त्या महसुल मंडळातील संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत काही कारणास्तव आकडेवारी प्राप्त झाली नाही तर त्या 
कालावधीपुरती नजीकच्या महसुल मंडळातील महावेध प्रकल्पांतर्गत स्थापित हवामान केंद्राची आकडेवारी विचारात 
घेण्यात येईल. अत्यंत अपवादात्मक परीस्थित्तीत महावेध प्रकल्पांतर्गत स्थापित हवामान केंद्रांची माहिती उपलब्ध न 
झाल्यास राज्य शासनाच्या पर्यायी हवामान केंद्राची / कृषि विद्यापीठे कृषि विज्ञान केंद्रांची आकडेवारी विचारात घेऊन 
विमा रक्‍कम निश्चित करण्यात येईल, ही आकडेवारी प्राप्त करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी विमा कंपन्यांची राहील. 
पर्यायी हवामान केंद्रांची यादी स्वतंत्र पणे आयुक्‍त कृषि यांचे कडुन उपलब्ध करुन देण्यात येईल, 

११) श्लेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याची कार्यपद्धती : 

१. विमा कंपन्यांनी त्यांना प्राप्त झालेला शेतकरी विमा हप्ता आणि शासनाकडुन प्राप्त अग्रिम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या 
रकमेतून त्या प्रमाणात विमा दाव्यांची पुर्तता अंतिम विमा हप्ता (दुसरा हप्ता) अदा होण्याची वाट न बघता करणे आवश्यक 
आहे. विमा कायद्याचे कलम ६४ बी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता होतकरी हिस्सा आणि राज्य शासनाने 
अदा केलेला अग्रिम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करुन विमा कंपनीने सदर प्रकरणांतील नुकसान भरपाई 
प्राप्त विमा हप्त्याच्या प्रमाणात अदा करणे बंधनकारक आहे. 


ष्‌ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


२. वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यात विमा कंपनी 
मार्फत जमा केली जाईल. सदर नुकसान भरपाईची माहिती विमा कंपनीमार्फत बँकांना दिली जा ईल. 

३. विमा कंपनीने नुकसान भरपाई बाबतची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक राहील. 

४. विमा योजनेत सहभागी शेतकरी व इतर भागधारकांच्या तक्रारींचे निवारण विमा कंपनीने विनाविलंब करणे आवश्यक 
राहील. 

५. काही कारणास्तव आक्षेपातील विमा नुकसान भरपाईचे दाव्यांच्या वाबतीत नुकसान भरपाई अदा केल्यापासून १ 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर सदर प्रकरणे राज्यस्तरीय समन्वय समिती /राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती 
कडे पाठवून तदनंतर कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार च्या अखत्यारितील तांत्रिक सल्लागार 
समितीकडे विचारार्थ व निर्णयार्थ पाठविण्यात येतील. 

१२) राज्यस्तरीय समन्वय समिती: 
योजनेचे राज्यस्तरीय संनियंत्रण मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा 
समन्वय समितीतर्फे (SLCC) करण्यात येईल. या समितीची रचना व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील. 


१. मुख्य सचिव : अध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) : सदस्य 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) : सदस्य 
४ अपर मुख्य सचिव (कृषि) : सदस्य 
५. प्रधान सचिव (महसुल) : सदस्य 
६. प्रधान सचिव (सहकार) : सदस्य 
७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य : सदस्य 
८. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य : सदस्य 
९. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१०. संचालक (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) : सदस्य 
११. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१२. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१३. नाबार्ड चे प्रतिनिधी : सदस्य 
१४. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLAC) यांचे प्रतिनिधी : सदस्य 


१५. महाराष्ट्र सुदुर सर्व्हेक्षण उप योजना केंद्र नागपुर0॥३5५७) : सदस्य 


१६, भारतीय हवामान विभाग IMD ) यांचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१७. स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. यांचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१८. उपसचिव (कृषि) महाराष्ट्र शासन : सदस्य सचिव 


१. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे. 


२. पिकाखालील उत्पादनक्षम क्षेत्र विचारात घेऊन प्रत्येक बहाराच्या वेळी अधिसुचित करावयाची क्षेत्रे आणि पिके, जिल्हा समुह 
निश्चित करणे, जोखीमस्तर निश्चित करणे, विमा संरक्षित रक्‍कम निश्चित करणे, कार्यान्वयीन यंत्रणेची Pras करणेबावत 
कार्यवाही करणे इ. बाबत निर्णय घेणे. 


3. योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी येणार्‍या विविध अडचणीच्या संदर्भात विचार विनिमय करुन निर्णय घेणे व आवड्यक असल्यास 
केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करणे. 


शासन निर्णय क्रगांकः फवियो-२०२०/ प्र,क्र.१३/१०-ओ 
योजनेचे संनियंत्रण : 
राज्यस्तरावर योजनेचे सनियंत्रण आयुक्‍त, कृषि यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय पीक विमा योजना समन्वय समितीद्वारे 


करण्यात येईल. योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरीय समितीच्या व क्षेत्रीय यंत्रणेच्या 
सहाय्याने आयुक्‍त (कृषी) यांचेकडून योजनेचे सनियंत्रण करण्यात येईल. 


१३) जिल्हास्तरीय आढावा समिती: 
जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात.येत आहे, 


१. जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२. सरव्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक : सदस्य 
३. व्यवस्थापक, अग्रणी बँक : सदस्य 
४.कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद : सदस्य 
५, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव 


सदर समिती दर पंधरवडयास पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज इ. बाबतचा सविस्तर अहवाल अंमलबजावणी करणा-या 
संस्थेस (संवंधीत विमा कंपनी) सादर करेल. वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करणेसाठी यंत्रणेची नियुक्‍ती करणे, लाभार्थी तपासणी 
इ. वाबत कार्यवाही करेल. योजनेच्या यडास्वी अंमलबजावणीची जवाबदारी सदर समितीवर राहील, 
त्याच प्रमाणे जिल्हयाचे मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेईल . 
१४) योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत करावयाची कार्यवाही :- 
पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेसंदर्भात डहोतकरी, लोकप्रतिनिधी यांचे मार्फत सातत्याने नुकसान 
भरपाई न मिळणे / कमी मिळणे, विमा कंपनी कडून प्रतिसाद न मिळणे, विमा कंपनी कडून पिक पंचनामे वेळेत न होणे, 
बँकांमार्फत शेतकऱ्यांचे अर्ज न स्विकारणे, विमा कंपनीस माहिती सादर करतांना बँकांमार्फत त्रुटी राहणे /विलंब होणे, विमा 
कंपनी मार्फत रक्‍कम प्राप्त झाल्यानंतरही बँकांमार्फत लाभार्थ्यांना विहित कालावधीत अदा न करणे इ. प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त 
होत असतात. 
कृषि विभागास प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होणेचे दृष्टीने सतत पाठपूरावा होत असतो.त्यानुसार, 
प्राप्त होणाऱ्या विविध तक्रारींचे निरसन अनुक्रमे तालुका स्तर, जिल्हा स्तर, विभाग स्तर, व राज्य स्तरावरील समितीमार्फत 
करणे आव्यक आहे. सदर प्रयोजनार्थ यापुर्वी शासनाने झासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.०१ / ११ - अ, दि. १२ जुलै 
२०१९ व दि. of ऑगस्ट २०१९ अन्वये दिलेल्या सुचना विचारात घेऊन तालुका स्तर, जिल्हा स्तर, विभाग स्तर तसेच 
राज्यस्तरावर खालीलप्रमाणे समित्या गठित करण्यात येत आहेत. 


तालुका स्तरावरील समिती 
9) तहसिलदार : अध्यक्ष 
२) गट विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद : सदस्य 
3) संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी : सदस्य 
४) शोतकरी प्रतिनिधी (२) : सदस्य 
५) अग्रणी बँकेचे तालुका स्तरीय प्रतिनिधी : सदस्य 
६) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रतिनिधी : सदस्य 
७) संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
८) आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांचे प्रतिनिधी (२) : सदस्य 
९) तालुका कृषि अधिकारी é : सदस्य सचिव 


तालुकास्तरीय समितीने पार पाडावयाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या : 
१) योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्राप्त होणाऱ्या शेतकऱयांचे तक्रारी निवारणासाठी योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेच्य अधिन 
राहुन कार्यवाही करणे. 
२ योजनेसंबंधी प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे, 
९ 


शासन निर्णय क्रमांकः फंवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
यनज३3थथथथथ3ज3चज3थज३ाजाामजजजजजजजजाययनजजजजजयजजञय््् 
३) योजनेसंवंधी आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कामकाजावर तालुकास्तरीय सनियंत्रण ठेवणे 


४) तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत / खाजगी / सहकारी dren शाखांमार्फत करण्यात येणाऱ्या योजनेच्या सहभागाबाबत 


सनियंत्रण करणे 
५) नोंदणी संदर्भातील तक्रारींबाबत पडताळणी करुन आवड्यकतेनुसार विभागस्तरीय जिल्हास्तरीय सगितीस झिफारस 
करणे. 
जिल्हा स्तरावरील समिती 

१) जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 

२) जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदरय 

३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 

४) जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी : सदस्य 

५) जिल्हा उप व्यवस्थापक, नावार्ड : सदस्य 

६) निमंत्रीत तज्ञ (कृषि विद्यापीठ areal / संशोधन संस्था प्रतिनिधी) : सदस्य 

७) शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त ३) : सदस्य 

८) कृषि उप संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय : सदस्य सचिव 

विभागीय आयुक्त स्तरावरील समिती 

१) विभागीय आयुक्‍त : अध्यक्ष 

२) संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी : सदस्य 

३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 

४) कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ : सदस्य 

५) होतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त २) : सदस्य 

६) संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक : सदस्य सचिव 

राज्य स्तरावरील समिती 

१) सचिव / प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव (कृषी) : अध्यक्ष 

२) आयुकत कृषी : सदस्य 

३) आयुक्‍त सहकार : सदस्य 

४) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी : सदस्य 

५) मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड : सदस्य 

६) शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त २) : सदस्य 

७ विधानमंडळ सदस्य (तक्रार प्राप्त विभागामधील) (जास्तीत जास्त २) : सदस्य 

८) उप सचिव : सदस्य सचिव 


* समिती आवझ्यकतेनुसार विद्यापिठे / हवामानक्षास्र विभाग / संशोधन संस्था/कमोडीटी बोर्ड/महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन 
उपयोगिता केंद्र / राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट मधील तज्ञांना निमंत्रीत करु ws. 
जिल्हा स्तरावरील समितीने तक्रारींचे निरसन करावे. जिल्हा स्तरावरील समितींकडे केलेल्या तक्रारींचे योग्य निरसन 
न झाल्यास विभागीय स्तरावरील समितीने त्या तक्रारींचे निरसन करावे. विभागीय स्तरावर निरसन न झालेल्या तक्रारी राज्यस्तरीथ 
समितीसमोर सादर करण्यात याव्यात. गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी, एकाहुन अधिक जिल्ह्यांशी संबंधीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती रु. 
२५ लाखांहून अधिक असेल अशा तक्रारी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करतील. राज्यस्तरीय समिती तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 
तात्काळ निकाली काढेल. समितीचा निर्णय सर्व घटकांना मान्य असेल. 
पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेसंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणी दाव्यांचे कामकाज पाहण्यासाठी, 
झासनाचे वतीने संपुर्ण कार्यवाही करणेसाठी तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे दाखल केल्या जाणाऱ्या तक्रारीच्या 
अनुषंगाने संपूर्ण कार्यवाही करणेसाठी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


१० 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


तालुका, जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्राप्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे तक्रारी निवारणासाठी उपरोक्त 
समित्यांनी मार्गदर्शक सुचनेच्या अधिन राहुन कार्यवाही करावी. जिल्हा, विभागीय स्तरावर तक्रारींचे योजनेच्या मार्गदर्शक 
सुचनेनुसार निरसन न झाल्यास कृषि आयुक्तालय स्तरावर सदर प्रकरण संपूर्ण तपशीलांसह विभागीय कृषि सह संचालक यांनी 
अभिप्रायांसह सादर करावे. 


१५) विमा प्रकरणे व विमा हप्ता जमा करणे : 

१. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विमा योजना व राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रम यामध्ये उपयोगात येत 
असलेली बँक पध्दत ही सहकारी बँकांना तशीच लागू राहील. कार्यान्वित विभा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या नोडल बँकेशी 
संपर्क साधावा. व्यापारी बँक / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या शाखा यासाठी नोडल बँका म्हणून कार्यान्वित राहतील. अग्रणी 
बॅक आणि व्यापारी बँकांची प्रादेशिक कार्यालये / प्रशासकीय कार्यालये त्यांचे अधिनस्त बँकांना योजनेच्या मार्गदर्शक 
सुचना पाठविणेबाबत कार्यवाही करतील, बँक शाखेकडून विमा कंपनीस विहित मुदतीत विमा प्रस्ताव पाठविणेबाबत 
समन्वयाचे काम करतील आणि विम्याची संपूर्ण माहिती पीक विमा पोर्टलवर टाकण्याबाबत कार्यवाही करतील, या 
व्यतिरिक्त बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांचा योजनेत सहभाग वाढविणेसाठी विमा कंपनी विमा प्रतिनिधी / विमा मध्यस्थांचा 
वापर करतील, 

२. कृषि विमा पोर्टलवर दर्शविलेल्या प्रपत्रात नोडल बँक / बँक झाखा घोषणापत्रे / प्रस्ताव विभा कंपनीस सादर करतील. 
त्यामध्ये विमा क्षेत्र घटक, विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता, शेतकऱ्यांनी विमा संरंक्षित केलेले क्षेत्र, प्रवर्गनिहाय सहभागी 
शेतकरी सांख्या (अल्प आणि अत्यल्प किंवा इतर) आणि इतर प्रवर्गातील शेतकरी संख्या (अ.जा./अ.ज./इतर) स्री / पुरुष, 
बँक खाते क्रमांक इ. माहितीचा समावेडा असेल. 

३. ज्या शेतक-यांचा विमा अर्जांचा तपशिल राष्ट्रीय विमा पोर्टलवर अपलोड केलेला असेल तेच शेतकरी विमा संरक्षणासाठी 
पात्र असतील आणि राज्य व केंद्र शासनाचे विमा हप्ता अनुदान त्यानुसारच अदा केले जाईल. 

कर्जदार शेतकरी: 

१. अधिसुचित पिकांसाठी व अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या होतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या सुधारित 
मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. कर्जदार शेतकर्‍याला योजनेत 
सहभागी न होण्यासाठी (Opt Out) कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी 
पर्यन्त संबंधित बँकेस त्यानुषंगाने विमा हप्ता कपात न करणेवाबत कळविणे आवश्‍यक राहील (सहपत्र - ५). जे कर्जदार 
aor विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बँकांना कळविणार नाहीत असे होतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे 
गृहित धरण्यात येईल व या शेतकऱयांचा विमा हप्ता विहित पध्दतीने कर्जखात्यातुन वजा करण्यात येईल. योजनेच्या 
वेळापत्रकानूसार कर्ज मंजूर करणारी बँक शाखा / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था ही (नोडल बँकेमार्फत) विमा 
रांरक्षीत रक्‍कमेनूसार महिनावार पीकनिहाय, विमा क्षेत्रनिहाय, विमा हप्ता दराची विहित प्रपत्रात माहिती तयार करुन 
संवंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कर्ज वितरण करणाऱया बँक / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था शहेतक-यांनी 
भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्‍कम जादा कर्ज रक्‍कम म्हणून मंजूर करतील. 

२. कर्जदार शेतकऱयांना योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पर्याय या तत्वावर कार्यरत आहे. 

३. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी व्हायचे किंवा नाही याबाबत निर्णय घेऊ aaa, शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न 
होणे बाबत घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर देणे 
अपेक्षित आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात दिवस आगोदर शेतकऱ्यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास कर्जदार 
शेतकर्‍यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल. 

४. बँका योजनेत सहभागी होण्याच्या सात दिवस अगोदर पासून ते अंतिम दिनांकापर्यंत शेतकरी हिश्याची रक्‍कम वजा करून 
घेऊ शकतात. त्यानंतर बँकांनी होतकरी सहभागाची अंतिम यादी निश्चित करताना जे सहभागी होऊ इच्छित नाहीत असे 


9 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


re ee 


qo. 


94. 


१२. 


१३. 


शेतकरी वगळुन जे सहभागी होऊ इच्छितात अशा पात्र कर्जदार शेतकर्‍यांचा समावेश असणे आवश्‍यक आहे. पात्र कर्जदार 
शेतकऱ्यांविषयी बँकांची इतर कार्यपद्धती पूर्वी प्रमाणेच चालू राहतील. 

योजनेत सहभागी होणे वाबत अथवा न होणे बाबत घोषणापत्र शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे 
अथवा ज्या बॉकेंकडुन पिक कर्ज घेतले आहे. त्या बँकेच्या शाखेमध्ये जमा करणे अपेक्षित आहे. 

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी व सहभागी न होणेसाठी स्वतंत्र अर्ज असावेत. 

जे शेतकरी स्वतःच्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देणार नाहीत त्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये 
सहभाग बंधनकारक समजला जाईल. 

शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे वाबत घोषणा पत्र दिल्यानंतर संबंधित अर्जामधील पोहोच पावती त्या शाखेच्या 
जबाबदार अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी शिक्कासह शेतकऱ्यांनी प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 

एखाद्या हेतकऱ्याने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिले होते, मात्र चालू हंगामामध्ये योजनेत 
सहभागी होणेबाबत घोषणा पत्र दिले असल्यास संबंधित शेतकऱ्याची नोंद करून घेणे आवश्‍यक आहे. 

जर शेतकऱ्याचे किसान क्रेडिट कार्ड खात्यामध्ये काही बदल झाल्यास संबंधित शेतकर्‍यांकडून प्रधानमंत्री पिक विभा 
योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्छुक नसल्यास बँकांना तशी संमती देणे आवड्यक राहील. 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, PM किसान, किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकर्‍याचे बॅक खाते 
असणे ही पूर्वअट आहे. 

योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडुन विमा हप्ता अनुदानापोटी मोठ्या प्रमाणात शहासनकीय निधी पुरविला जातो या 
निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी सन २०२०-२१ पासुन विमा अर्जासोबत फळ बागेचा (Geo Tagging) केलेला फोटो विमा 
पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्‍यक राहील. तसेच एका शेतकऱ्यास अधिसुचित फळपिकांची ४ हेक्‍टर yeh नोंदणी 
मर्यादीत करण्यात येत आहे. 

राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार अंतिम दिनांकापर्यंत व्यापारी बँकेच्या शाखा / प्रादेशिक ग्रामीण 
बँकेच्या शाखा/ नोडल बँक (प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेच्या बाबतीत) विमा प्रस्ताव जमा करून ते सविस्तर 
तपशीलासह, पीक विमा हप्त्याच्या रकमेसह संबंधित विमा कंपनीस पाठवतील. 


बिगर-कर्जदार शेतकरी (ऐच्छिक) 

योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या 
स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा राहकारी संस्था / विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा 
प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील. 

योजनेत सहभागी होणारा शेतकरी विहित प्रपत्रातील विमा प्रस्ताव भरून व्यापारी बँकेच्या शाखेत/प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या 
शाखेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेत विमा हप्ता भरुन सादर करेल. संबंधीत शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेत 
आपले बचत खाते उघडणे आव्यक राहील. बँकेतील अधिकारी, शेतकऱ्यांना आवेदनपत्रे भरणे व इतर वावतीत सहाय्य व 
मार्गदर्शन करतील, शेतकऱ्याचे विमा प्रस्ताव स्विकारताना त्यांनी विमा संरक्षित केलेली रक्‍कम व लागू होणारी विमा हप्ता 
रक्कम इत्यादी बाबी तपासून पाहण्याची जबाबदारी संबंधित बँकांची राहिल. बँकेची झाखा पिकवार व विहित प्रपत्रामधील 
पीक विमा प्रस्ताव / घोषणापत्र तयार करून विमा हप्ता रक्‍कमेसह अमंलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपन्यांना विहित 
कालावधीत पाठवेल. 

भारतीय विभा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या संस्था, विमा कंपनीने नियुक्‍त केलेले प्रतिनिधी 
शेतकऱ्याकडून विमा हप्ता स्विकारतेवेळी होतकऱयांचे पीकाखालील क्षेत्र, विमा संरक्षित रक्‍कम इत्यादी वाबत संबंधीत भुमि 
अभिलेख दस्तऐवज तपासून पाहतील, त्याचप्रमाणे भाडेतत्वावर किंवा कुळाने असलेल्या शेतकऱ्यांच्या करारनामा / 
सहमती पत्राची प्रत अभिलेखात जतन करतील. प्राधिकृत केलेल्या संस्था / विमा प्रतिनिधी जमा झालेल्या विमा हप्त्याची 
रक्‍कम व संकलित प्रस्ताव ७ दिवसात विमा कंपनीस पाठवतील. san शेतकऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचे बँक खाते 
असल्याबाबतची खातरजमा करतील व याचा crafter संबंधित विमा कंपनीस पाठवतील. 


१२ 


शासन निर्णय क्रर्माकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
जजन 


8. योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडुन विमा हप्ता अनुदानापोटी मोठ्या प्रमाणात शासनकीय निधी पुरविला जातो या 
निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी सन २०२०-२१ पासुन विमा अर्जांसोबत फळ बागेचा (Geo Tagging) केलेला फोटो विमा 
पोर्टलवर अपलोड करणे आव्यक राहील. तसेच एका शेतकऱयास अधिसुचित फळपिकांची ४ हेक्‍टर पर्यंत नोंदणी मर्यादीत 
करण्यात येत आहे. 


4. योजनेत सहभागी होवू इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकरी शासनाने प्राधिकृत केलेल्या पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे किंवा 
विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाद्वारे योजनेत सहभागी होऊ शकतात. उपरोक्त पध्दतीने योजनेत सहभागी होणाऱ्या बिगर 
कर्जदार शेतकऱ्यांजवळ योजनेत सहभागी झाल्याचा पुरावा उदा. अर्जाची झेरॉक्स किंवा विमा हप्ता भरल्याची पावती 
असणे बंधनकारक आहे. विमा प्रस्तावात भरलेली माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास शेतकऱयांचा विमा हप्ता 
जप्त केला जाईल व शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई मिळणेचा अधिकार राहणार नाही. 

२. पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी सादर केलेला विमा प्रस्ताव अपूर्ण असल्यास 
/ आवड्यक असणारे पुरावे व कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर न केल्यास / योग्य तो विमा हप्ता भरलेला नसल्यास प्रस्ताव 
स्विकारल्यापासून १ महिन्याच्या आत सदर प्रस्ताव परत करण्याचे अधिकार विमा कंपनीस आहेत. विमा कंपनीने प्रस्ताव 
नाकारल्यास विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्‍कम संबंधित शेतकर्‍याला विमा कंपनीमार्फत परत दिली जाईल, 

३ अधिसुचित पिकासाठी मंजूर केलेली सर्व कर्जे विहित कालावधीत विमा संरक्षित केली जातील याची सर्व बँकांनी दक्षता घेणे 
आवश्यक आहे. 

8. नोडल dort / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहीत कालावधीनंतर सादर केलेले सर्व विमा प्रस्ताव विमा 
कंपनीमार्फत नाकारण्यात येतील व सदर सर्व विमा प्रस्तावांचे दायित्व हे संबंधित बँकांचे राहील त्यामुळे नोडल बँकांनी / 
प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीनंतर कोणताही विमा प्रस्ताव स्विकारू नये, सर्व नोडल 
बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी जमा विमा हप्त्यासह योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचा 
एकत्रित अहवाल विहित कालमर्यादेत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. जर बँकेने विहित कालमर्यादेत 
विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर केले नाही तर त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित बँकेची राहील. 

4. बँकांच्या सर्व शाखा, सर्व नोडल बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची (कर्जदार व 
विगर कर्जदार) यादी व इतर आवश्‍यक माहिती जसे की, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, अल्प - 
अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती / जमाती, पुरुष / स्री वर्गवारी, विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा 
हप्ता, शासकिय अनुदान इ. माहिती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था / बँकेची शाखा यांचेकडून सॉफ्ट 
erie घेऊन सदरची माहिती तपासून अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे 
पाठविण्याची कार्यवाही करतील व पीक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील. 

Ge विगर कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती विमा कंपन्या मध्यस्थ संस्थांकडून विहित प्रपत्रात प्राप्त करून घेतील. बँका / वित्तीय 
संस्था, विभा मध्यस्थ संस्था यांच्या माध्यमातून योजनेत सहभागी झालेल्या होतकऱ्यांची (कर्जदार व बिगर कर्जदार) माहिती 
प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विमा कंपनीची आहे व सदरची माहिती पीक विमा योजनेच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यास संबंधित विमा कंपनीही बँकेस मदत करेल. 

७. सर्व विभा कंपन्या त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांची माहिती तपासतील व योजनेअंतर्गत 
झासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा अंतिम विमा हप्ता मिळणेच्या १ महिना अगोदर विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करतील. 


१६) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण : 
कः सदर योजनेस क्षेत्रीय स्तरावर पुरेशी प्रसिध्दी देणे आव्यक आहे. casa माध्यम, राज्याचे कृषि विस्तार अधिकारी 
यांच्या सेवा यासाठी उपयोगात आणल्या जाव्यात. तसेच विमा हप्ता गोळा करणे, विमा प्रकरणांची छाननी करणे, इत्यादी 
कामे करणाऱ्या व्यक्‍तींना प्रशिक्षण देणेही आव्यक आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेने याची व्यवस्था करावी. 


3 


झासन निर्णय क्रमांक: फवियो-२०२०/ प्र.क्र,१३/१०-ओ 
ee —EeEeEe 


योजनेसंबंधीची माहिती पुस्तिकांचे क्षेत्रीय स्तरावर वितरण करण्यात यावे. योजनेची मुख्य वैशिष्टये दाखविणारा एक 
माहितीपट संबंधीत विमा कंपनीने तयार करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना दाखवावा. 

2. शेतकऱ्यांमध्ये योजनेसंबंधी जागृती निर्माण करण्यासाठी व प्रशिक्षण देण्यासाठी एक खास कृती आराखडा संबंधीत विमा 
कंपनीने तयार करावा. 

३ विमा कंपनीने एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्‍के रक्‍कम क्षेत्रीय पातळीवर योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीवर खर्च करावी व 
केलेल्या खर्चाचा तपशिल हंगामाच्या शेवटी राज्य व केंद्र शासनाला सादर करावा. सवर खर्च एकुण विमा हप्ता रकमेच्या 
०.५ CREA कमी असल्यास फरकाची रक्कम विमा कंपनीने केंद्रे शासनाचे “तंत्रज्ञान निधी" मध्ये नोंदणीच्या अंतिम 
तारखेपासून तीन महीन्यांच्या आत जमा करावी. 


१७) योजनेमध्ये निरनिराळया संस्थांच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या: 
पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेत केंद्र सरकार, राज्य झासनाकडील विविध विभाग तसेच विविध 
संस्थाचा म्हणजे, सहभागी शासकीय व खाजगी विमा कंपनी आणि विविध आर्थिक संस्था यांचा सहभाग राहील. पुनर्रचित 
हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या सुलभ आणि परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक संस्थेने त्यांना नेमुन 
दिलेले काम जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे पार पाडणे बंधनकारक आहे. 


क) केंद्र शासनाच्या भुमिका व जबाबदार्‍या 
केंद्र शासनामार्फत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विभा योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी 
वेळोवेळी मार्गदर्शक सुचना जाहीर केल्या जातील. तसेच राज्य शासनाला जनजागृती / प्रसिध्दी करण्यासाठी समन्वय 
वमदत केली जाईल. 
२. केंद्र शासनामार्फत वित्तीय संस्था / बँका यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व नाबार्डद्वारे पुनर्रचित हवामानावर आधारीत 
फळपिक विमा योजनेच्या वित्तीय बाबींच्या परिपुर्ततेसाठी मार्गदर्शक सुचना देण्यात येतील. 
"राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल" चे व्यवस्थापन. 
टेक्निकल सपोर्ट युनिट / केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करणे व आवश्‍यक सेवा-सुविधा पुरविणे. 
तांत्रीक सल्लागार समितीची स्थापना / पुनर्रचना. 

मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या Seren ८० टक्‍के रकमेच्या yo टक्के रक्‍कम आगावू विमा 

हप्ता रक्‍कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत विमा कंपन्यांना अदा करणे, 

७. saat सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या आत उर्वरित 
विमा हप्ता रक्‍कम अदा करणे. 

८. पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळापिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण व आढावा घेतला जाईल तसेच 
पीक विमा हप्ता व इतर आवश्यक बाबींबाबत विमा कंपनीस सुचना देण्यात येतील, वेळोवेळी विमा कंपनींच्या कार्याचा 
आढावा घेऊन गरज असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करणेबाबत सुचना देण्यात येतील , 

९, राज्य झासन व इतर समभाग धारकांसाठी प्रशिक्षण / कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल 

१०, योजनेच्या तरतुदीबाबत मागदर्शन करणे तसेच नुकसान भरपाई निश्चित करतांना काही अडचणी आल्यास त्यावर 
निर्णय घेणे. 

११, योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता, सुप्रशासन आणणे आणि डोतक-यांना विमा नुकसानभरपाई वेळेवर 
मिळावी यासाठी आवश्‍यक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सहाय्य, मार्गदर्शन आणि संसाधने उपलब्ध करुन देणे, 


ख) राज्य शासनाच्या भुमिका व जबाबदार्‍या 
योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन खालील कार्ये पार पाडेल. 

१. योजनेची अधिसुचना निर्गमित झाल्यानंतर राज्य शासनामार्फत योजना अंमलबजावणीसाठी निवडण्यात आलेल्याविमा 
कंपनीच्या सहाय्याने अधिसुचनेतील आवडयक माहिती पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी. 

२. नुकसान भरपाई विहित कालावधीत निश्चित करण्यासाठी तसेच योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी 
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी सर्व यंत्रणा/संस्था/ शासकीय विभाग/समिती यांना आवऱ्यक ते निर्देश देणे. 

we 


ee ew 


शासन निर्णय क्रगांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
नाानतततत्त्त्त्त्त्त्त्््त्न् 


४. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या हिऱ्याच्या ८० टक्‍के रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम आगावू विमा 
हप्ता २कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत सर्वसाधारण वित्तीय नियम 
(जीएफआर) / प्रकरणातील दिशानिर्देशांची पूर्तता करुन विमा कंपन्यांना अदा करणे. 

४. शेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या आत उर्वरित 
विमा हप्ता रक्‍कम अदा करणे. 

६. राज्य शासनाने मृग व आंबिया बहारासाठी विमा हप्ता अनुदान अनुक्रमे पुढील वर्षाच्या ३१ मार्च व ३० सप्टेबर पुर्वी देणे 
आवश्यक आहे. राज्य झासनाने देय दिनांका नंतर ३ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी नंतर राज्य हिस्सा विमा हप्ता 
अनुदानाची रक्‍कम अदा केली तर राज्य शासनास विलंब कालावधीसाठी १२ टक्के वार्षिक दराने दंडव्याज द्यावे 
लागेल. 

७. विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी शक्‍यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली 
(पीएफएमएस) / पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य INT HIST करेल. 


८. पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा विशेषत: बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग 
वाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषि आणि इतर संबंधीत विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर जनजागृती व प्रसिध्दी 
करण्यात येईल. 


९. योजनेसाठीच्या एकुण तरतूदीपैकी किमान ३ टक्के तरतूद राज्य शासनाने प्रशासकिय खर्च, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा 
वापर, राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट, प्रवासखर्च आणि आकस्मिक खर्चासाठी करावी. 
ग) विमा कंपनीच्या भुमिका व जबाबदार्‍या: 

१. विमा कंपनी ही राज्य शासन a इतर अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्यातील दुवा म्हणून काम करेल. 

2. अधिसुचनेप्रमाणे आवश्‍यक बाबींची राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीला पुर्तता करेल. 

३.या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करणेबाबत कार्यवाही व नुकसान भरपाई शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर थेट अदा 
करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील. 

४.वेळापत्रकाप्रमाणे नुकसान भरपाई निश्चित करणे व अदा करणे, 

५. आवश्यकतेप्रमाणे पुनर्विम्याचे प्रयोजन करण्यात यावे. 

६. डाटावेस - पिक उत्पन्न आणि हवामान घटक तसेच कृषि विम्याचा डाटाबेस तयार करणे. 

७. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा आढावा घेऊन परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सुचनांसह कृषि सहकार 
आणि किसान कल्याण मंत्रालय (केंद्र शासन) यांना सादर करणे. 

८.हंगाम सुरु होण्यापूर्वी संबंधीत विमा कंपनीने खाजगी विमा प्रतिनिधींची नियुक्‍ती लेखी स्वरुपात जाहीर करणे आवश्यक 
आहे. 

९. सेवाशुल्क अंमलबजावणी यंत्रणांना देणे. 

१०. योजनेची पारदर्शक पध्दतीने प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पथदर्शक प्रकल्प 
राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा. 

११. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांच्या सहभागामध्ये किमान १० टक्के वाढ करण्याच्या दृष्टीने योजनेची माहिती 
शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती व प्रसिध्दीसाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ व 
साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणे तसेच राज्य शासन व इतर संस्थांमध्ये जनजागृती व प्रसिध्दीसाठी समन्वय साधणे. 

१२. केंद्र व राज्य शासनाने मागणी केल्याप्रमाणे मासिक प्रगति अहवाल / सांख्यिकी व इतर अनुषंगीक माहिती पुरवठा 
करणे. 

१३, अधिकृत बँका आणि प्रतिनिधी यांचेकडून विमा धारक शेतकऱयांची / लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करुन ती 
संकेतस्थळावर प्रसारित करणे, , 

१४. विमा नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या विहित कालावधीत योजनेसंदर्भातील' विविध तक्रारींचे निवारण करण्यात 
यावे तरोच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या नियंत्रणाखाली डॉकेट सुविधेवर 
आधारित टोल फ्री नंबर उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 

१५, कर्जदार शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी स्वत: विमा कंपनीने कार्यवाही करावी त्यासाठी मध्यस्थ यांची नेमणूक करू नये. 


% 


शासन निर्णय satan: फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
—— डड लाड हाडा 


१६. ज्या जिल्हयासाठी विमा कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे, त्या जिल्हयासाठी जिल्हा मुख्यालयी दुरध्वनी 
सुविधा असलेले कार्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर जिल्हा कार्यालयात कृषि पदवीधारक प्रतिनिधींची 
नियुक्‍ती करणे आवडयक आहे. ज्या जिल्हयात काम देण्यात आलेले आहे, त्या जिल्हयातील तालुका स्तरावर 
कार्यालयाची स्थापना करावी व कमीत कमी एको प्रतिनिधीची नेमणुक करावी. सदर कार्यालय व प्रतिनिधीचा तपशील 
कृषि विमा संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात यावा. ज्या ठिकाणी काही तांत्रिक कारणास्तेव विमा कंपनीस 
कार्यालय उघडण्यासाठी जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही तेथे जिल्हा / तालुका कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयात 
विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीस जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल. सदरचे कार्यालय “फसल वीमा कार्यालय" म्हणुन 
कार्यरत राहील. 


१७.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पर्यवेक्षक (Loss Accessor) याची 
नेमणूक करणे बंधनकारक राहिल. 

१८.नोडल बँका / व्यापारी बँका / ग्रामीण बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केलेले विमा प्रस्ताव आणि विमा हप्ता ऑनलाईन जमा 
केल्याचा तपशिलवार गोषवारा प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. 

१९, विमा कंपनीमार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकाच्या क्षेत्राचा तपशिल व नुकसान भरपाई निश्चित करणेसाठी 
आधुनिक तंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सीग, उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इत्यादीचा वापर करण्यात यावा. 

२०. पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस्तव नोडल वँका/ जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी dor यांचेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, त्याचप्रमाणे, विमा हप्ता अनुदान शासनाकडून प्राप्त 
झाल्यानंतर, विमा कंपनीने ३ आठवडयामध्ये नुकसान भरपाई रक्‍कम निश्चित करुन शेतकऱ्यांना अदा करणे आवश्‍यक 
आहे. अन्यथा, विमा कंपनीस १२ टक्‍के दराने विलंब शुल्कासहित नुकसान भरपाईची रक्‍कम लाभार्थी शेतकर्‍यांना अदा 
करावी लागेल, 

२१. विमा कंपन्यांनी हंगामामध्ये नमुद केलेले टोल फ्री क्रमांकावर शेतकऱ्यांना संपर्क साधणे सुलभ व्हावे यासाठी टोल फ्री 
क्रमांकाची क्षमता वाढवुन टोल फ्री क्रमांक विना तक्रार कार्यरत राहील याची दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे, विहीत टोल फ़ी 
क्रमांक व्यवस्थित कार्यान्वीत नसल्यास फोन, पत्र, ईमेलद्वारे प्राप्त शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीवाबतच्या सूचना. 
तक्रारींची नोंद घेवुन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही संबंधीत विमा कंपनीने करणे आवड्यक राहील. 

२२. विमा कंपन्या या वित्तीय संस्थांना सहभागी शेतकर्‍यांची सविस्तर माहिती पीक विमा पोर्टलवर भरण्यासाठी मदत 
करतील. या व्यतिरिक्‍त इतर कोणतेही प्रारुप / संकेतस्थळ / सुविधा इ. योजनेतील सहभागी शेतकऱयांची माहिती गोळा 
करण्यासाठी विमा कंपन्यांना वापरता येणार नाही. 

२३.विमा कंपनी मार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांच्या क्षेत्राचा तपशील व नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी 
राज्य शासनाच्या समन्वयाने आधुनिक तंत्रज्ञानावा वापर करणे विमा कंपनीस बंधनकारक आहे. विमा कंपनी मार्फत 
नुकसान भरपाई निश्चित करताना रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इ. चा वापर करण्यासाठी सुयोग्य एजन्सी 
नेमण्यासारखी आव्यक ती मदत राज्य शासन करेल. प्रभावी संनियंत्रण आणि ग्राउंड gira होण्यासाठी हे आवश्‍यक 
आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये विमा कंपन्यानी सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. 

२४. पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेत सहभागी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमीत कमी १० टक्के 
वाढविणेबाबत त्या विभागात सर्वात कमी विमा हप्ता दराने निश्चित करण्यात आलेल्या विमा कंपनीची जबाबदारी राहील. 

२५. विमा कंपन्यांनी योजनेच्या जाहिरातीसाठी, जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि क्षमता विकासासाठी पुरेसे आणि 
वचनबध्द मनुष्यबळ निर्माण करणे आव्यक आहे. याबाबतचे सविस्तर नियोजन हंगाम सुरु होण्यापुर्वी कंपनीने केंद्र व 
राज्य शासनाला सादर करणे आवश्यक आहे. 

२६. विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा अर्ज जर अपूर्ण असेल, आवडयक प्रमाणपत्राची 
प्रत जोडली नसेल, आधार नंबर किंवा आधार नोंदणी क्रमांक/ पोचपावती किवा विमा हप्ता भरला नसेल तर सदर अर्ज 
अनुक्रमे १५ दिवस किंवा १ महिन्याच्या आत्त स्वीकारणे अथवा फेटाळण्याचा अधिकार विमा कंपन्यांना राहील. अर्ज 
फेटाळला गेल्यास विमा कंपनी सदर शेतकर्‍याचा भरलेला संपूर्ण विमा हप्ता परत करेल. 


'घ) बँका/वित्तीय संस्थांच्या जबाबदाऱ्या : 
१, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामिण विकास बँक (NABARD) यांच्या नियमात बसणार्‍या व शेतकऱयांना 
हंगामी पिक कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँका व संस्था या योजनेत वित्तीय संस्था म्हणून मानल्या जातील. 
१६ 


aint निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
EE 


२. पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेअंतर्गत, सहकारी बँकांच्या बाबतीत प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील व व्यापारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांच्या बाबतीत सदर बँकेची 
प्रत्येक शाखा ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील. 

३. व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय / प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँका (नोडल बँका) यांनी योजनेच्या अनुषंगाने त्यांना प्राप्त झालेल्या सर्व मार्गदर्हाक सुचना, शासन निर्णय इ. 
त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शाखांना पाठविणे आवश्‍्यक.आहे. 

४. व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय / प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँका (नोडल बँका) यांनी कर्जदार शेतकऱ्यासाठी कर्ज मंजूर करताना त्यांच्या विमा हप्ता रकमेसाठी जादा 
कर्ज मंजूर करणेबाबत आपल्या अधिनस्त सर्व बँकांना सुचना द्याव्यात. 

५. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सर्व बँकांनी योग्य ते मार्गदर्डन व मदत करणे 
आवश्यक आहे, जसे, शेतकऱ्यांचे बँकेत खाते उघडणे, योग्य तो विमा हप्ता घेवून त्यांना विमा प्रस्ताव भरण्यास मदत 
करणे व त्याबाबतचे अहवाल अद्ययावत करणे इ. 

६, सर्व बँका / वित्तिय संस्थांनी अर्जदार शहोतक-यांचा तपशिल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर 
अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने सर्व बँका / वित्तिय संस्थांनी सीबीएस इंटेग्रेशन करुन घेणे गरजेचे आहे, 
जेणेकरुन माहितीचे तात्काळ आदान-प्रदान शक्‍य होईल. 

७. सर्व नोडल बॅकांनी कर्जदार व frre कर्जदार शेतकऱ्यांचा जमा विमा हप्ता रक्‍कम, विमा प्रस्ताव व अनुषंगिक माहीती 
विहीत मुदतीत स्वतंत्रपणे संबंधित विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. 

८. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पर्याय या तत्वावर कार्यरत आहे. 

९. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी व्हायचे किंवा नाही यावाबत निर्णय घेऊ शकतात. area योजनेत सहभागी 
न होणे बाबत घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर 
देणे अपेक्षित आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात दिवस अगोदर शेतकऱ्यांचे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास 
कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल. 

१०. बँका योजनेत सहभागी होण्याच्या सात दिवस अगोदर पासून ते अंतिम दिनांकापर्यंत शेतकरी हिइड्याची रक्‍कम वजा 
करून घेऊ शकतात. त्यानंतर बँकांनी शेतकरी सहभागाची अंतिम यादी निश्चित करताना जे सहभागी होऊ इच्छित 
नाहीत असे शेतकरी व जे सहभागी होऊ इच्छितात अशा पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेडा असणे आवश्‍यक आहे, 
पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांविषयी बँकांची इतर कार्यपद्धती पूर्वी प्रमाणेच चालू राहतील. 

११. सर्व अग्रणी बँका / नोडल बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी घेतलेली सर्व कर्जे व कर्जदार होतकरी 
योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित केले जातील व एकही कर्जदार होतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची 
वक्षता घ्यावी व त्याबाबतच्या सुचना बँकांनी आपल्या अधिनस्त सर्व शाखांना देण्यात याव्यात. संबंधित बँकाच्या 
त्रुटीमुळे / दिरंगाईमुळे / हलगर्जीपणामुळे काही कर्जदार शोतकऱ्यांना विमा संरक्षण न मिळाल्यास व त्या हंगामात 
नुकसान भरपाई मंजूर झाल्यास विमा संरक्षित न झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मंजूर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी 
सर्वस्वी त्या बँकेची / शाखेची राहील, 

१२. घोषणापत्र / प्रस्ताव आणि विमा हप्ता विमा कंपनीला बँकेमार्फत/ प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्था यांच्याकडून विहित 
भुदतीनंतर जमा झाला तर ते तात्काळ नाकारले जातील व अशा कोणत्याही घोषणापत्राबाबत संबंधीत बँक जबाबदार 
राहील. त्यानुसार विहित मुदतीनंतर राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अर्ज दाखल करण्याची सुविधा बंद. केली जाईल. 
तथापि या संबंधी काही तक्रारी उदभवल्यास त्यांचे निराकरण विहित तक्रार निवारण समितीच्या कार्यपद्धतीनुसार 
करण्यात येईल. 

१३. योजनेच्या वेळापत्रकानूसार कर्ज मंजूर करणारी बँक शाखा / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था ही (नोडल 
बँकेमार्फत) विमा संरक्षीत रक्‍कमेनूसार महिनावार पीकनिहाय, विमा क्षेत्रनिहाय, विमा हप्ता दराची विहित प्रपत्रात 
माहिती तयार करुन संबंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कर्ज वितरण करणाऱ्या बँक / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा 
सहकारी संस्था होतक-यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्‍कम जादा कर्ज रक्‍कम म्हणून मंजूर करतील. 

१४. सर्व नोडल बँका / व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांच्या सर्व शाखांनी पिकवार व अधिसुचित क्षेत्रवार पिक विमा प्रस्ताव 
विहीत विवरण पत्रात (बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांसाठी वेगळे) भरून विमा हप्ता रकमेसह विहीत वेळेत संबंधित विमा 
कंपनीकडे पाठविणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. 

१७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


१५. राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार अंतिम दिनांकापर्यंत व्यापारी बँकेच्या शाखा / प्रादेशिक 
ग्रामीण बँकेच्या शाखा / नोडल बँक (प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेच्या बाबतीत) विमा प्रस्ताव जमा. करून 
ते सविस्तर तपश्लीलासह, पीक विमा हप्त्याच्या रकमेसह विमा कंपनीस पाठवतील, 

१६.सर्व नोडल बँका / व्यापारी बँका / ग्रामीण बँकांनी होतकरीनिहाय पिक विमा प्रस्ताव व विमा हप्ता जमा केल्याचा 
तपशिल (NEFT/RTGS/UTR) राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर ऑनलाईन अपलोड करणे आवडयक आहे. du सर्व 

© प्रस्तावांचा गोषवारा विहित वेळेत विमा कंपनीलाही पाठवणे आवड्यक आहे. 

१७. सर्व बँकांनी योजनेअंतर्गत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संबंधित विमा कंपनीमार्फत मंजूर झालेली नुकसान भरपाई 
रक्‍कम प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा केरणे आव्यक आहे. 
जर एखाद्या बँकेने नुकसान भरपाईची रक्‍कम विहीत वेळेत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली नाही तर संबंधित 
बँकेने व्याजासह (बचत खात्यावर देय असलेला प्रचलित व्याज दर) नुकसान भरपाईची रक्‍कम शेतकऱयांच्या खात्यावर 
जमा करणे बंधनकारक राहील. 

१८.नोडल बँक / प्रशासकीय कार्यालये योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची अनुषंगिक माहीती शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, 
अचुक बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, अल्प - अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती जगाती, महीला 
शेतकरी अशी वर्गवारी, विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय अनुदान इ. माहीती संवंधित 
प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था / बँकेची शाखा यांचेकडून Soft Copy मध्ये घेऊन सदरची माहीती तपासून 
अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करेल. 

१९. संबंधित विमा कंपनी बँकेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाले नंतर ते तपासून बँकेला पोहच देईल. संवंधित बँक आपलेकडे 
उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजावरून सदर विमा प्रस्तावाची पुर्नतपासणी करेल व यामध्ये काही दुरूस्ती आढळल्या!र| 
१५ दिवसांचे आत विमा कंपनीच्या निदर्शनास आणेल अन्यथा विमा कंपनीने पोहच दिलेले विमा प्रस्ताव अंतीम समजून 
त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल व भविष्यात त्यामधील कोणतेही बदल स्वीकारले जाणार नाहीत. 

२०. संबंधित बँकेने नुकसान भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
प्राप्त झालेली नुकसान भरपाई रक्‍कम सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले असल्याचे प्रमाणपत्र विमा कंपनीस 
पाठविणे आवश्‍यक आहे. तसेच नुकसान भरपाई पात्र शेतकऱ्यांची यादी विमा कंपनीच्या सहाय्याने पिक विमा पोर्टलवर 
प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 

२१. सर्व बँकांना विमा प्रस्तावाशी संबंधित असलेले सर्व दस्तऐवज संबंधित विमा कंपनीस तपासणीसाठी आवश्‍यकतेनुसार 
उपलब्ध करून द्यावे लागतील. 

२२. बँकेने कोणताही होतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी जर एखादा शेतकरी वित्तीय 
संस्थेच्या चुकीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहीला तर सदर शेतकऱ्याला देय असणारी नुकसान भरपाई अदा 
करणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील. 

२३. शेतकऱ्याची पूर्ण अर्ज भरण्याची जबाबदारी ही बँकेच्या शाखेची राहिल. जर एखादया शेतकऱ्याला अर्ज भरता येत 
नसेल तर सदर अर्ज शेतकऱ्यांच्या वतीने भरण्याची जबाबदारी बँकेच्या शाखेची राहिल, जेणेकरुन पिक विमा योजनेत 
सहभागी होऊ इच्छिणारा एकही शेतकरी पिक विमा संरक्षणापासून वंचित राहणार नाही. 

२४. प्रतिकूल हवामानामुळे ज्या होतक-यांचा विमा हप्ता संबंधित हवामान घटकाची अधिसूचना जारी होण्याच्या आत जमा 
झाला असेल / बँक खात्यातून वर्ग केलेला असेल त्यांनाच पात्र समजले जाईल. सबब बँकांनी कर्जदार हेतक-या'चा 
विमा हप्ता पीक कर्ज मंजूरी/किसान क्रेडीट कार्डचे नुतनीकरण केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत विमा कंपनीकडे देणे 
बंधनकारक आहे, अन्यथा अज्ञा शेतक-यांच्या बाबतीत संभाव्य नुकसानभरपाईची सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधीत बँकेची 
राहील. अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी बँकांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेपुर्वी किमान एक महिना आधीच 
कर्जदार शेतक-यांचा विमा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा करावा आणि त्यानंतर मंजूर केलेल्या कर्जखात्यांच्या वाबतीत 
दररोज विमा हप्ता जमा करावा, 

२५. बँकांना जमा विमा हप्त्याचे ४ टक्के सेवा शुल्क देण्यात येते. त्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा प्रस्ताव सादर 
करण्याबाबतीत बँकांनी आवश्‍यक ते सर्व सहकार्य करावयाचे आहे. 

२६. बँकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांचे विमा प्रस्ताव सादर करताना शेतक-याचे बँक खाते आधार कार्डशी 
सलग्न करणे अनिर्वाय आहे. या बाबतच्या आवश्यक त्या कागदपत्राची तपासणी संबंधीत बँकानी करावयाची आहे. 


१८ 


ज्ञारान निर्णय क्रगांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
जजन 


२७. बँक / नोडल dw यांचेकडून संबंधित विमा कंपनीस विमा घोषणापत्रे (0००७801) पाठविण्यास विलंब झाल्यास 
बँकेला द्यावयाच्या सेवा शुल्कामध्ये कपात करण्यात येईल. 

२८.बँकांनी कर्जदार शेतकरी सहभागाची अंतिम यादी निश्चित करताना जे सहभागी होऊ इच्छित नाहीत असे कर्जदार 
शेतकरी वगळुन जे सहभागी होऊ इच्छितात अशा पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश असणे आवड्यक आहे. पात्र 
कर्जदार होतकऱ्यांविषयी बँकांची इतर कार्यपद्धती पूर्वी प्रमाणेच चालू राहतील. 

२९. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी व सहभागी न होणेसाठी बँकेने त्यांच्या बँकेचे फॉर्म तयार करून 

शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. 

जे कर्जदार शेतकरी स्वतः च्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देणार नाहीत त्या सर्व 

शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभागी करून घेणे हे बँकांना बंधनकारक आहे. जर बँकांनी सदर शेतकऱयांना सहभागी 

करून नाही घेतले तर त्यांना द्यावे लागणारे नुकसान भरपाईची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित बँक शाखेची राहील. 

३१. बँकांनी कर्जदार होतकऱयांना अर्ज भरणे बाबत सहकार्य करावे. 

३२. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिल्यानंतर संबंधित अर्जामधील पोहोच पावती त्या 
शाखेच्या जबाबदार अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी शिक्कासह शेतकऱयांना देणे आवश्‍यक आहे. 

३३. शेतकऱ्यांनी दिलेले घोषणापत्र बँकांनी भौतिक व डिजिटल स्वरूपात जतन करणे आवश्‍यक आहे. शेतकर्‍यांकडून 
जमा केलेले संबंधित फॉर्म हे भविष्यामध्ये योजनेत शेतकऱ्यांमार्फत काही तक्रारी आल्यास पुरावे म्हणून वापरता 
येतील. 

३४. एखाद्या शेतकर्‍याने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिले होते, मात्र चालू हंगामामध्ये 
योजनेत सहभागी होणेबाबत घोषणा पत्र दिले असल्यास संबंधित शेतकर्‍याची नोंद करून घेणे आवश्‍यक आहे. जर 
बँकांनी सदर संदर्भात नोंद करताना काही त्रुटी आढळल्या तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित बँकेच्या शाखेचे 
राहील, 

३५. जर शेतकऱ्याचे किसान क्रेडिट कार्ड खात्यामध्ये काही बदल झाल्यास बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री पिक 
विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्छुक नसल्यास तशी शेतकऱ्यांकडून संमती घेणे आवड्यक राहील. याबाबतीत 
किसान क्रेडिट कार्ड नूतनीकरण करण्याच्या अर्जामध्ये एखादा मुद्दा बँका समावेश करू डाकतात, त्याचबरोबर योजनेत 
सहभागी ने होणे बाबतचे घोषणापत्र संवंधित शेतकऱ्याला देण्यास सांगणे आवश्‍यक आहे. जोपर्यंत शेतकरी स्वतः च्या 
स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देत नाही तोपर्यंत संबंधित बँकेने होतकऱ्याला योजनेमध्ये 
सहभागी करून घेणे बंधनकारक राहील. 

३६. बँकांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना पोर्टल किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल वरती शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्याचे 
अथवा न होण्याबाबत घोषणापत्र दिले आहे असे नमूद करणे आवश्‍यक राहील. 

३७. शेतकऱ्याने योजनेमध्ये सहभागी न होण्याचे घोषणा पत्र देऊन सुद्धा जर बँकेने नजर चुकीने सदर शेतकऱ्याचा विमा 
हप्ता वजा करुन विमा कंपनीस पाठविल्याचे निदर्शनास आले तर बँकेने विमा हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक 
खात्यात परत जमा करणे आव्यक आहे. जर अशा प्रकरणी विमा कंपनी कडुन विमा नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त 
झाली असेल तर सदरची नुकसान भरपाईची रक्‍कम ३० दिवसाच्या आत विमा कंपनीस परत करावयाची आहे. 

३८.बॅकांच्या दृष्टीने विचार करता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा सहभाग नोंदवण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना योजनेसंदर्भात 
माहिती देऊन त्यांना सहभाग नोंदवण्यासाठी प्रेरित करणे योजनेच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे, बँका यासंदर्भात मोहीम 
हाती धेऊ शकतात यामध्ये संबंधित विमा कंपनी व राज्य झासनाचे कृषी विभाग यांची मदत घेऊन जास्तीत जास्त 
शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतील. 

३९, बँकांनी बिगर कर्जदार शेतकऱयांना योजनेमध्ये सहभागी होणे बाबत किंवा किसान क्रेंडिट कार्ड खाते काढण्यासंदर्भात 
बँक स्तरावरून आवडयक ती मदत देणे बंधनकारक आहे. 


Hast पुरवठा करणारी बँक/वित्तीय संस्था 
पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्डान करणे 
२. शेतकऱ्यांना विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे 
विविध कागदपत्र संकलित करणे. 
३. विमा नोंदणी सुरु होण्यापुर्वी सर्व कर्जदार शहोतक-यांचे आधार व मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेणे, 


३ 


१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
ee 


४, कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची स्वतंत्र प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा हप्त्यासह वेळेत 
सादर करणे, 

५. विमा कंपनी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी आणि जिल्हास्तरीय समन्वय समिती मार्फत करण्यात येणार्‍या 
छाननी / पडताळणीसाठी विमा पॉलिसी प्रस्ताव व इतर आवश्‍यक कागदपत्रांचे जतन करावे, 

६. आपल्या कार्यक्षेत्रामधील नोडल बँक आणि त्याअंतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या इतर बँकाच्या कार्यालयामधील संवंधित 
अभिलेख व नोंदी या विमा 'कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

७. विमा संरक्षण घेणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची क्षेत्र व पिकांसंबधी आकडेवारीची नोंद ठेवणे. 

८. पोर्टलवर विमा प्रस्ताव अपलोड करण्याच्या अंतिम तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आणि विमा कंपनीने मागणी 
केल्यापासून ७ दिवासांच्या आत विमा प्रस्तावांची माहिती संकलित व प्रमाणित करुन देणे. 

९. विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात करुन घेणे व ती रक्‍कम संबंधित विमा कंपनीला थेट 
इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे हस्तांतरीत करणे. 

१०. विमा कंपनीकडुन प्राप्त विमा नुकसानभरपाई रक्‍कम होतक-यांच्या खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा करणे व जी 
रक्‍कम अदा होऊ शकली नाही ती रक्कम प्राप्त झाल्यापासून १० कार्यालयीन दिवसांच्या आत कारणांसह संबंधित 
विभा कंपनीला परत करणे व त्याची माहिती केंद्र व राज्य शासनाला कळवणे. 

११, प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये बँकेच्या शाखा या अंतिम सेवा केंद्रे मानण्यात आलेल्या आहेत. सबब सर्व कर्जदार शेतकरी 
आणि इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकरी यांची पिक विमा नोंदणी करुन घेणे ही सर्व बँक शाखांची जवाबदारी आहे 
यामध्ये हयगय अथवा चूकीची माहिती देण्यात आल्यास संबंधित बँक/बँक शाखा/प्राथमिक सेवा संस्था अशा चुकांमुळे 
देय फळपिक विमा दाव्यांना जबाबदार असतील. 


१. विगर कर्जदार होतक-यांची नोंदणी जनसुविधा केंद्रमार्फत सुनिश्चित करणे. 

२. गाव पातळी वरील कर्मचारी यांना पिक विमा सहभाग वाढविण्यासाठी पोर्टलव्दारे अथवा जिल्हा पातळीवर काम 
करणा-या संबंधीत पिक विमा कंपनीव्दारे पिक विम्याविषयी प्रशिक्षण देणे. 

३. जनसुविधा केंद्रामार्फत शेतक-यांकडून जमा केलेली विमा हप्त्याची रक्‍कम संबंधीत विमा कंपनीकडे शेतक-यांकडून 
प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत ऑनलाईन जमा करणे. 

४. जनसुविधा केंद्रामध्ये जमा झालेल्या विमा हप्त्यांचा अहवाल व शेतकरी सहभागाच्या गोषवा-यासह संबंधीत विमा 
कंपन्यांना दररोज सादर करणे. 

५. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर भरण्यात आलेली शेतकरी सहभागाची माहिती आणि संबंधीत विमा कंपनीला अदा 
केलेली विमा हप्ता रक्‍कम यांची पडताळणी विमा नोंदणीची अंतिम मुदत संपल्यावर ७ दिवसांच्या आत करणे. 

६. हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रती शेतकरी सेवाशुल्काच्या दरानुसार सेवा शुल्काचे देयक संबंधीत विमा 
कंपनी कडे पुढील महिन्यातील १० तारखेस अथवा त्यापुर्वी सादर करणे, 

७. विमाधारक शेतक-यांच्या तक्रार निवारण करणेसाठी व विमा पश्चात सेवा सुनिश्चित करणे, 

८. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर भरण्यात आलेली वैयक्तिक शेतक-यांची माहिती व सदर केलेली कागदपत्रे यामध्ये त्रुटी 
अथवा चुका आढळून आल्यास संबंधीत सेवा केंद्र जबाबदार असेल व अज्ञा चुकांमुळे देय पिक विभा दाव्यांना जवाबदार 
राहील. 

९. विमा सहभाग नोंदवलेले शेतकरी काही त्रुटी, चुका अथवा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फाथदयापासून वंचित राहणार 
नाही यांची जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांनी खात्री करणे. जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी 
सेवक (व्हिएलईज) यांचे सेवेतील त्रुटी, गैरव्यवहार यामुळे योजनेच्या फायदयापासून शेतकरी वंचित राहील्यास त्यांचा 
अहवाल सादर करुन त्यांचे वर प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करणे. 


१. शेतकरी विशेषतः बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजने बाबत शिक्षित करणे व योजनेची वैशिष्ठ्ये समजावून सांगणे 

२. विमाकंपनी / राज्यक्षासना मार्फत योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी देण्यात आलेल्या जाहीराती, प्रचार साहित्य, वॅनर, 
पोस्टर, पत्रके इ. शेतक-यां पर्यंत पोहचवण्यासाठी कार्यक्षेत्रामध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करणे. 

३. बिगर कर्जदार शेतक-यांचे विमा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात आवश्‍यक कागदपत्रासह स्विकारणे व ऑनलाईन भरुन घेणे, 

४. अंमलबजावणी करणा-या विमा कंपनीने मार्गदर्शक सुचनेच्या तरतुदीनुसार शेतकरी विमा हप्ता जमा करणे. 


Qo 


ञासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
EE Ea 


4, राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल वर विगर कर्जदार शेतक-यांची माहिती मोबाईल नंबरसह योग्य तपशिल आवश्‍यक 
कागदपत्रासह अदयावत करणे व निश्चित कालावधीत जनसुविधा केंद्रामार्फत विमा हप्ता रक्‍कम जमा करणे. बिगर 
कर्जदार शेतक-यांचे पिक विमा प्रस्ताव भरतांना योग्य ती काळजी घेणे व जोडलेल्या कागदपत्राचा प्रस्तावाशी 
ताळमेळ घालणे. 

६. विमा राहभाग नोंदवलेले शेतकरी काही त्रुटी, चुका अथवा विपरीत बावीमुळे योजनेच्या फायदयापासून वंचित राहणार 

नाही यांची जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांनी खात्री करणे. जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी 

सेवक (व्हिएलईज) यांचे सेवेतील त्रुटी, गैरव्यवहार यामुळे योजनेच्या फायदयापासून शेतकरी वंचित राहील्यास त्यांचा 
अहवाल सादर करुन त्यांचे वर प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 

७. विमा धारक शेतक-यांना बिमा पश्चात सेवा देणे तसेच पिक विमा दाव्यांची सुचना अथवा या संबंधीत तक्रारी असल्यास 
त्याबाबतची सुविधा निर्माण करणे. 

८. जनसुविधा केंद्र शोतक-यांच्या वतीने विमा अर्ज भरतांना विमा प्रस्तावासाठी आवश्‍यक / गरजेची सर्व कागदपत्रे ' 
अपलोड करेल. आवश्यक कागदपत्रांशिवाय असलेले अर्ज विमा नुकसान भरपाईसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत 
व कागदपत्रांतील त्रुटींसाठी जनसुविधा केंद्राचे चालक जबाबदार असतील. 

९, जन सुविधा केंद्रामार्फत विमा अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतक-यांनी संबंधीत जनसुविधा केंद्र / विशेष हेतू वाहन यांना 
कोणतेही शुल्क / फी अदा करणे grasa नाही. 

झ) अ.क्र.“छ”व*“ज” साठी 

योजना अंमलबजावणीत काही जिल्ह्यात बनावट नोंदणी पावत्या आढळून येतात. याला आळा घालण्यासाठी तांत्रिक 
उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. आहेत. तरीसुद्धा बनावट पावत्याद्वारे नुकसान भरपाई दावे काही प्रमाणात 
करण्यात प्राप्त होतात. याबाबत आपले सरकार केंद्र चालकाकडून फसवणूक केल्याबाबत तक्रारीसुद्धा प्राप्त होतात. 
आपले सरकार केंद्र चालकाकडून चुकीची माहिती भरल्यामुळे नोंदणी संदर्भात प्रकरणे उद्भवतात. यानुषंगाने चुकीची 
जबाबदारी निश्चिती, नुकसान भरपाई परिगणना व अशा प्रकरणात नुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्चिती करणे अत्यंत 
जिकिरीचे होते. यानुषंगाने अर्ज नोंदणी करतांना आपले सरकार केंद्र चालकांनी होतकरी सादर करत असलेले नोंदणी 
अर्ज नुकसान भरपाई अदायगी किंवा दोन वर्षे या पैकी जे नंतर असेल तोपर्यंत स्वत: जवळ सांभाळून ठेवणे बंधनकारक 
करण्यात येत आहे. 

त) विमा प्रतिनिधींच्या भुमिका व जबाबदारी 

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे. 

२. शेतकर्‍यांना विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे 
आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकासह विविध कागदपत्र संकलीत करणे, 

३. पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमा कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून विमा 
हप्ता गोळा करणे आणि त्याची पावती देणे. 

४. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा हप्त्यासह वेळेत सादर 
करणे, अशा प्रकारे वेळेत माहिती सादर केलेले व विमा हप्ता रक्‍कम राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर विहित मुदतीत 
ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने जमा केलेले अर्जच विमा संरक्षणास पात्र असतील, 

५, संबंधीत विमा प्रतिनिधींनी येजनेत सहभागी झालेला शेतकरी योजनेतील लाभापासून वंचित राहणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. विमा प्रतिनिधीच्या त्रुटींमुळे/ दिरंगाईमुळे/हलगर्जीपणामुळे या योजनेच्या लाभापासून योजनेत सहभागी 
शेतकरी वंचित राहील्यास या संबंधात काही नुकसान भरपाई दयावथाची झाल्यास संबंधीत विमा कंपनीची जबाबदारी 
राहील, विमा प्रतिनिधीच्या सेवेमध्ये काही त्रूटी/चुका आढळल्यास त्यावर प्रशासकीय / कायदेझ्ीर कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

थो विमाधारक शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदार्‍या 

कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 

१, कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पर्याय या तत्वावर कार्यरत आहे. 

२. कर्जदार होतकरी योजनेत सहभागी व्हायचे किंवा नाही यावाबत निर्णय घेऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी 
न होणे बावत घोषणापत्र हंगामाच्या आधी किंवा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर 


२१ 


शासन निर्णय क्रमांक: फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
eee 


देणे अपेक्षित आहे. (सहपत्र-५) योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात दिवस आगोदर शेतकर्‍यांचे धोषणापत्र 
प्राप्त झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल. 

३. योजनेत सहभागी होणे बाबत अथवा न होणे बाबत घोषणापत्र शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेमध्ये पीककर्ज खाते /किसान 
क्रेडिट कार्ड खाते आहे तिथे जमा करणे अपेक्षित आहे. 

४.' कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी व सहभागी न होणेसाठी स्वतंत्र अर्ज असावेत. 

५. जे डोतकरी स्वतःच्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र देणार नाहीत त्या सर्व होतकऱ्यांना 
योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल. 

६. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिल्यानंतर संबंधित अर्जामधील पोहो'च पावती त्या शाखेच्या 
जबाबदार अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी शिक्कासह होतकऱ्यांनी प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 

७. एखाद्या शेतकऱ्याने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणा पत्र दिले होते, मात्र चालू हंगामामध्ये 
योजनेत सहभागी होणेबाबत घोषणा पत्र दिले असल्यास संबंधित होतकऱ्याची नोंद करून घेणे आवडयक आहे. 

८. जर शेतकऱ्याचे पीककर्ज खाते/किसान क्रेडिट कार्ड खात्यामध्ये काही बदल झाल्यास संबंधित शेतकर्‍यांकडून 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्छुक नसल्यास बँकांना तशी संमती देणे आवश्यक राहील. 

९, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, pM किसान, किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याचे बैँक 
खाते असणे ही पूर्वअट आहे. 

१०. अधिसुचित पिकांसाठी व अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या सुधारित 
मार्गदर्शक सुचनांनुसार कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे. कर्जदार होतकर्‍याला योजनेत 
सहभागी न होण्यासाठी (Opt Out) कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित पिकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवरा 
आधी पर्यन्त संबंधित बँकेस त्यानुषंगाने विमा हप्ता कपात न करणेबाबत कळविणे आवडयक राहील (सहपत्र-५). जे 
कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बँकांना कळविणार नाहीत असे शेतकरी योजनेत सहभागी 
आहेत असे गृहित धरण्यात येईल व या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विहित पध्दतीने कर्जखात्यातुन वजा करण्यात येईल. 


११. कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव सुध्दा योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकापुर्वीच स्विकारले जातील. 

१२.सर्व कर्जदार शेतक-यांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या आत संवंधीत बँकेकडे आपले आधार कार्ड व मोबाईल 
क्रमांक सादर अथवा प्रत्यक्ष ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. सर्व बँकांनी आधार कायद्यानुसार प्रत्येक कर्ज 
खात्यासाठी संबंधित होतक-याचा आधार क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. 

१३. विमा प्रस्ताव पुर्वनिश्चित तारखेपर्यंतच स्विकारले जातात. सबब सर्व कर्जदार होतक-यांनी आपल्या बँकेकडे चौकशी 
करुन विमा प्रस्ताव दाखल झाल्याची खात्री करुन घेणे आवडयक आहे. 

१४. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे (गारपीट )पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची माहीती ४८ तासांच्या आत संवंधित वँक 
/वित्तीय संस्था / विमा कंपनी यांना देणे आवश्‍यक आहे. 

१५. कर्जदार शेतक-यांनी एकाच जमीनीवर विविध बँकांकडुन कर्ज घेणे, एकाहुन अधिक बँकांकडुन विमा प्रस्ताव दाखल 
करणे अथवा बिगर कर्जदार म्हणुनदेखील त्याच पिकाचा विमा हप्ता भरणे असे प्रकार करु नयेत. असे आढळल्यास 
विमा संरक्षण नाकारले जाऊन विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल तसेच योग्य प्रशासकीय कार्यवही देखील करण्यात 
येईल. 


बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदार्‍या: 

१. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा 
सहकारी संस्था / संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधींशी संपर्क साधून विमा प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात 
योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आव्यक त्या कागद पत्रासह विहीत वेळेत सादर करावीत. 


ररे 


आसन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२५०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
——S eee 


२. अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, 6/92 उतारा, फळ बागेचा (Geo Tagging) 
केलेला फोटो, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱयांच्या करारनामा / सहमती पत्र, आणि बँक पासबुकाची प्रत सादर 
करुन प्रत्यक्ष ईलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. 

३. आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे नोंदणी करणा-या शेतक-यांनी प्रस्तावासोबत आपला मोबाईल क्रमांक नमुद करुन 
आधार क्रेभांकाचे स्वयंसाक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. 
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेत स्वत:च्या नावे खाते उघडणे आवडयक आहे. 

. शोतकऱ्यांनी विमा प्रस्तावामध्ये आपल्या जमिनीचा सर्व्हे ने. नमूद करावा. 

६. शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या जमिनीचा पुरावा म्हणून ७/१२ उतारा तसेच शेतात अधिसुचित पीक असलेबाबत 
स्वयंघोषणा पत्र विमा प्रस्तावा सोबत देणे आवश्‍यक आहे. या योजनेंतर्गत नवीन लागवड / फळधारणेसाठी आवश्‍यक 
वाढ न झालेल्या क्षेत्राचे अर्ज विमा संरक्षणाकरीता प्राप्त होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे, तर काही फळपिकांसाठी 
मृग व आंबिया या दोनही बहारासाठी एकाच क्षेत्रावर विमा संरक्षणासाठी अर्ज भरण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने 
सहपत्र - ४ च्या नमुन्यात सहभागी अर्जदार शेतकऱ्यांचे स्वयंघोषणापत्र विभा संकेत स्थळावर अर्जा सोबत जोडणे 
आवड्यक राहील. 

७. बिगर कर्जदार हेतकरी विमा संरक्षणासाठी वेब पोर्टलदवारे थेट अर्ज भरू शकतील .त्यासाठी पिक विमा पोर्टलवर 
(www.pmiby.gov.in) शेतक-यांसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिलेला आहे. विमा हप्त्याची रक्‍कम ही पेमेंट 
गेटवे द्वारे ऑनलाईन भरावयाची आहे. अर्ज सदरच्या प्रणालीवर पूर्ण भरल्यानंतर विशेष ओळख क्रमांकासह 
पोचपावती मिळेल .तसेच शेतकऱ्यांच्या नोदणी केलेल्या मोबाईल नंबर वर ही एसएमएस दवारा सूचित केले जाईल. 

८. तथापि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी स्वत:चे अर्ज संबंधित विमा कंपनीला किंवा पिक विमा पोर्टल द्वारे सादर करतांना 
त्यांच्याकडे संबंधीत विमा संरक्षित पिक तेवढ्या क्षेत्रावर असणे आवश्‍यक आहे तसेच त्यासंदर्भात राज्यस्तरीय 
समितीने ठरवून दिलेले कागदोपत्री पुरावे आणि आधार क्रमांक / आधार नोंदणी क्रमांक सादर करणे आवश्यक आहे. 
विमा प्रस्तावत नमूद करण्यात आलेली माहिती चुकीची अथवा अयोग्य असल्याचे नंतरच्या काळात केव्हाही 
आढळल्यास संबंधीत शेतकरी विमा हप्त्याची रक्‍कम आणि दाव्याचा (लागू असल्यास) हक्‍क गमावतील. 


९. अर्ज भरतांना चुकीची माहिती भरल्यामुळे नोंदणी संदर्भात प्रकरणे उद्भवतात. यानुषंगाने चुकीची जबाबदारी निश्चिती, 
नुकसान भरपाई परिगणना व अशा प्रकरणात मुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्चिती करणे अत्यंत जिकिरीचे होते. 
यानुषंगाने अर्ज नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रोपोजल फॉर्म ( नोंदणी अर्ज) ची पोच पावतीवरुन 
पिक विमा योजनेच्या पोर्टलवर जाऊन सहभागाची पडताळणी करणे आवड्यक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पोच 
पावतीवर केंद्र शासनाने वारकोड अथवा Farmers 1D ची सुविधा देण्यात आली आहे. सदर पडताळणीमध्ये काही त्रुटी 
आढळून आल्यास VISIT ३० दिवसांच्या आत संबंधित आपले सरकार सेवा केंद्र / विमा कंपनी / कृषि विभाग 
यांचेकडे लेखी हरकत नोंदविणे बंधनकारक आहे. 


१०. शेतक-यांना अर्ज भरण्यासाठी बँकामध्ये होणारी गर्दी टाळता यावी व होतक-यांना अर्ज भरण्यास सुलभता यावी म्हणुन 
मागील खरीप हंगामापासुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज / विमा हप्ता 
Common Service Centre (CSC) मार्फत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येत आहेत. 


याकरिता राज्यात सी.एश.सी. ई. गव्हर्नस सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड द्वारे कार्यान्वीत “आपले सरकार सेवा 
केंद्र” (डिजीटल सेवा केंद्र) सुविधा शेतक-यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे अर्ज भरण्याकरीता उपलब्ध करण्यात 
आले आहेत. राज्यात कार्यान्वीत आपले सरकार प्राधिकृत सेवा केंद्र, कृषि विभागाने नियुक्‍त केलेल्या विमा कंपनीच्या 
वतीने शेतक-यांचे पिक विमा अर्ज भरण्यास मदत्त करतील व विमा हप्ता स्विकारतील या करिता प्राधिकृत आपले 
सरकार सेवा केंद्राचे चालक विमा थोजनाचे अर्ज ऑन लाईन पध्दतीने भरतील. विमा अर्जा करिता आवश्यक 
कागदपत्रे जसे की, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँकखात्याचे तपशिल इत्यादी अर्जास ऑन लाईन पध्दतीने 
जोडतील. शेतक-यांना विमा अर्जाची प्रत, पोहोच उपलब्ध करुन देतील. त्यादृष्टिने संबंधित विमा कंपन्यांनी csc 
मार्फत करार करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचेस्तरावरुन 
कळविण्यात येणा-या सूचना बंधनकारक राहतील. 


२३ 


झासन निर्णय क्रमांक: फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
——————————— ———————————————— 


१८, 


११. “आधार” या ओळखपत्राच्या वापरातुन झासनामार्फत देण्यात येणा-या सेवा, सुविधा,लाभ व अनुदेय वितरण 
लाभार्थ्यांना करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणून योजनेचा लाभ थेट शेतक-यांना 
देण्याकरिता,केंद्र शासनाच्या दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०१७ चे राजपत्रान्वये खरीप हंगाम २०१७ पासून रादर 
योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार होतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणिकरण करणे अनिवार्य 
केले आहे. 

योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले असल्यामुळे सर्व बँकांनी आपल्या 
शेतक-यांचे आधार क्रमांक प्राप्त करणे आवश्‍यक आहे.सदर बाब बँकेमार्फत तसेच विमा कंपन्या व विमा 
मध्यस्थांमार्फत नोंदणी करणा-या बिगर कर्जदार शेतक-यांनाही लागू राहील. आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यारा पिक 
विमा योजनेत सहभागासाठी आधार नोंदणी करुन त्याचा पुरावा सादर करणे आवड्यक आहे, 
सर्व बँकांनी आधार कायद्याच्या अधिसूचनेनुसार व्याजदर सवलत योजनेखाली पीक कर्ज / किसान क्रेडीट 
कार्ड मंजूर करतांना आधार / आधार नोंदणी क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे.जेणेकरुन पुनर्रचित हवामान आधारित 
फळपिक विमा योजनेत आधार शिवाय कर्जदार शेतकरी सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही..संबंधीत बँक झाखांनी 
अशा खातेदारांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. 

निघी वितरणासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर 

विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी शाक्यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली 


(पीएफएमएस) / पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य झासन प्रयत्न करेल. 


बँका, सीएससी आणि विमा एजंटांना विमा हप्त्याचा भरणा राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलच्या पेमेंट-गेटवे (पे-जीओवी) च्या 


माध्यमातून किंवा आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारे विमा कंपनीला करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विहित कालमर्यादेत सदर 
भरण्याचा तपज्लील राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य राहिल. विमा कंपन्यांचे बँक तपज्ञील राष्ट्रीय पीक 
विमा पोर्टलवरच उपलब्ध केले जातील. त्यानुसार, विमा कंपन्या, बँक शाखा, सीएससी आणि विमा एजंट्ससह सर्व 
भागधारकांनी या उद्देशासाठी समर्पित बँक खाती अनिवार्यपणे राखून ठेवली पाहिजेत. बँकर्स चेक / Bais green स्वरूपात 
कोणत्याही प्रेषणाची / आर्थिक व्यवहाराची परवानगी नाही. 


8. 


22. 


23. 


२४. 


सेवाशुल्क: 

कर्जदार व बिगर कर्जदार झहेतकऱ्याकडून जमा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ४ टक्के रक्‍कम संबंधित विमा कंपनीकडून वँक 
सेवा शुल्क म्हणून बँकाना परस्पर देय होईल. पोर्टलवरील आकडेवारी निश्चित झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विमा 
कंपनीने सदर रक्‍कम अदा करावी. 

विमा प्रतिनिधींना विमा कंपनीने निश्चित केलेल्या दराने कमिशन दिले जाईल. तथापि, सदरचे कमिठान हे विमा नियामक 
प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आत असेल. 

विमा कंपनीकडुन सेवा शुल्क अदा करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याज देय राहील. 

ज्या विमा प्रस्तावांच्या बाबतीत अपुर्णता/चुका/विसंगती आढळुन येतील त्यासाठी सेवा शुल्क देय असणार नाही. 

आपले सरकार सेवां केंद्रांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार विमा कंपन्यांनी सेवाशुल्क अदा करावे. 


. वस्तू व सेवा कर (Goods and Service Tax-GST) ; 


पुनर्रचित हवामान आधारित्त फळपिक विमा योजनेला वस्तु व सेवा करातून वगळण्यात आले आहे. 


. नियंत्रण अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी : 


या योजनेसाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषीत करण्यात येत आहे. 
याशिवाय केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्डाक सुचना मधील सर्व अटी व शर्ती 
योजनेतील सर्व सहभागीदाराकरिता लागू राहतील. 
सदर झासन निर्णय मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखालील दिनांक ०४/०५/२०२० व ०४/०६/२०२० रोजी 
झालेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या सभेत दिलेल्या मंजूरीनूसार व केंद्र शासनाच्य। मार्गदर्शक सुचनाच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
भारतीय कृषि विमा कंपनी मार्फत योजनेत सहभागी होणार्‍या डोतकऱ्यांन| द्यावयाच्या अनुदानासाठी राज्य शासनाच्या 


२४ 


निर्णय क्रमांकः फवियो. २०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
eee 


हिस्सा पोटी देय होणारी रक्‍कम खालील लेखाशिर्षा खालील अर्थ संकल्पीय तरतुदीलुन भागविण्यात यावी. 
मागणी क्रगांक डी- ३ 
लेखाशिर्ष २४०१ - पीक संवर्धन 
११० (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना, 
(००) (०७ पुनर्रचित हवामान आधारीत पिक विमा योजना 
(२४०१ ९४०२), ३३ अर्थसहाय्य 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा सांकेतांक २०२००६०५१८३०५८४६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


द 
सहपत्र: परिशिष्ट. Ss “i 
sae 
( . रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधीपक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. विरोधीपक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.अपर मुख्य सचिव ( वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन ), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१०. प्रधान सचिव (महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

११. सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१२. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ( कृषि व सहकार विभाग)कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 

१३. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली ( पत्राने) 

१४. संचालक, पिक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 

१५. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६, विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० वा मजला, दलाल 

स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 
१७. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, वजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी, पहिला मजला, कमरशियल झोन, येरवडा जेलच्या मागे, 
सम्राट अशोक रोड, येरवडा-४११ ००६. 
१८. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एच.डी.एफ,सी. एर्गा जनरल इन्शुरन्स कंपनी, पहिला मजला, एचडीएफसी हाऊस, १६५-१६६ बॅकबे 
Raita, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० 

98. संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२०. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

२१, अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 

२२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२३. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बॅका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 

२४. महाव्यवस्थापक, नावार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 

२५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

२६. विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 


PASM : ०८ ww > 


२५ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


२७. संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 

२८. संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

२९. संचालक, फलोत्पादन मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संचालक, मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 

३०. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

३१, सर्व जिल्हाधिकारी, 

३२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३३. सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक, 

३४. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

३५. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 

३६. सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 

३७. मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक, ९ नगीनदारा रोड, मुंबई. २३ 

३८. मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 

३९. व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बॅक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

४०. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

४१. सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,गंत्राळय,मुंबई ०३२ 

४२. उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 

४३. उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (928), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 

४४. निवडनस्ती -१० अ. 


र्ध 


जारन निर्णय क्रमांकः फवियो--२०२०/ प्र.क्र.१३/५०-ओ 


सहपत्र - १ 
सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ साठी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविण्याकरिता प्रस्तावित जिल्हे, 
तालुके व महसूल मंडळाची यादी. 
(मृग बहार) 
[ अक्र. [ पीक [ जिल्हे | तालुका महसूल मंडळ 
q aT अंजनगाव ल ging तळणी. 
सं अमरावती ap अंजनगाव, , विहीगाव, सातेगाव, कापूस , कोकर्डा 
संत्रा | अमरावती | अचलपूर | अचलपूर, , असदपूर, परसापूर, Uae, परतवाडा 
संत्रा [ अमरावती | वती । अमरावती मरावती, वडाळी, ब , नवसारी, डवरगांव, माहूली जहागिर, नांदगाव पेठ. 
i ती दूर बाजा चांदूर बाजार, ब्राम्हणवाडा थडी, बेलोरा, करजगाव, शिरसगाव कसबा, तळेगाव मोहना, 
संत्रा | अमराव ar र 
आसेगाव (पुर्णा 
संत्रा | अमरावती | चांदूर रेल्वे | चांदूर रेल्वे, पळसखेड, घुईखेड, आमला विश्वेश्वर, सातेफळ 117 
संत्रा | अमरावती | धिखलदरा | चिखलदरा, सेमाडोह, टेभूसोडा 1.1] सेमाडोह, टेंभूरसोडा 
संत्रा | अमरावती । तिवसा वसा, मोझरी, वऱ्हा, PVT, वरखे 
संत्रा | अमरावती ae धामणगाव रेल्वे, चिंचोली, भातकुली, अंजनसिंगी, मंगरुळ दस्तगिर, दत्तापूर, तळेगाव TAT 
रि नांदगाव नांदगाव खंडेश्वर, दाभा, शिवणी, रसूलापूर, मंगरुळ चव्हाळा, पापळ, लोणी, गुरव, 
संत्रा | अमरावती मर माहूलीचोर 
खंडेश्व माहूलीचोर 
संत्रा | अमरावती | भातकुळी | Fa, 
संत्रा | अमरावती | मोर्शी अंबाडा, हिरवखेड, रिद्धपूर, धामणगाव, नेरपिंगळाई, Peers, मोर्शी. 
संत्रा । अमरावती | वरुड वरुड, बेनोदा, पुसला, वाठोडा, लोणी, शेंदूरजना घाट, राजूराबाजार 
संत्रा | अहमदनगर | कर्जत माही, कोंभळी, मिरजगाव 
संत्रा | अहमदनगर | जामखेड | जामखेड, नान्नज 
7 Sanaa कापुरवाडी, वे , भिंगार, नागापुर, जेऊर, चिचोंडी (पाटील), वाळकी, चास, रुईछत्तीसी, 
संत्रा न् नगर वेडी, 
सावेडी, नालेगाव 
संत्रा | अहमदनगर | नेवासा | चांदा, नेवासा खु., नेवासा बु., सलाबतपुर, कुकाणा, घोडेगाव, वडाळा बहिरोबा. 
संत्रा | अहमदनगर | पाथर्डी पाथर्डी, माणिकदौंडी, करंजी, मिरी, टाकळीमानुर, कोरडगाव 
अहमदनगर | पारनेर | नै वाडेगव्हाण, निघ 
अहमदनगर | राहुरी वांबोरी 
अहमदनगर | शेवगाव THA, भातकुडगाव, ढोरजळगाव, एरंडगाव, बोधेगाव, चापडगाव 
संत्रा | अहमदनगर | श्रीगोंदा बेलवंडी, चिंभळा, देव दैठाण, कोळगाव. 
संत्रा | जालना परतुर आष्टी, सातोना खु. 
संत्रा | नागपूर उमरेड पाचगाव, हेवती, बेला, मकरधोकडा 
संत्रा | नागपूर कळमेश्वर ळमेश्वर, धापेवाडा, मोहपा, तेलकामठी. 
संत्रा | नागपूर काटो काटोल, पारडशिगा, येनवा, मेटपांजरा, RENT, कोढाळी 
संत्रा | नागपूर कामठी |कामठी,वडोदा ओह, वडोदा, 


संत्रा | नागपूर [ee | [te _ "क्ण 


संत्रा | नागपूर 


बेड 


नरखेड, मोवाड, सावरगाव, भिष्णूर, बेडा, ASH. 


संत्रा | नागपूर | शिवापूर | भिवापूर, कारगांव 
संत्रा | नागपूर | रामटेक __। 5 , मुसेवाडी 


संत्रा | नागपूर | सावनेर | सावनेर, पाटण सावंगी, केळवद, खापा, बडेगाव. 

संत्रा | नागपूर हेगणा हिंगणा, कान्हीलीबारा, अडेगाव, गुमगाव, टाकळघाट. 
संत्रा | ued जितुर जितुर, सावंगी म्हा., बोरी, आडगाव. 

संत्रा | परभणी परभणी पेडगाव, जांब, दैठना, 

संत्रा | परभणी पाथरी पाथरी 


20 


झासन निर्णय क्रमांकः फविथो-२०२०/ प्र. 


[अ.क्र. | पीक | जिल्हे | तालुका महसूल मंडळ ~] 
संत्रा | परभणी पुर्णा FS, SIAR, ताडकळस, लिमला, पुर्णा, कावलगाव 
संत्रा | परभणी मानवत मानवत, कोल्हा, केकरजवळा, ताडबोरगाव. 
संत्रा | परभणी | सेलू | सेलू, वालुर, देऊळगाव गात, कुपटा | 
संत्रा [पुणे | शिरुर शिरूर, निमोणे, न्हावरा, तळेगाव ढमढेरे, रांजणगाव, मलठण, पाबळ 
संत्रा. | बुलढाणा | खामगाव | 
संत्रा | बुलढाणा । जळगाव a, मोद 
संत्रा | बुलढाणा यार मेव्हना राजा, देऊळगाव मही, आंढेरा 
संत्रा | बुलढाणा | मेहकर | मेहकर, डोणगाव, हिवराआश्रम, जानेफळ, शेलगाव दे. 
संत्रा | बुलढाणा | लोणार अंजनी खुर्द, सुलतानपूर 
संत्रा | बुलढाणा ग्रामपूर नाळा, बावण्ब > 
संत्रा | यवतमाळ | आणी | आर्णी, जवळा 
संत्रा | यवतमाळ | उमरखेड | उमरखेड, मुळावा, ढाणकी, ga, aan, कपल, निंगणुर i 
संत्रा | यवतमाळ = | कळंब कळंब, कोठा, सावरगाव, जोडमोहा, पिंपळगाव (रु.), Hea 
संत्रा | यवतमाळ । दारव्हा दारव्हा, महागाव र 
संत्रा | यवतमाळ | दिग्रस दिग्रस, कलगाव, तिवरी, तूपटाकळी, सिंगड. 7 
संत्रा | यवतमाळ | नेर माणिकवाडा, वटफळी, शि , मालखेड (खु) 
संत्रा | यवतमाळ | पुसद पुसद, जांबबाजार, वरुड, बोरी खु. 
संत्रा | यवतमाळ | बाभुळगाव | घारपळ 
संत्रा | यवतमाळ | महागाव मोरथ, गुंज, काळी (दौ), कासोळा. ल 
संत्रा | यवतमाळ | राळेगाव राळेगाव, झाडगाव.धानोरा ~~] 
संत्रा | वाशिम कारंजा कारंजा, उंबर्डा बाजार, काभरगाव.धनज बू., पोहा, खेर्डा बू., हिवरा लाहे.. येवता, खर्डा 
संत्रा । वाशिम मंगरुळपीर | मंगरुळपीर, शेलु (खु), Wel, कवठळ, धानोरा शेलुबाजार, पार्डीतांडा. रौ 
संत्रा | वाढिम मानोरा मानोरा, मिरोली, उमरी, कुपटा, शेंदुरजना : 
संत्रा | वाशिम मालेगाव मालेगाव, मुंगळा, करंजी, किन्हीराजा, शिरपूर, चांडस, मेडशी. ~ 
संत्रा | वाशिम रिसोड रिसोड, केनवड, भरजहांगीर, रिठद, वाकद 1 
संत्रा | वाशिम | वाशिम | वाशिम, अनशिंग, केकतउमरा, पा्डीआसरा, राजगाव 
2 | मोसंबी | अमरावती | अमरावती | बडनेरा, डवरगाव, माहुलीजहांगीर, नांदगाव पेठ. | 
| मोसंबी | अमरावती । तिवसा तिवसा, वरखेड, FS, मोझरी. 
मोसंबी | अमरावती | es धामणगाव रेल्वे, चिंचोली, अंजनसिंगी. 
| मोसंबी | बी | अमरावती [aa | i Hat, Rees, हिवरखेड, अंबाडा, नेर पिंगळाई, Req, धामणगाव, वट 
| मोसंबी | अमरावती | वरुड FES, AGHA घाट, लोणी, पुसला, बेनोडा, वाठोडा, राजूर बाजार. 
| मोसंबी | अहमदनगर | कर्जत | माही, मिरजगाव. 
तंबी (अहमवतेगर | are DIAS, केडगाव, भिगांर, नागापुर, जेऊर, धिचोडी पाटील, वाळकी, चास, रुईछत्तीती . 
नालेगाव, सावेडी 
| मोसंबी | अहमदनगर | नेवासा | चांदा, घोडेगाव, सलाबतपूर, | 
| मोसंबी | अहमदनगर | पाथडी पाथर्डी, करंजी, मिरी, टाकळीमानुर, PSG. ।।_।__ शशश 
| मोसंबी | अहमदनगर | पार वाडेगव्हाण, 
| मोसंबी | अहमदनगर | राहुरी वांबोरी, = 
| मोसंबी | अहमदनगर | शेवगाव | चापडगाव, एरंडगाव, , भातकुडगाव, बोधेगाव, ढोरजळगाव (ह). 
| मोसंबी | अहमदनगर | श्रीगोंदा | T बेलवंडी, चिभळा, ण, कोळगां ~ 
| मोसंबी । उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद! ग्रा.. पाडोळी, तेर, ढोकी, जागजी in 
| मोसंबी | उस्मानाबाद | कळंब शिराढोण 
मोसंबी | जळगाव | we एरंडोल, उत्राण गु. ह. _ 
मोसंबी | जळगाव चाळीसगाव | चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, खडकी बु., तळेगाव, मेहुणबारे. र 
| मोसंबी | जळगाव | चोपडा | T लासुर 


RC 


आरान निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र,१३/१०-ओ 


अक्र. | पीक | जिल्हे | तालुका महसूल मंडळ 
मोसंबी | जळगाव जळगाव जळगाव, असोदा, , पिप्राळा, नशिराबाद, म्हसावद 
| मोसंबी | जळगाव | जामनेर _ | पहूर,शेदूणी, वाकडी, 7” 

मोसंबी | जळगाव धरणगाव चांदसर 


मोसंबी | जळगाव पाचोरा वळा, गाळण, पिंपळगाव बु., वरखेडी. 

मोसंबी | जळगाव पारोळ तामसवाडी, बहादरपुर, परोळा, Vora, चोरवड. 

| मोसंबी | जळगाव | भडगाव | भडगाव, आमदडे, कोळगाव. कजगाव. ______1111111111111| आमदडे, कोळगाव. Hora, | 
मोसंबी | जालना अंबड अंबड, धनगर पिप्री, जामखेड, रोहिलागड, , सुखापरी, गोद 


Rid | जालना घनसावंगी सावंगी, राणीउंचेगाव, कुंभार पिंपळगाव, तिर्थपूरी, आंतरवली टेंभे, जामसमर्थ, रांजणी. 
जालना जाफ्राबाद । जाफ्राबाद, माहोरा, कु. , टेभूर्णी, वरुड बु. 


| मोसंबी | जालना जालना जालना (हा), जालना (ग्रा, रामनगर, नेर, विरगाव, पाचनवडगाव, वाघ्रुळ (Ah, शेवली. 
बी | जालना परतूर परतूर, वाटूर, , श्रीष्टी, आष्टी. 

जालना बदनापूर | बदनापूर, शेळगाव, दाभाडी, बावणेपांगरी, रोषणगाव, sd 
मोसंबी | जालना | भोकरदन दन, सिपोरा बा., हसणाबाद, राजूर, केदारखेडा, खेडा, आन्वा, पिंपळगाव २., धावडा 
| मोसंबी | जालना मंठा मंठा, पांगरी गोसावी, तळणी, ठोकसाळ, 
मोसंबी | धुळे शिरपूर होळनांथे 
मोसंबी | नांदेड कंधार बारुळ. 


मोसंबी | नांदे धर्माबाद करखेली. 


नांदेड नांदेड बगाव, विष्णूपुरी, 
नोंदेड | मुखेड | मुखेड, जाहुर, 
| मोसंबी | नांदेड मुदखेड मुदखेड, बारड, 
मोसंबी | नांदेड हदगाव |व्दगाव्षिपखेड. | खेड. 
| मोसंबी | बी | नागपूर ळमेश्वर कळमेश्वर, मोहपा, धापेवाडा, तेलकामठी 
भोसंबी | नागपूर कोटोल काटोल, मेंटपाजरा, येनवा, कोंढाळी, पारडशिगा, रिधोरा 
मोसंबी | नागपूर नरखेड नरखेड, सावरगाव, जलालखेडा, मोवाड, मेंढला, भिष्णूर, 
मोसंबी | नागपूर नागपूर ग्रा. | वाडी. 
मोसंबी | नागपूर सावनेर सावनेर, Hoste, खापा, पाटणसावंगी, बडेगाव. 
मोसंबी | परभणी जितुर जितुर, बोरी. 
| मोसंबी | परमणी परभणी परभणी, झरी. 
मोसंबी | परभणी पाथरी पाथरी, हदगाव बु. 
मोसंबी | परभणी पुर्णा 'चुडावा, लिमला, कावलगाव, पुण 
मोसंबी | परभणी मानवत मानवत, केकरजवळा, कोल्हा 
। मोसंबी | परभणी | सेलू सेलू, वालुर, कुपटा 
मोसंबी | पुणे इंदापूर लाखेवाडी, काटी 
| मोसंबी | बुलढाणा | बुलढाणा मसला बु. 
मोसंबी | बुलढा रिंदखेड ड राजा, eal, किनगाव राजा, a गरा), शेंबुरजन 
मोसंबी | बुलढाणा erat ' सिंदखेड राजा, , किनगाव राजा, दुसरबीड, मलकापूर (पांगरा), , साखरखेर्डा. 
मोसंबी | यवतमाळ | राळेगाव | धानो 
| मोसंबी | सोलापूर | माढा जिडिनिह 0 णक कार 
३ [ae | अहमदनगर ति | भांबुरा, कर्जत, माही, राशीण, कोंभळी, गीरजगाव sid 
पेरु | अहमदनगर | जामखेड | |जामखेड नाबरज 33, 11171_| , नान्नज 
[ae | अहमदनगर | नगर PRN = he न्न 
| पेरु | अहमदनगर [aan | नेवासा खु., नेवासा बु., चांदा, घोडेगाव, सोनई, कुकाणा, वडाळा बु. 
(पे. | अहमदनगर | पाथर्डी | i करंजी, पाथर्डी, कोरडगाव, मिरी, टाकळीमानूर 
[पेरु | अहमदनगर | राहाता राहता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा. 
परु | अहमदनगर | राहुरी बोरी, टाकळीमिर्या, देवळाली प्रवरा, राहुरी, ताहाराबाद, सात्रळ, ब्राम्हणी, 
पेरु | अहमदनगर | शेवगाव शेवगाव, भातकुडगाव, ढोरजळगाव, एरंडगाव, बोधेगाव, चापडगाव 


२९ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


अ.क्र. [ पीक | जिल्हे | तालुका महसूल मंडळ 
पेरु अहमदनगर | श्रीरामपूर श्रीरामपूर, उंदीरगाव, टाकळीभान. कुं 
| पैरु | जळगाव | अंमळनेर शिरुड, नगाव, अमळगाव, मारवड | 
पेरु जळगाव एरंडोल Wests, SAM गृ.ह., कासोदा, रिंगणगाव 
पेरु | जळगाव चाळीसगाव | मेहुणबारे, चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, खडकी बु., तळेगाव. 
पेरु [were | चोपडा | one 
जळगाव जळगाव जळगाव, असोदा, , पिप्राळा, नशि ,म्हसावद. 


जळगाव 


मनेर, वाकडी 


जळगाव 
जळगाव 
जळगाव 


धरणगाव 


पारोळा 


पाचोरा 


धरणगाव, पाळधी बु. 


देवळा, गाळण बु., प | 


पारोळा, तामसवाडी, बहादरपुर, दोळावे, चोरवड 


fe [ven मुक्ताईनगर |अंतुली____11111_| 
[पेरे [sen [we [ऐनपू शण] 


पिक पुणे 

बुलढाणा 
|पेरु_| बुलढाणा | जळगाव ज. | पिंपळ ळे, जळगाव , वडशिंगी 
|पेरु | बुलढाणा | नांदुरा चांदुर बिस्वा, निमगाव 


| पैरु__| जालना अंबड धनगर पिपरी, सुखापुरी 
[ae | जालना | घनसावंगी | घनसावंगी, तिर्थपुरी, , अंतरवाली टेंभी, रांजनी, कु. पिंपळगाव, “4 
पेरु । जालना | जाफ्राबाद | वरुड बु., जाफराबाद ~~ 
पेरु जालना जालना जालना MEY, जालना ग्रामीन, वाघुळ जां., नेर, , विरेगाव, रामनगर, पाचनवडगाव 
पेरु जालना परतूर परतुर, वाटुर, श्रीष्टी, आष्टी, सातोना खु. 
पेरु | जालना बदनापूर बदनापूर, दाभाडी, रोषणगाव, शेलगाव, बावणेपांगरी 
पेरु जालना भोकरदन पिंपळगाव २., भोकरदन, हसनाबाद, राजूर, केदारखेडा, आन्वा, सिपोरा बाजार, धावडा 
पेरु जालना मंठा मंठा, तळणी, 
[ae | नाशिक चांदवड रायपूर, दिघवड, दुर्गाव, वडाळीभोई 
[पेरु | नाशिक दिंडोरी दिंडोरी, मोहाडी, कसबेवणी, वरखेडा, उमराळे J, कोशिबे, ननाशी 
पेरु | नाशिक नाशिक गिरणारे, मखमलाबाद, देवळाली, सातपुर, माडसांगवी, पाथर्डी. 
[पेरु | नाशिक [ मालेगाव _ | दाभाडी, सौदाणे, वडनेर, करंजगव्हाण. 
पेरु नाशिक येवला जळगाव ने., अंदरसुल, पाटोदा 
[a | नाशिक [Rar | , दाहा. 
[पेरु_| परभणी परभणी परभणी, झरी, टाकळी कुंभकर्ण 
[we | | परभणी | [ent | हदगाव 
[पेरु | परभणी सेलू वालुर, सेलू, मोरेगाव 
ts पुणे ‘ इंदापुर, माळवाडी, सणसर, पळसदेव, लोणीदेवकर, निमगावकेतकी, बावडा, लाखेवाडी, 
रु । पुणे दापुर 
काटी. 
पेरु । पुणे fe राजगुरुनगर, चाकण, पाईट, कुडे बु, कडूस, आळंदी, पिंपळगाव त. खेड, कन्हेसर, वाडा, 
वेताळे, करंजविहीरे 
पेरु | पुणे डि रावणगांव, वडगाव बांडे, पाटस 
|पेरु_| पुणे | पुरंदर सासवड, भिवडी, वाल्हे, जेजुरी, कुंभारवळण, परिंचे, राजेवाडी, शिवरी. 


| पेरी | [पुणे | बारामती 


काटेवाडी, उंडवडी क.प., सुपा, बारामती, वडगाव निंबाळकर. 


[भोर | ळू, नसरापूर 
| हवेली | उरुळीकांचन, २ 
| चिखळी | | चिखली, हातणी चाई. ______हणह___ | 


| पेरु | बुलढाणा | बुलढाणा साखळी बु. 
| पेरु | सोलापूर | अक्कलकोट | अक्कलकोट, किणी 7 
a । सोलापूर | शेळगी, वडाळा, मार्डी 
सोलापूर 
[a | लापूर करमाळा जेऊर, उंबरड 
| पेरु | सोलापूर | दक्षिण | मुस्ती, मंद्रुप, fae ~~ 


30 


ज्ञासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


अ.क्र. | पीक | जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
~ सोलापूर 
Wo | सोलापूर [eg _|काहेगावा "| 
पेरु सोलापूर [ani | ail बाशी, खांडवी, पांगरी, नारी, उपळे दु. 
पेरु_| सोलापूर | मंगळवेढा | मंगळवेढा, बोराळे, आंधळगाव, भोसे, हुलजंती, मरवडे, मारापूर 
| पेरु | सोलापूर । माढा माढा, दारफळ, टेंभूर्णी, sh, मोडनिंब, रोपळे क, म्हेसगाव 
| पेरु | सोलापूर | माळशिरस | माळशिरस, अकलूज, महाळूंग, वेळापू, व, सदाशिवनगर 
| पेरु | | सोलापूर । सांगोला सोनंद, कोळा, महूद बु., संगेवाडी, सांगोल 
४ | चिकू_| अहमदनगर | कर्जत __ | कर्जत, राशिण, भांबोरा, कोंभळी, Poiana 
किया कोपरगाव | रवंदे, सुरेगाव, कोपरगाव, दहेगाव बोलका, पोहेगाव. i 
fag | अहमदनगर | जामखेड | नायगाव 
| चिकू | अहमदनगर | नगर सावेडी, नागापुर, जेऊर, वाळकी, चास, रुईछत्तीसी, चिचोंडी पाटील, केडगाव, 
चिकू | अहमदनगर | नेवासा बु., सलाबतपूर, वडाळा बहीरोबा, नेवासा खु.. कुकाणा, चांदा, घोडेगाव, सोनई. 
चिकू | अहमदनगर | पाः कोरडगाव 
शिकू | अहमदनगर | पारनेर पारनेर, भाळवणी, सुपा, वाडेगव्हाण, वडझिरे, निघोज, टाकळी ढोकेश्वर, WHAM 
चिकू | अहमदनगर | राहाता राहता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा, 
चिकू | अहमदनगर | राहु देवळालीप्रवरा, वांबोरी. 
कू | अहमदनगर | डोवगाव छोवगाव, भात्तकुडगांव, बोधेगाव, चापडगांव, ढोरजळगाव (शे), एरंडगाव 
चिकू | अहमदनगर | श्रीगोंदा श्रीगोंदा, चिभळा, व व, काष्टी, मांडवगण, देवदैठण 
चिकू | उस्मानाबाद | परांडा परांडा, आसु, आनाळा, सोनारी 
चिकू | उस्मानाबाद | भूम माणकेश्वर 
चिकू | जळगाव घाळीसगाव । चाळीसगाव, बहाळ, , तळेगाव 
चिकू | जळगाव | पारोळा तामसवाडी, बहादरपुर, पारोळा, शेळावे, चो 
चिकू | जालना जालना जालना ग्रामीण, रामनगर, पाचनवडगाव 
चिकू | जालना भोकरदन — | पिंपळगाव २., भोकरदन, हसनाबाद, राजूर, केदारखेडा, आन्वा, सिपोरा बाजार, धावडा 
विकू | नाशिक नाशिक देवळाली 
चिकू | नाशिक येवला पाटोदा 
चिकू | परभणी पुण! पर्ण..." an | 
कू | पालघर डहाणू डहाणू, चिंचणी, सायवन, कासा, मल्याण, 
चिकू | पालघर तलासरी तलासरी, झरी, 
चिकू | पालघर पालघर पालघर, बोईसर, तारापूर, मनोर, सफाळे, आगरवाडी, A 
चिकू | पालघर | वसई | वसई, विरार, माणिकपूर, निर्मळ, SPT, मांडवी. 
fap | पालघर वाडा वाडा, HAS, कोने, HEA 
चिकू | पालघर विक्रमगड | विक्रमगड, तलवाडा. 
चिकू | पुणे इंदापूर लाखेवाडी 
चिकू | पुणे जुन्नर वडगाव आनंद, आपटाळे, बेल्हे, राजूर, निमगावसावा, जुन्नर, नारायणगाव 
ae |पुणे | दांड रावणगाव, यवत, , वरवंड, राहु. बोरी भडक, पारगाव, बोरी पार्धी, वडगाव बा 
चिकू | पुणे | बारामती पणदरे, उंडवडी (क.प,), वडगाव निबाळकर, PRY, लोणी भापकर, केरंजेपुल, सुपा. 
| चिकू | पुणे भोर नसरापूर, वेळू 
| चिकू [पुणे | शिरुर शिरुर, रांजनगाव ग., टाकळी हाजी, पाबळ, तळेगाव ढमढेरे, न्हावरा, वडगाव रासाई, निमोणे 
[fe [wee | करमाळा | जेऊर, सालसे 101111 
चिकू | सोलापूर | [बार्शी | PRY, नारी, गौडगाव, बाशी 
चिकू | । सोलापूर | माळशिरस ONG, महाळुंग, वेळापूर, अकलुज, लवंग 
| चिकू | सोलापूर | सांगोला सांगोला, सोनंद, संगेवाडी 
५. | डाळिंब | अमरावती । मोशे रिद्धपुर, धामणगाव 
| डाळिंब | अमरावती | वरुड VASAT घाट, राजुरा बाजार, बेनोडा 
डाळिंब | अहमदनगर | अकोले | र क , ब्राम्हणवाडा, राजूर, MARR. 


३१ 


झासन निर्णय क्रमांक: फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


बज 


। अ.क्र. | पौक | जिल्हे | तालुका महसूल मंडळ 
डाळिंब | अहमदनगर | कर्जत कर्जत, राशीन, भांबोरा, कोंभळी, मिरजगाव, माही. 
डाळिंब | अहमदनगर | कोपरगाव — | wae, सुरेगाव, पोहेगाव, दहेगाव बोलका, कोपरगाव. i 
डाळिंब | अहमदनगर | जामखेड | अरणगाव, खडा, जामखेड, नान्नज, नायगाव. 
दिव (कहमेदसेगर see सावेडी, कापूरवाडी, भिंगार, नागापूर, चिचोंडी पाटील, वाळकौ, रुईछत्तीसी, केडगाव, जेऊर, 
चास, नालेगाव. 
डाळिंब | अहमदनगर | नेवासा (बु, TOMAR, कुकाणा, चांदा, घोडेगाव, वडाळा बहिरोबा, नेवासा (खु), सोनई. 
| डाळिंब | अहमदनगर | पाथडी | पाथर्डी, माणिकदोंडी, टाकळीमानूर, करंजी, मिरी, कोरडगाव 
अहमदनगर पारनेर, भाळवणी, वाडेगव्हाण, वडझीरे, निघोज, टाकळीढोकेश्वर, पळशी, सुपा. 
| डाळिंब | अहमदनगर | राहाता राहता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा 
| डाळिंब | अहमदनगर | राहुरी बु., सात्रळ, तहाराबाद, देवळालीप्रवरा, ब्राम्हणी, वांबोरी, टाकळीमीयो, 
| डाळिंब | अहमदनगर गाव | शेवगाव, भातकुडगाव, ढोरजळगाव, एरंडगाव, aaa 
| डाळिंब | अहमदनगर | श्रीगोंदा | श्रीगोंदा, मांडवगण, बेलवंडी, पेडगाव, चिर्भळा, देवदेठण, कोळगाव 


अहमदनगर 


उंदीरगाव, टाकळीभान, , श्रीरामपूर, 


संगमनेर बु., धांदरफळ बु., अश्चि (बु), शिबलापूर, तळेगाव, समनापूर, घारगाव, डोळासणे, 


डाळिंब | अहमदनगर | संगमनेर साकूर, पिंपरणे 

डाळिंब | उस्मानाबाद | उमरगा उमरगा, दाळिब, नारंगवाडी, मुळज, मुरुम 

डाळिंब | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद ड)., उस्मानाबाद! ग्रा., Aaa, केसेगाव, पाडोळी, तेर, ढोकी, जागजी 

डाळिंब | उस्मानाबाद | कळंब कळंब, इटकूर, येरमाळ, मोहा, ण, गोंविदपूर 

डाळिंब | उस्मानाबाद | तुळजापूर ।| तूळजापूर, सावरगाव, सलगरा दि, ईटकळ, जळकोट, मंगरुळ, नळदुर्ग 

| डाळिंब | उस्मानाबाद | परांडा परांडा, आसु, जवळा नि., आनाळा, स 

डाळिंब | उस्मानाबाद | भूम भूम. वालवड, माणकेश्वर, अंभी, 

| डाळिंब | उस्मानाबाद | लोहारा लोहारा, माकणी, जेवळी 

डाळिंब | उस्मानाबाद | वाशी वाशी, तेरखेडा, पारगाव 7 
डाळिब | जळगाव अंमळनेर मारवड, अमळगाव, अंमळनेर, भरवस, वावडे, Bros, नगाव, पातोंडा । 
| डाळिंब | जळगाव | एरंडोल | ल एरंडोल, रिंगणगाव, उत्राण गृ.ह., कासोदा 

डाळिंब | जळगाव चाळीसगाव | चाळीसगाव, शिरसगांव, बहाळ, मेहूणबारे, SAS, तळेगांव, खडकी बु. 

डाळिंब | जळगाव । चोपडा अडावद, चोपडा, लासुर, हातेड बु., चहार्डी 

डाळिंब | जळगाव जळगाव नाशिराबाद, जळगाव, असोदा, भोकर, पिंप्राळा, म्हसावद 

डाळिंब | जळगाव | जामनेर, जामनेर, नेरी बु., शेदुणी, तोंडापूर, पहुर ~ 
डाळिंब | जळगाव धरणगाव धरणगाव, साळवा, सोनवद बु., पिंपरी खु., 

| डाळिंब | जळगाव | पाचोरा पाचोरा, नांद्रा, कुऱ्हाड खु., ळे बु., गाळण बु., वरखेडी बु., पिंपळगांव बु.. 
डाळिंब | जळगाव पारोळा पारोळा, तामसवाडी, चोरवड, शेळावे बु., बहादरपुर | 
| डाळिंब | जळगाव | बोद |बोवड | 

| डाळिंब | जळगाव | भडगाव | भडगाव, आमदंडे, कोळगाव eas कोळगाव 

| डाळिंब | जळगाव | भुसावळ वरणगांव, पिंपळगांव खु., कु-हे प्र.न.. 

जळगाव | मुक्ताईनगर | अंतुली, मुक्ताईनगर, कुऱ्हा | 


जळगाव 


| रावेर | रावेर, खानापुर, Cage, खिरोदा प्र.या.. 


| डाळिंब | 
डाळिब 


जालना 
जालना 
जालना 


ered 
जाफ्राबाद 


टेंभुर्णी, वरुड बु. जाफ्राबाद, PAST 


| डाळिंब | ळिंब | जालना जालना जालना ग्रा., वाघ्रुळ (जा, विरेगांव, रामनगर, पाचनवडगाव, नेर, सेवली , जालना (51) 


| डाळिंब | जालना परतूर परतूर, वाटूर, आष्टी, खु., श्रीष्टी, 
| डाळिंब | जालना बदनापूर | बदनापूर, दाभाडी, Meera, शेलगांव, बावणेपागरी ______र्‍क्‍क्‍क्‍ह__ | 
| डाळिंब | जालना भोकरदन मं , राजूर, पिंप | सिपोरा बा., हसनाबाद, केदारखेडा, धावडा, आन्वा 
| डाळिंब | जालना मंठा मंठा, पांगरी गोसावी, तळणी, ढोकसाळ 
PUT. नेर (म), लामकणी, धुळे Grey, शिरुड, बोरकुंड, आर्वी, सोनगिर, नगांव बु., फागणे, 
डाळिंब | धुळे धुळे SRT TN PISS कि न 


मुकटी, धुळे (ग्रामीण) 


R 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
न त त न्न ooo Oe 


पीक | जिल्हे | तालुका महसूल मंडळ 
i डाळिंब | धुळे शिरपूर शिरपूर, बोराडी, HA, जवखेडे, होळनाथे, थाळनेर, सांगवी 
डाळिंब साक्री, कासारे, म्हसदी प्र ने, दुसाने, निजामपूर, ब्राम्हणवेल, पिंपळनेर, दहीवेल, कुडाझी, 
डाळिंब | धुळे साक्री faa 
पाटा 
| डाळिंब | धुळे Rees सदखेडा, चिमठाणे, शेवाळे, खलाणे, णे, बेटावद, वर्षी, दो , विग्ररण, विरदेल, 
| डाळिंब | oa | नाशिक कळवण कळवण, नवीबैज. 
डाळिंब | नाशिक चांदवड चांदवड, रायपूर, दिघवद, दुगाव, वडने , वडाळीभोई 
| डाळिंब | नाशिक | विडोरी | दिंडोरी, मोहाडी, वरखेडाकोशिवि 1” 
| डाळिंब | नाशिक | देवळ [देवळा,लोहणेर उमराणी अ 
| डाळिंब | नाशिक | नांदगाव ळगाव, जातेगाव, aI, नांदगाव, मनमाड 
डाळिंब | नाशिक | नाशिक | TRUM, शिदे, माडसांगवी, पाथर्डी, 
| डाळिंब | नाशिक | निफाड | लासलगाव, देवगाव 
डाळिंब | नोडिक | बागळाण | सटाणा, ब्राम्हणगाव, नामपूर, i , डोंगसौदाणे, मुल्हेर, ताहराबाद 
| डाळिंब | नाशिक | मालेगाव | दाभाडी, मालेगाव, TSR, करंजगव्हण, झोडगे, कळवाडी, कवळाणे, सवदाणे, GAG) 
| डाळिंब | नाशिक | येवला | पाटोदा, जळगाव नेऊर, येवला, नगरसुल, अंदरसुल, सावरगाव. oe 
डाळिब | नाशिक [Ree ___| सिन्नर, देवपूर, वावी, हाहा, नांदुर शिंगोटे, डुबेरे vig SCS 
डाळिब | परभणी जितुर चारठाणा, आडगाव 
डाळिंब | परभणी [aq [ae 
डाळिंब | पुणे आंबेगाव पारगाव, घोडेगाव, कळंब, मंचर, निरगुडसर 
डाळिंब | पुणे म इंदापूर, बावडा, भिगवण, सणसर, निमगावकेतकी, लोणीदेवकर, काटी, अंथुर्णे, माळवाडी, 
z पुणे इंदापूर पळ 
सदेव, लाखेवाडी, लासुर्णे 
डाळिंब | पुणे Se i le र , कुडे बु., कडुस, आळंदी, पिंप त., खेड, सर, वाडा, 
, करंजविहिरे 
डाळि. जक्त्र जुन्नर, नारायणगाव, बेल्हे, वडगाव आनंद, ओतुर, राजुर, निमगाव सावा, वडज, ओझर, 
a) पुणे युजर डिंगोरे, आपटाळे. 
पुणे दौंड, केडगाव, राहू, कुरकुंभ, मलठण, गिरीम, बौरीभडक, खामगाव, पारगाव, बोरी पारधी, 
डाळिंब | पुणे दौंड रचत वरवंड, रावत्तगाव 
वडगाव बांडे, यवत, पाटस, ड् , देऊळगाव राजे 
डाळिंब | पुणे पुरंदर जेजुरी, ठी, परिंचे, वाल्हा, कुंभारवळण, सासवड, भिवडी, Brat | 
डाळिंब वडगाव निंबाळकर, उंडावडी (क), सुपा, बारामती, माळेगाव बु., पणदरे, लोणी भापकर, 
डाळिंब | पुणे बारामती मोरगाव, काटेवाडी, शिरसुंफळ, केरे 
, काटेवाडी, , केरंजेपुल 
डाळिंब | पुणे a हिरुर, रांजणगावगणपती, टाकळीहाजी, मलठण, पाबळ, कोरेगावभिमा, तळेगावढंमढेरे, 
डा पुणे Bre a निमोणे 
, वडगावरासाई, निमोणे 
डाळिंब | पुणे | हवेली | उरळी कांचन, येऊर, वाघोली 
डाळिंब | बुलढाणा । खामगाव हिवरखेड, काळेगांव, 
। डाळिंब | बुलढाणा | Frere पेठ, चिखली, चांधई, हातणी, कोलारा, आमडापुर, शेळगाव आटोळ 
| डाळिंब | बुलढाणा । जळगाव जा. | जामोद 
डाळिंब | बुलढाणा eet देऊळगाव राजा, तुळजापूर, दे. मही, मेहुणा राजा, आंढेरा 
| डाळिंब | बुलढाणा | बुलढाणा बुलढाणा, धाड 
| डाळिंब | बुलढाणा | मलकापूर | नरवेल, जांभुळधाबा 
डाळिंब | बुलढाणा | मोताळा | [ शेलापूर बु., पिंप्रीगवळी, पिंपळगाव देवी, बोराखेडी, मोताळा, Tas 
लातूर अहमदपूर [किनगाव अह 111” ए"णण्| 
नागलगाव, हेर. 
| डाळिंब | , लामजणा, किनीथोट, किल्लारी, बेलकुड, भादा | 
डाळिंब | लातूर चाकूर चाकूर, नळेगाव, वडवळनागनाथ 
डाळिंब | लातूर निलगा ATT, औरादडाहाजनी 
डाळिंब | लातूर रेणापूर काव ee ee त्ता नक्सल 
डाळिंब | वाशिम | म मंगरुळपीर । मंगरुळपीर, आसोगांव, सेळूबाजार, कवठळ, धानोरा, पार्डी ताड 


३३ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र,१३/१०-ओ 


[ अ.क्र. | पीक | जिल्हे | तालुका महसूल मंडळ 
| डाळिंब | वाशिम मानोरा उमरी बु. 
डाळिंब | वाशिम मालेगाव मुंगळा 
डाळिब | वाशिम वाशिम पार्डीआसरा, राजगाव, पार्डी CHAT 
| डाळिंब | सातारा | कोरेगाव | वाठारस्टे, 


सातारा | खंडाळा | 


खंडाळा, लोणंद, हिरवळ 


| डाळिंब | सातारा खटाव 


खटाव, वडूज, पुसेगाव, औंध, पुसेसावळी, मायनी, कातरखटाव, बुध, निमसोड, कलेढोण 


| डाळिंब | सातारा फलटण 


फलटण, राजाळ, आसु, गिरवी, बरड, आदर्की (बु, तरडगाव, होळ, वाठार Matera 


डाळिंब | सातारा माण 


डाळिब | सोलापूर सोलापूर 


| डाळिंब | सोलापूर | करमाळा 


डाळिंब | सोलापूर सोलापूर 


दहिवडी, मलवडी, मार्डी, गोंदवले(बु), म्हसवड, कुकडवाड, शिंगणापूर, आंधळी, वर-मलवडी 


| डाळिंब | | सोलापूर | अक्क कलकोट, जेऊर, चपळगांव, तडवळ, करजगी, दुधनी, Har, वागदरी, किणी, 
उत्तर 


बडाळा, मार्डी, fre, उत्तर सोलापूर, शेळगी, 


करमाळा, जेऊर, उमरड, , कैम, कोर्टा, + 


निंबर्गी, बोरामणी, मुक्‍ती, वळसंग, मंद्रूप, विंचूर, होटगी. 


| डाळिंब | सोलापूर | पंढरपूर 


पंढरपूर, ASM, भाळवणी, करकंब, पटकुरोली, पुळूज, चळे, तुंगत, वि. 


डाळिंब | सोलापूर | बाशी 


बाशी, आगळगांव, पांगरी, नारी, खांडवी, पानगाव, सुर्डी, % , उपळे दुमाला. 


डाळिंब | सोलापूर । मंगळवेढा 


मंगळवेढा, बोराळे, अंधळगाव, भोसे, हुलजंती, मरवडे, ARTI. 


माढा 


माढा, दारफळ, रोपळे (क), म्हेसगांव, कुर्डुवाडी, टेंभूर्णी, मोडनिंब, लहुळ, रांझणी 


डाळिंब | सोलापूर | माळशिरस 


माळशिरस, इस्लामपूर, अकलूज, लवंग, महाळुंग, पिलीव, वेळापूर, नातेपूते, दहीगाव, 
सदाशिवनगर 


डाळिंब | सोलापूर । मोहोळ 


मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेन्नुर, वाघोली, कामती बु., सावळेश्वर, टाकळी सिकंदर. 


डाळिंब | सोलापूर | सांगोला 


सांगोला, शिवणे, जवळा, हतीद, सोनंद, कोळा, नाझरा, AVS (बु.), संगेवाडी, सांगोला हाहर 


अंजनगाव का 
दि लिंबू | अमरावती भंडारज, सातेगाव, विहीगाव 
सुर्जी 
नांदगाव ey 
लिंबू । अमरावती a गुरव, पापळ, माहुलीचोर 
श्वर 


| लिंबू | अहमदनगर | कर्जत 


कर्जत, राशिन, भांबोरा, कोंभळी, मिरजगाव, माही. 


| लिंबू | अहमदनगर | जामखेड 


अरणगांव, जामखेड, नान्नज, नायगांव, खड! 


[ लिंबू _| अहमदनगर [west | र 


मिरी, टाकळीमानूर, माणिकदौंडी, करंजी. 


i 
[ fore | अहमदनगर | शेवगाव | 


बोधे 


fq | अहमदनगर | श्रीगोंदा | 


ख् , पेडगाव, काष्टी, चिंभळा, बेलवंडी, देवदैठण, मांडवगण, कोळगाव 


| लिंबू | अहमदनगर | संगमनेर | 


धांदरफळ बु., शिबलापूर 


लिंबू | उस्मानाबाद | तुळजापूर 


सावरगाव 


| लिंबू | उस्मानाबाद | परांडा 


परांडा, आसु, जवळा नि., सोनारी, आनाळा 


| लिंबू _| जळगाव | अंमळनेर 


अंमळनेर, शिरुड, नगाव, पातोंडा, अंमळगाव, ALAS, भरवस, वाव 


लिंबू _| जळगाव | एरंडोल | 
लिंबू. | जळगाव 


एरंडोल, उत्राण, रिंगणगाव, कासोदा 
, चाळीसगाव, , बहाळ, १ बत 


| लिंबू _[ जळगाव | चोपडा | 


हातेड, GNX, चहाडी 


[ लिंबू | जळगाव जळगाव 


जळगाव, आसोदा, भोकर, पिप्राळा, शबाद, म्हसावद 


जळगाव 
जळगाव 


पाचोरा 


| लिंबू | जळगाव | जामनेर | जामनेर, नेरी, मालदाभाडी, पहूर, शेदूर्णी, तोंडापुर, फत्तेुपुर ICS 
ठिंबू | जळगाव | घरणगाव | धरणगाव, सोनवद, पित्री, पाळधी, चांदसर 


1, नगरदेवळे बु., गाळण, नांद्रा, कुऱ्हाड खु., वरर 
पारोळा, र 5 , बहादरपुर 


लिंबू | जळगाव भडगाव 


भडगाव, कोळगाव, कजगाव, आमडदे 


| लिंबू _| जळगाव भुसावळ 


वरणागाव, कुऱहे प्र. न., पिपळगाव बु. 


लिंबू | जळगाव मुक्ताईनगर 


Pel 


लिंबू | जालना घनसावंगी 


घनसावंगी, रानीउचेगाव, जाम समर्थ, कुंभार पिंपळगाव, अंतरवली टेंभी, तीर्थपुरी, राजणी 


३४ 


निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


अ.क्र. | पीक | जिल्हे | तालुका महसूल मंडळ 
ु लिंबू | जालना जालना जालना ग्रा., जालना श., पाचनवडगाव, रामनगर 
लिंबू | जालना परतुर परतुर, वाटुर, आष्टी, सातोना बु., श्रीष्टी 
लिंबू | जालना | भोकरदन | न भोकरदन, हसनाबाद, राजुर, केदारखेडा, APA, सिपोरबाजार, पिंपळगाव रे., धावडा 
लिंबू | पुळे डौ Ries ARGS, आर्वी, फागणे, मुकटी, कुसुबा, WA), लामकणी, Go Rew, सोनगिर, 
गी नगांव बु., धुळे (ग्रामीण) 
fey 1 | धुळे शिरपूर शिरपूर, बोराडी, अर्थ, जवखेडे, होळनाथे, थाळनेर, सांगवी 
fq [aa A क्री, कासारे, म्हसदी प्र ने, दुसाने, निजामपूर, ब्राम्हणवेल, पिंपळनेर, द्दीवेल, कुडाशी, 
१ a उमरपाटा 
| लिंबू | धुळे । सिंदखेडा | शिंदखेडा, विमठाणे, शेवाळे, खलाणे, नरडाणे, बेटावद, वर्षी, दोंडाईचा, विख़रण, विरदेल. | 
खः दिर उमरी उमरी 
(लिंबू | नाशिक _ | नांदगाव _ | जातेगाव 170007" 
लिंबू _| नाशिक | मालेगाव _ | कळवाडी, दाभाडी, झोडगा, करंजगव्हान, AS 
लिंबू | परभणी [vert | दैठणाशिगणापुर _ओ([ओहई5₹ईक्‍&506्हीी 7] 
लिंबू | परभणी mes [ret r™~—‘OOCOCOTTOCO LY 
लिंबू | | परभणी | पाथरी पाथरी, हदगाव, बाभळगाव 
| लिंबू _| परभणी पुर्णा पुर्णा 
| लिंबू | परभणी सेलू लू, वालुर, चिकलठाणा, देवळगाव गात, कुपटा, मोरेगाव 
लिंबू | परभणी सोनपेठ आवलगाव 
लिंबू | पुणे इंदापूर सणसर, भिगवण, बावडा, लाखेवाडी, काटी 
लिंबू | पुणे दौंड पाटस, रावणगांव 
लिंबू | पुणे | बारामती उंडवडी क.प., सुपे, लोणी भापकर, बारामती, शिरसुफळ, केरंजेपु 
|ठिंबू | पुणे | Bree | न्हावरा, वडगाव रासाई 
fog | बुलढाणा | खामगाव आडगाव, पारखेड 
लिंबू | बुलढाणा । जळगाव जा. [froma क्‍फअफअआक्‍ईोौक्‍॑उ35ई5₹क्‍ईअ3उ3]3030”_) |] व काळे 
लिंबू | बुलढाणा | मोताळा | शेलापुर बु. 
लिंबू | लातूर उदगीर हेर 
लिंबू | वाशिम वाशिम पार्डीटकमोर 
लिबू । सोलापूर अक्कलकोट | अक्कलकोट, वागदरी, चपळगाव, मैदगी, दुधनी, जेऊर, तडवळ, करजगी, किणी 
लिंबू | सोलापूर i ae सोलापूर, शेळगी, मार्डी, वडाळा, तिऱ्हे 
| लिंबू _| ब सोलापूर करमाळा करमाळा, कोर्टी, केत्तूर, केम, जेऊर, उमरड, सालसे, 
लिंबू | सोलापूर pial वळसंग, मुस्ती, बोरामणी, मंद्रुप, होटगी, विंचूर, निंबर्गी 
सोलापूर 
लिंबू | सोलापूर | पंढरपूर पंढरपूर, कासेगाव, तुंगत, भाळवणी, पुळुज, चळे, करकंब, पटवर्धन कुरोली, भंडी शेगाव 
लिंबू | सोलापूर Part | बार्शी, खांडवी, आगळगाव, वैराग, उपळे दुमला, , पांगरी, पानगाव, नारी, सुडी 
। लिंबू | सोलापूर | मंगळ मंगळवेढा, बोराळे, मरवडे, Goa, भोसे, अंधळगाव, मारापुर 
लिंबू | सोलापूर | माढा माढा, रांझणी, मोडनिंब, लऊळ, दारफळ, कुडुवाडी, रोपळ (क), टेंभुर्णी, म्हेसगाव 
fog [atone | arate | HARE गलगुळ, लवंग, सदागिवनगर, Sage, पिलीव, इस्लामपुर, नातेपुते, अकलूज: 
दहीगाव 
| लिंबू | सोलापूर [मोहोळ | मोहोळ, वाघोली, कामती (बु, शेटफळ, सावळेश्वर, नरखेड, VAX, टाकळी सिं. 
लिंबू | सोलापूर | सांगोला | सांगोला, हतिद, कोळा, नाझरा, महूद (कु, संगेवाडी, शिवणे, सोनद, जवळा 


३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ साठी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविण्याकरिता प्रस्तावित जिल्हे, 


तालुके व महसूल मंडळाची यादी. 


(आंबिया बहार) 
अक्र, | पीक | जिल्हा | तालुका महसूल मंडळ ] 
| द्राक्ष । अहमदनगर | अकोले | विरगाव । 
द्राक्ष | अहमदनगर | कर्जत , राशीन, भांबोरा 
द्राक्ष | अहमदनगर | कोपरगाव | रवंदे, सुरेगाव, कोपरगाव, दहेगाव बोलका, पोहेगाव 
द्राक्ष | अहमदनगर | जामखेड | नान्नज 
द्राक्ष अहेमेदनगर | नगर नागापूर 
द्राक्ष | अहमदनगर | राहाता राहाता, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा, शिर्डी 
द्राक्ष | अहमदनगर | राहुरी | ताहाराबाद, देवळालीप्रवरा,राहुरी,सात्रळ 1 | 
द्राक्ष | अहमदनगर | श्रीगोंदा | बेलवंडी, चिंभळा, श्रीगोंदा, पेडगाव, काष्टी, देवदेठण, कोळगाव, मांडवगण 
द्राक्ष अहमदनगर | श्रीरामपूर | उंदीरगाव, श्रीरामपूर 
द्राक्ष अहमदनगर | संगमनेर PTAA), घारगाव, धांदरफळ (बु.), संगम 
द्राक्ष | उस्मानाबाद | उमरगा उमरगा, दाळींब, नारंगवाडी, मुळज, मुरुम 
द्राक्ष | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद शा., उस्मानाबाद ग्रा, बैबळी, केसेगाव, पाडोळी, तेर, ढोकी, जागजी 
द्वाक्ष | उस्मानाबाद | कळंब कळंब, इटकूर, येरमाळ, मोहा, शिराढोण, गोविदपू 
द्राक्ष | उस्मानाबाद | तुळजापूर तुळजापूर, सावरगाव, सलगरा दि, ईटकळ, जळकोट, मंगरुळ, नळ 
द्राक्ष उस्मानाबाद | परांडा परांडा, आसु, जवळा नि, आनाळा, सोनारी 
द्राक्ष उस्मानाबाद | भूम भूम, वालवड, माणकेश्वर, अंभी, इट 
द्राक्ष  । उस्मानाबाद | लोहारा लोहारा, माकणी, जेवळ॑ 
द्राक्ष | उस्मानाबाद | वाजी वाशी, तेरखेडा, पारगाव 
द्राक्ष कोल्हापूर | शिरोळ नांदणी, जयसिंगपूर, नृसिहवाडी 
द्राक्ष  । कोल्हापूर Melisa हातकणंगले, वडगाव “| 
द्राक्ष जालना अंबड मखेड, रोहीलागढ, सुखापुरी, धनगरपिंपरी, वडीगोद्री 
द्राक्ष जालना घनसावंगी रानीउंचेगाव, अंतरवली टेंभी, घनसावंगी, तिर्थपूरी. 
द्राक्ष जालना जाफ्राबाद भुर्णी, कुंभारझरी 
द्राक्ष जालना जालना वाघ्रुळ जा., जालना (ग्रा), रामनगर, पाचन वडगाव, जालना (श), नेर, सेवली, विरेगाव 
द्राक्ष जालना परतूर श्रीष्टी 
द्राक्ष जालना बदनापूर बदनापूर, शेलगाव, रोषणगाव, बावणेपांगरी, दाभाडी 
द्राक्ष जालना | भोकरदन | न करदन, सिपोरा बाजार, हसनाबाद, राजूर, केदारखेडा, पिंपळगाव रे., आन्वा, धावडा. 
द्राक्ष जालना मंठा कसाळ, तळणी 
= g घुळे धुळे ( झहर), Bros, aes, आर्वि, सोनगिर, नगांव बु, फागणे, मुकटी, धुळे ग्रामीण, 
कुसुबा, नेर , लामकानी 
द्राक्ष पूर, ARTS), अर्थ, , होळेनाथे, थाळनेर, सांगवी 
साक्री, , म्हसदी प्रने, दुसाने, निजामपूर, ब्राम्हणवेल, पिंपळनेर, 7, Psy, 
द्राक्ष धुळे साक्री 
उमरपाटा 
द्राक्ष  |घुळे | सिंदखेडा | | सिंदखेडा, चिमठाणे, शेवाळे, खलाणे, नरडाणे, बेटावद, वर्षी, दोंडाईचा, विखरण, विरदेळ | षी, दोंडाई खरण, वि 
द्राक्ष | नांदेड [amie | अर्धापूर, दाभड, मालेगा 
द्राक्ष नावेड | देगलूर | मरखेल, हाणेगा 
द्राक्ष | नांदेड | | नांदेड | तरोडा बु., तुप्पा, वसरणी, लिंबगांव, विष्णूपूरी 
द्राक्ष | नांदेड भोकर भिक her Ow नकात ee 
मुदखेड, मुगट, बारड 
| नांदेड [oer | शेवडी बा. 
| नांदेड | हदगाव हदगाव, तामसा, मनाठा, आष्टी 
द्राक्ष नाशिक इगतपूरी [वाढीवर ।_अफअअअक्‍अक्‍अईइक्‍ईक्‍ईअईअ38_| व 
द्राक्ष नाशिक कळवण कळवण, मोकभणगी, नवीबेज 


३६ 


जञारान निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


अ.क्र. | पीक जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 
द्राक्ष नाशिक चांदवड चांदवड, दिघवद, वडनेरभेरव, वडाळीभोई, दुगाव, रायपूर 
द्राक्ष | नाशिक यंबकेश्वर यंबकेश्वर, Tapeh 
द्राक्ष नाशिक दिडोरी दिंडोरी, मोहाडी, उमराळे (बु.), ननाझी, Halle, वरखेडा, कसबेवनी 
द्राक्ष नाशिक [ea | देवळा, लोहनेर 
द्राक्ष नाशिक नांदगाव हिसवळ (बु.) 
नाशिक, माडसांगवी, मखमलाबाद, सातपूर, पाथर्डी, गिरनारे, देवळाली, शिदे, शिदेपळसे, 
द्राक्ष | नाशिक नाशिक शि ae पर re 
शी 
फाड, पिंपळगाव, ब.रानवड, लासलगाव, चांदोरी, जि , ओझर, नांदुर- 
द्राक्ष | नाशिक निफाड BATS STAT याजा TS 


मधमेश्वर 
Ma, दाभाडी, निमगाव, वडनेर, i बु. 


द्राक्ष नाशिक | येवला ___| पाटोदा, जळगाव नेऊर, येवला, अंदरसुल, सावरगाव, नगरसुल. 
सटाणा | नामपूर, जायखेडा, वि गिसौदाने, ब्राम्हणगाव, 
सटाणा नामपूर, ताहाराबाद, मुल्हेर, ; , ब्राम्हणगाव, सटाणा 
द्राक्ष | नाशिक nt डं 
(बागलाण) | (बागलाण) 
द्राक्ष | नाशिक | सित्रर | सिन्नर, पाढुली, देवपूर, वावी, हाहा, agers Sd 
द्राक्ष [yr | आंबेगाव | कळंब, मंचर, पारगाव, घोडेगाव, निरगुडसर 
पुणे क इंदापूर, बावडा, भिगवण, सणसर, निमगाव केतकी, लोणीदेवकर, काटी, अंथुर्णे, माळवाडी, 
द्राक्ष पुणे इंदापुर 
पळसदेव, लाखेवाडी, लासुर्ण 
पुणे जुत्तर Gay, नारायणगाव, निमगावसावा, बेल्हे, वडगाव आनंद, राजूर, डिंगोरे, ओतूर, आपटाळे, 
द्राक्ष  । पुणे जुन्नर aie 
वडज, मढ, ओझर 
द्राक्ष [पुणे | दौंड यवत, राहू, पाटस, खामगाव 
द्राक्ष पुणे बारामती बारामती, वडगाव निंबाळकर, माळेगाव बु., पणदरे, मालेगाव, क , मोरगाव 
द्राक्ष पुणे | शिरुर | [शिरुरनिमोणे 11" मोणं 
द्राक्ष | बुलढाणा जळगाव जळगाव (जा) 
देऊळगाव = 
द्राक्ष बुलढाणा जा देऊळगाव राजा 
राजा 
द्राक्ष  । बुलढाणा बुलढाणा बुलढाणा 
द्राक्ष बुलढाणा मोताळा बोराखेडी 
द्राक्ष बुलढाणा संग्रामपूर बावनपीर, सोनाळा 
सिंदखे 
द्राक्ष बुलढाणा आजा सिंदखेड राजा, सोनोशी 
राजा 
द्राक्ष लातूर उदगीर मोघा, देवर्जन 
द्राक्ष लातूर [औसा | औसा, लामजणा, किनीथोट, किल्लारी, बेलकुंड, भादा 
द्राक्ष  । लातूर चाकूर |नळेगावहोळगाव | 
द्वाक्ष  । लातूर | निलंगा | निलंगा, औराद णी, आबूलगा, कासार, बालकुदा 
द्राक्ष | लातूर | रेणापूर | कारेपू 
द्वाक्ष | सातारा कराड | सैदापूर, शेणोली, उंडाळे, 11" 
द्राक्ष सातारा TTT | कोरेगाव, वाठारस्टे,पिपोडेबे । 111117] पिंपोडे 
द्राक्ष | सातारा खटाव | कलेढोण, कातरखटाव, वडूज, A PST 


द्राक्ष | सातारा फलटण रवी, बरड, वाठार नि. 

द्राक्ष सातारा माण म्हसवड, वरकुटे म 

द्राक्ष अक्कल अक्कलकोट, जेऊर, तडवळ, करजगी, दुधनी, मैदर्गी, वागदरी, चपळगांव, किणी 
सत्तर 

द्राक्ष सोलापूर उत्तर सोलापूर, शेळगी, वडाळा, मार्डी, foe 
सोलापूर 

द्राक्ष | सोलापूर | करमाळा , केम, करमाळा. उमरड, , सालसे, के 

र्न 

द्राक्ष सोलापूर सोलापूर बोरामणी, मुस्ती, वळसंग, मंद्रूप, विंचूर, निंबर्गी, होटगी 
सोलापूर 

द्राक्ष सोलापूर पंढरपूर पंढरपूर, AN, भाळवणी, करकंब, पटकुरोली, पुळूज, चळे, तुंगत, कासेगा 


३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


| अ.क्र. | पीक | जिल्हा | तालुका महसूल मंडळ 
द्राक्ष सोलापूर jan ff बार्शी, खांडवी, आगळगांव, पांगरी, पानगांव, सुर्डी, वैराग, नारी, उपळेदुमाला, गौडगांव 
द्राक्ष । सोलापूर | मंगळवेढ मंगळवेढा, बोराळे, आंधळगाव, भोसे, हुलजंती, मरवडे, मारापूर 
द्राक्ष | सोलापूर | माढा माढा, दारफळ, कुर्डुवाडी, टेंभूर्णी, मोडनिंब, लऊळ, रोपळे क., म्हेसगाव, रांझणी 
गोलापूर माळशिरस, इस्लामपूर, पिलिव, वेळापूर, Masa, अकलूज, लर्वग, महाळुंग, 
द्राक्ष सोलापूर माळशिरस * 
नातेपुते, 
द्राक्ष | सोलापूर | मोहोळ | | मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेनुर, बाघोळी, कामती बु., सावळेश्वर, टाकळीसिकंदर 
द्राक्ष  । सोलापू | सांगोला __ | सांगोला, शिवणे, जवळा, हतीद, सोनंद, कोळा, TENT, महुद बु., संगेवाडी, सांगोला शा. 
२ | मोसंबी | [ अमरावती | | अमरावती | गवती बडनेरा, डवरगांव, माहुली जहांगिर, नांदगाव पे 
| मोसंबी_| | अमरावती | वत तेवस वरखेड, Fel, मोझरी, Pel, वसा 
धामणगाव 
मोसंबी | अमरावती ed धामणगाव रेल्वे, चिंचोली, अंजन सिंगी 
| मोसंबी | अमरावती i 5 , अंबाडा, ळं ~ 
Exc — 
मोसंब [ अमरावती | वरुड वरुड, शेदुरजनाघाट, लोणी, पुसळा, बेनोडा, वाठोडा, राजूराबाजार 
baa] “| Saneane 
ania [were |कर्जत __|माही_ 1111 


| मोसंबी _। अहमदनगर | नेवासा | सलाबतपुर 


| मोसंबी | अहमदनगर Poet | करंजी, पाथर्डी, टाकळी मानुर, मिरी, कोरड॒गाव “| 
| मोसंबी | अहमदनगर वगाव चापडगांव, ब॒ , एरंडगाव, भातकुडगाव, शेवगाव 

मोसंबी | अहमदनगर | श्रीगोंदा | बेलवंडी, देवदेठण,चिंभळा,कोळगाव sd , देवदैठण, चिंभळा, कोळ 

मोसंबी | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद OT. जागजी, ढोकी, तर, 

मोसंबी | उस्मानाबाद | कळंब शिराढोण 

मोसंबी | उस्मानाबाद । तुळजापूर तुळजापूर, सावरगाव, सलगरा दि, ईटकळ, जळकोट, मंगरूळ, नळदुर्ग 

| मोसंबी | उस्मानाबाद | परांडा परांडा, आसु, जवळानि, अनाळा, सोनारी 

मोसंबी | उस्मानाबाद | भूम वालवड, माणकेश्वर, अंभी, 

| मोसंबी | उस्मानाबाद | लोहारा लोहारा 

मोसंबी | उस्मानाबाद | वाजी वाजी, तेरखेडा, पारगाव 

| मोसंबी | जळगाव | एरंडोल | i एरंडोल, TAM (घा.) 

मोसंबी | जळगाव चाळीसगाव । मेहूणबारे, चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, खडकी बु, तळेगाव 

मोसंबी । जळगाव चोपडा लासुर, हातेड 

मोसंबी | जळगाव जळगाव जळगाव, , पिप्राळा, नशिराबाद, म्हसावद, आसोदा 
| मोसंबी | जळगाव | जामनेर | जामनेर, नेरी, मालदाभाडी, पहूर, शेदूर्णी, तोंडापुर, फत्तेपुर, वाकडी 

| मोसंबी | जळगाव घरणगाव धरणगाव 

| मोसंबी | जळगाव पाचोरा नगरदेवळा, गाळण, वरखेडी, पिंपळगाव 

| मोसंबी | जळगाव पारोळ पारोळा, शेळावे, ALAS, तामसवाडी, बहादरपुर, 

मोसंबी | जळगाव भडगांव भडागाव, कोळगाव, HA, HSS 

| मोसंबी | जालना अंबड अंबड, धनकर पिप्री, जामखेडा, रोहीलागड, वडीगोद्री, सुखापूरी, गोदी 
| मोसंबी | जालना घनसावंगी, , कुंभार पिंपळगाव, तिर्थेपूरी, अंतरवली टेंभी, जामसमर्थ, राज 
| मोसंबी | जालना जाफ्राबाद । जाफ्राबाद, माहोरा, कुंभारझरी, Cyl, oS. 
मोसंबी | जालना | जालना | जालना हो, जालना (ग्रा, रामनगर, नेर, विरगाव, पाचनवडगाव, वारुळ जहांगिरा, 

सेवली. 
| मोसंबी | जालना परतूर परतूर, वाटूर, सातोना खु, श्रीष्टी, आष्टी, सातोना बु. 
| मोसंबी | जालना बदनापूर बदनापूर, , दाभाडी, गरी, गाव 
area | लालत मोगरा भोकरदन, हसनाबाद, राजूर, केद खेडा, पिंपळगाव २., सिपोराबाजार, आन्वा, धावडा, 
सिपोरा. 

| मोसंबी | जालना मठा मंठा, पांगरी गोसावी, तळणी, ढोकसाळ 

मोसंबी । धुळे | शिरपूर | कताई 

मोसंबी | नांदेड [amie |e 

| मोसंबी | नार Bick लिबगांव, विष्णूपुरी 


3 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो.-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


अ.क्र. | पीक जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 
मोसंबी | aes मुदखेड बारड 
मोसंबी | नागपूर कळमेश्वर श्वर, , धापेवाडा, तेलकामठी 
मोसंबी | नागपूर काटोल काटोल, मेटपांजरा, येनवा, कोंढाळी, पारडसिंगा, PART 
मोसंबी । नागपूर | नरखेड | नरखेड, सावरगाव, खेडा, मोवाड, मेंढला, भिष्णूर 
मोसंबी | नागपूर नागपूर ग्रा वाडी 
| मोसंबी | नागपूर सावनेर ळवद, खापा, सावनेर, पाटणसावंगी, बढेगां 
संबी 1 परभण |जितुर |जितुरबोरी _ | 
| मोसंबी | परभणी परभणी परभणी, झरी 
पर' पाथरी  हदगाव(बु 
| मोसंबी | परभणी | पुर्णा | चुडवा, लिमला, कावलगाव, पुण 
| मोसंबी | परभणी मानवत मानवत, केकरजवळा, कोल्हा 
| मोसंबी | परभ , वालुर, कुपटा 
[मोसंबी | ive [पुणे | इंदापुर काटी, लाखेवाडी 
| मोसंबी | पुणे | शिरुर शिरुर, पाबळ 
मोरांबी देऊळगाव 
मोसंबी | बुलढाणा र तुळजापूर 
मोसंबी | बुलढाणा बुलढाणा म्हसला बु. 
मोसंबी सिंदखेड सिंदखेड राजा, SM, किनगाव राजा, दुसरबीड, मलकापूर पांगरा, AGL, 
मोसंबी । बुलढाणा वा, 
राजा साखरखेर्डा 
मोसंबी | सोलापूर अक्कलकोट | Haff. 
मोसंबी | सोलापूर | करमाळा करमाळा, जेऊर, उंमरड, केम, कोर्टी, , सालसे 
| मोसंबी | | सोलापूर | पंढरपूर पंढरपूर, ASM, भाळवणी, करकंब, पटकुरोली, पुळूज, चळे, तुंगत, HT 
मोसंबी | सोलापूर बार्शी बार्शी, आगळगांव, पांगरी, नारी, खांडवी, पानगाव, |e, वैराग, उपळेदु. 
| मोसंबी | सोलापूर माढा माढा, दारफळ, म्हेसगांव, कुडुवाडी, टेंभूर्णी, मोडनिंब. 
मोसंबी | सोलापूर [मोहोळ | फ़ मोहोळ, शेटफळ, टाकळीसिकंदर. 
मोसंबी | सोलापूर | सांगोला सांगाला, शिवणे, जवळा, हतीद, सोनंद, कोळे, नाझरे, Aga बु., संगेवाडी. 
३ | डाळिंब | अहमदनगर | अकोले अकोले, विरगाव, कोतूळ, ब्राम्हणवाडी, समडोरपुर, राजूर 
डाळिब | अहमदनगर | कर्जत कर्जत, राझीन, भाबोरा, कोंभळी, मिरजगाव, माही. 
डाळिंब | अहमदनगर | कोपरगाव ig, सुरेगाव, पोहेगाव, कोपरगाव, दहेगाव बोलका 
डाळिंब । अहमदनगर | जामखेड | वे अरणगांव, खर्डा, जामखेड, नान्नज, नायगाव 
वहाळ सावेडी, कापूरवाडी, भिंगार, नागापूर, चिं प , वाळकी, रुईछत्तीसी, नालेंगाव, 
र्डाः अहमदनगर | नगर चास 
जेऊर, चास, 
डाळिंब | अहमदनगर | नेवासा । नेवासा(बु, सलाबतपूर, कुकाणा, चांदा, घोडेगाव, वडाळा बहिरोबा, नेवासा खु., स 
| डाळिंब | अहमदनगर | पाथड पाथर्डी, माणिकदौंडी, टाकळीमानूर, करंजी, मिरी, कोरडगाव 
ळिंब | अहमदनगर । पारनेर पारनेर, भाळवणी, ण, वडजीरे, निघोज, टाकळीढाकेश्वर, पळशी 
| डाळिंब | अहमदनगर | राहाता राहाता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा 
| डाळिंब | अहमदनगर | राहुरी | राहूरी, सात्रळ, तहाराबाद, देवळाली प्रवरा, ब्राम्हणी, वांबोरी, टाकळीमियॉ 
डाळिंब | अहमदनगर | शेवगाव | शेवगाव, भातकुडगाव, एरंडगाव, चापडगाव, बोधेगाव, ढोरजळगाव _______| 
| डाळिंब | अहमदनगर |श्रीगौदा | | श्रीगोंदा, मांडवगण, बेलवंडी, पेडगाव, चिभळा, वेवदेठण, कोळगाव, काष्टी | ण, कोळगाव, कार्ष्ट 
| डाळिंब | अहमदनगर | श्रीरामपूर | उंदीरगाव, टाकळीभान, बेलापूर, श्रीरामपूर 
जस. किवता ae संगमनेर बु., धांदरफळ बु., अश्चि बु., , सामनापूर, घारगाव, 
साकूर, पिंपर्णे 
aera) —_—| 
डाळिंब | उस्मानाबाद | उमरगा उमरगा, दाळिंब, , मुळज, मुरुम 
डाळिंब | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद श., उस्मानाबाद ग्रा., बेबळी, केसेगाव, पाडोळी, तेर, , जागजी 
| डाळिंब | ब॒ | उस्मानाबाद | कळंब कळंब, इटकूर, येरमाळ, मोहा, शिरढोण, पृ 
डाळिंब | उस्मानाबाद | तुळजापूर तुळजापूर, सावरगाव, सलगरा दि, ईटकळ, जळकोट, मंगरुळ, THY’ 
डाळिंब | उस्मानाबाद | परांडा परांडा, आसु, जवळा नि., आनाळा, सोनारी 


३९ 


शासन निर्णय क्रमांक; फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


[ अक्र. | पीक जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 
डाळिंब | उस्मानाबाद | भूम भूम, वालवड, माणकेश्वर, अंभी, ईट 
डाळिंब | उस्मानाबाद | लोहारा रा, माकणी, जेवळी 
डाळिब | उस्मानाबाद | वाजी वाशी, तेरखेडा, पारगाव =| 
डाळिंब | जळगाव अंमळनेर अंमळनेर, शिरूड, TM, पातोंडा, अंमळगाव, मारवड़, भरवस, वाव 
डाळिब | जळगाव | एरंडोल | ल एरंडोल, रिंगणगाव, उत्राण घ. 
| डाळिंब | जळगाव चाळ चाळीसगाव, शिरसगांव, बहाळ, मेहूणबारे, हातले, तळेगांव, खडकी बु., खडकी 
| डाळिंब | जळगाव | चोपडा | अडावद, चोपडा, लासूर, FEN, हातेड बु., 
डाळिंब | जळगाव जळगाव नाशिराबाद, जळगाव, आसोदा, भोकर, पिप्राळा, म्हसावद 


जळगाव ar जामनेर, नेरी, मालदाभाडी, पहूर, 
जळगाव धरणगाव वद, पिंप्री, धरणगाव, साळवे 
| डाळिंब | जळगाव पाबोरा | पाचोरा, नांद्रा, नगरदेवळा, गाळण, वरखेडी बु., पिपळगोंव बु., कुऱ्हाड 
| डाळिंब | जळगाव | पारोळा | पारोळा, तामसवाडी, , sabia, बहादरपुर, 
जळगा? डि बोदवड 
डाळिंब | जळगाव भडगांव कोळगाव, कजगाव ~ 
डाळिंब | जळगाव भुसावळ वरणगांव, पिंपळगांव खु.. 
डाळिंब | जळगाव | मुक्ताईनगर | अंतुली, मुक्ताईनगर, Fe 1 
डाळिंब | जळगाव रावेर रावेर, खानापुर, ऐनपुर, खरोदा प्र. या. 
| डाळिंब | जालना अंबड अंबड, गोंदी, धनगरपिंपरी, रोहीलागड, द्री, सुखापुरी, जामखेड, करमाड ea 
डाळिंब | जालना घनसावंगी धनसावंगी, तिर्थपूरी, कुभार पिपळगाव, रांजणी, अंतरवली टेभी, जामसमर्थ, राणी उंचे 
| डाळिंब | जालना जाफ्राबाद टेंभुर्णी, वरुड बु., जाफ्राबाद, कुभांरझरी, माहोरा. 
| डाळिंब | जालना जालना जालना ग्रा, वाघ्रुळ (जा.), विरेगांव, रामनगर, पाचनवडगांव, नेर, सेवली, जालना(श). 
डाळिंब | जालना परतूर परतूर, वाटूर, आष्टी, सातोना, श्रीष्टी. 
डाळिंब | जालना बदनापूर बदनापूर, दाभाडी, रोषणगांव, शेलगांव, बावणेपां गरी 
डाळिंब eee भोकरदन, राजूर, हसनाबाद, केदारखेडा, सिपोरा बा., पिंपळगाव रेनुकाई, धावडा, आन्चा, 
डाळिंब | जालना भोकरदन सिगोरा 
पिंपळगाव, 4 
डाळिंब | जालना मंठा मंठा, पांगरी गोसावी, तळणी, ढोकस 
डाळिंब | घुळे घुळे आर्वी, कुसुंबा, नेर (म), लामकणी, धुळे Arey, Bros, बोरकुंड, सोनगिर, नगांव बु., 
फागणे, मुकटी, धुळे (ग्रामीण) 
डाळिंब | धुळे शिरपूर शिरपूर, बोराडी, अर्थ, जवखेडे, होळनाथे, थाळनेर, सांगवी 
डाळिंब | ae साकी साक्री, कासारे, म्हसदी प्रने, दुसाने, निजामपूर, ब्राम्हणवे”, पिंपळनेर, , कुडाशी, 
उमरपाटा 
डाळिंब | धुळे सिंदखेडा सिंदखेडा, चिमठाणे, शेवाळे, खलाणे, नरडाणे, बेटावद, वर्षी, दोंडाईचा, विखरण, विरदेल 
डाळिंब | नाशिक | कळवण कळवण, नवीबेज, दळवट, मोकभण 
| डाळिंब | नाशिक बोदवड चांदवड, रायपूर, दिघवद, दुगाव, वडनेरभेरव, वडाळीभोई. 
| डाळिंब | नाशिक | दिंडोरी | दिंडोरी, मोहाडी, वरखेडा, witty | 
| डाळिंब । नाशिक | देवळा ळा, लोहणेर, उमराणी 


| डाळिंब | नाशिव नांदगाव ळगाव, , हिसवळ(बु, नांदगाव, मनमाड = 
| डाळिंब | | नाशिक | | नाशिक | पाथर्डी, मखमलाबाद, माडसांगवी, शिदे, सातपुर, गिरण 


लासलगाव, देवगाव, चांदोरी, निफाड, सायखेडा, पिपळगाव, रानवड, ओझर, नांदुर 


डाळिंब | नाझिक निफाड i 

| मंध्यमेश्वर 

खर f , करंजगव्हाण, झोडगे, कळवाडी, कवळाणे, IAM, AIAG), 
डाळिंब | नाशिक मालेगाव शै 
निमगाव 
| डाळिंब | | नाशिक | गक | येवला | पाटोदा, जळगाव नेऊर, येवला, अंदरसुल, सावरगाव, TRS, 
सटाणा डॉंगसादाणे 

डाळिंब | नाशिक aaah ब्राम्हणगाव, नामपूर, जायखेडा, विरगाव, डांगसौदाणे, मुल्हेर, ताहराबाद, सटाणा 
| डाळिंब | | नाशिक | र सिन्नर, , वावी, शाहा, पांढुर्ली, डुबेरे, नांदुरशिगोटे 
डाळिंब | परभणी forge चारठाणा, आडगाव 


¥o 


आआरान निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


अ.क्र. | पीक जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 
डाळिंब | परभणी लू सेलू 
| डाळिंब | पुणे | aia पारगाव, घोडेगाव, कळंब, मंचर, निरगुडसर 
पुणे क इंदापूर, बावडा, भिगवण, सणसर, निमगाव केतकी, लोणीदेवकर, काटी, अंथुर्णे, माळवाडी, 
डाळिंब | पुणे इंदापुर iis लाखेवाडी, लासुरणे 
पळसदेव, , ला! 
पुणे राजगुरुनगर, चाकण, पाईट, कुडे बु., कडुस, आळंदी, पिंपळगाव त. खेड, वाडा, ज 
डाळिंब | पुणे खेड करजविहिरे Te ©, PS इ. कडु अ a 
रंजविहिरे, कनेरसर 
पुणे aR जुन्नर, नारायणगाव, बेल्हे, वडगाव आनंद, ओतूर, राजूर, निमगांवसावा, डिंगोरे, आपटाळे, 
3 द वडज, ओझर. 
पुश दौंड यवत, पाटस, वरवंड, रावणगाव, देऊळ , दौंड, , राहू, कुरकुंभ, मलठण, 
3 2 गिरीम, बोरीभडक, खामगाव, पारगाव, बोरी पार्धी, वडगाव बांडे 
पुणे पुरंदर 
पुणे — जेजुरी, राजेवाडी, uA, वेल्हे, कुंभारवळण, सासवड, भिवडी, शिवरी 


ब वडगाव निंबाळकर, (क.प.), ग ता 
डाळिंब | पु ara मोरगाव, उंडवडी सुपे, माळेगाव, काटेवाडी, शिर्सुफळ, केरंजेपुल 
शिरुर, रांजणगाव गणपती, टाकळीहाजी, मलठण, पाबळ, कौ भिमा, तळेगाव ढंम 
डाळिंब | पुणे शिरुर वहावा वळात पणे 
न्हावरा, वडगाव रासाई, निमोणे 
डाळिंब [a wach उरळीकांचन, थेऊर, 
डाळिब | बुलढाणा खामगाव हिवरखेड, काळेगांव, पि. राजा 
डाळिंब | बुलढाणा चिखली पेठ, चिखली, चांधई, हातणी, धोडप, अमडापूर, एकलारा, ऊंद्री, कोलारा, शे. अटोळ, ANT 
खु., धामनगाव बढे 
[ डाळिंब | बुलढाणा जळगावजा. | जामोद,|पिकाळे ह| 
डाळिंब | बुलढाणा aor देऊळगाव राजा, तुळजापुर, मेहूणा राजा, दे. मही, अंढेरा 
डाळिव | बुलढाणा बुलढाणा बुलढाणा, धाड 
डाळिंब | बुलढाणा मलकापूर जाभूळ धाबा, नरवेल 
डाळिंब | बुलढाणा मेहकर डोनगाव, हिरवा आश्रम, दै), ना.दत्तापुर 
डाळिंब | बुलढाणा मोताळा पिंपळगाव देवी, पिप्रि गवळी, रोलापुर, बोराखेडी, मोताळा, धामणगाव बढे. 
डाळिंब | बुलढाणा [लोणार __ | लोणार 
डाळिंब | बुलढाणा सिंदखेड राजा of 
डा बु mie सिंदखेड राजा, TARAS, शेदुर्जन, साखरखेर्डा 
Trost | लातूर अहमदपूर । अहमदपूर 
डाळिंब | लातूर उदगीर नागलगाव, हे 
| डाळिंब | लातूर [shar | औसा, लामजणा, किनीथोट, किल्लारी, ders, भादा, उजनी 
डाळिंब | लातूर चाकूर चाकूर, नळेगाव, वडवळ नागनाथ 
डाळिंब | लातूर निलंगा निलंगा, नी 
| डाळिंब | लातूर रेणापूर कारेपूर 
डाळिब | लातूर लातूर तांदुळजा, मरुड 
डाळिंब । वाशिम मंगरुळपीर | मंगरुळपीर, आसेगांव, सेलूबाजार, कवठळ, धानोरा, पार्डी 
डाळिंबे | वाशिम [arr | T उमरी बु. 
| डाळिंब | वाशिम | मालेगाव मुंगळा 
डाळिंब | वाशिम | वाशिम | पार्डीआसरा, राजगाव, पार्डीटकमोर, नागठाणा =i 
| डाळिंब | सातारा कराड मसुर, Gary 
डाळिंब | सातारा कोरेगाव वाठार स्टे, 
| डाळिंब | सातारा खंडाळा खंडाळा, लोणंद, शिरवळ, वाठार, 
डाळिंब | सातारा खटाव खटाव, वडूज, व, सावळी, मायनी, कातर खटाव, बुध, 
डाळिंब । सातारा फलटण फलटण, राजाळे, आसु, गिरवी, बरड, आदर्की (बु, तरडगाव, होळ, वाठार निबाळ 
डाळिंब | सातारा माण हिवड, मलवडी, मार्डी, (बु, म्हसवड, कुकडवाड, शिंगणापूर, वरकुटे मलवडी, 


४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


[ अक्र. | पीक जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 
आंधळी 
| डाळिंब | | सोलापूर | पृ | अक्कलकोट | अक्कलकोट, जेऊर, चपळगांव, तडवळ, करजगी, दुधनी, AeA, वागदरी, किण 
डाळिंब । सोलापूर = वडाळा, मार्डी, तिऱ्हे, उत्तरसोलापूर, शेळगी 
सोलापूर 
डाळिंब | सोलापूर करमाळा करंमाळा, जेऊर, GALS, केतूर, केम, कोर्टी, गर, साल 
डाळिंब | सोलापूर पी निंबर्गी, बोरामणी, मुक्‍ती, वळसंग, मंद्रूप, विंचूर, होटगी. 
डाळिंब | सोलापूर | पंढरपूर पंढरपूर, WMG, भाळवणी, करकंब, पटकुरोली, पुळूज, चळे, तुंगत, कासेगां 
| डाळिंब | सोलापूर [arth | आशी, आगळगांव, पांगरी, नारी, खांडवी, पानगाव, सुर्डी, वैराग, गौडगाव, उपळे दु. —) 
| मंगळवेढा | Ns अंधळगाव. हुलजंती, मरवडे, मारापूर, 
डाळिंब | सोलापूर माढा माढा, दारफळ, रोपळे क., म्हेसगांब, कुडुंबाडी, , मोडनिंब, ऊळ, रांझणी 
डाळिंब | सोलापूर नळा माळशिरस, इस्लामपूर, अकलूज, लवंग, म्हाळुंग, पिलीव, वेळापूर, नातेपूते, दहीगाव, 
सदाशिवनगर 
| डाळिंब | सोलापूर मोहोळ | मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेनुर, वाघोली, कामती बु., सावळेश्वर, टाकळी सिकंदर. | 
| डाळिंब | सोलापूर | सांगोला सांगोला, शिवणे, जवळा, हतीद, सोनंद, कोळा, नाझरा, महुद बु., संगेवाडी, सांगोला शॉ 
| काजू ल्हापूर 1 आजरा आजरा, HAD, गवसे, उत्तुर 
काजू ल्होपूर | कागल कापली 
काजू ल्हापू गगनबावडा | गगनबावडा, साळवण. 
काजू | कोल्हापूर | गडहिंग्लज | महांगाव, नेसरी 
काजू | कोल्हापूर | चंदगड चंदगड, नागनवाडी, माणगांव, तुर्कवाडी, हेरे, कोवाड 
काजू | कोल्हापूर | भुदरगड werd, करडवाडी, पिंपळगाव, Hx, गारगोटी 
काजू | कोल्हापूर | राधानगरी राधानगरी, कसबातारळे, राशीवडे बु. 
काजू | कोल्हापूर | झाहूवाडी आंबा, करंजफेण, , मलकापूर 7 
काजू | नाशिक यंबकेश्वर हरसुल, वेळुंजे, त्र्यंबकेश्वर 
काजू | नाशिक पेठ पेठ, जोगमोडी, कोहोर 
काजू | नाशिक | सुरगाणा सुरगाणा, SRST, SS, बोरगाव, मनखेड 
काजू | पालघर जव्हार जव्हार, साखरशेत | 
काजू | पालघर डहाणू कासा, सायवने 
काजू पालघर मोखाडा मोखाडा, खोडाळा _ 
काजू | पालघर वाडा किन "तश 
काजू | पालघर विक्रमगड विक्रमगड, तलवाडा 
काजू रत्नागिरी खेड खेड, शिर्शी, आंबवली, कुळवंडी, भरणे, लवेल, धामणंद 
काजू [ene | गुहागर गुहागर, तळवली, पाटपन्हाळे, आबलोली, हेदवी 
काजू | रत्नागिरी ळूण चिपळूण, खेर्डी, मार्गताम्हाने, रामपूर, वहाळ. सावर्डे, , कळकवणे, शिरगाव 
काजू | रत्नागिरी | दापो दापोली, बुरोडी, दाभोळ, आंजली, वाकवली, पालगड, वेळवी 
काजू | रत्नागिरी | मंडणगड मंडणगड, म्हाप्रळ, देव्हारे | 
काजू | रत्नागिरी | रत्नागिरी | रत्नागिरी, खेडशी, पावस, जयगड, फणसोप, कोतवडे, मालगुंड, तरवळ, पाली 
काजू | रत्नागिरी | राजापूर | राजापूर, कोंड्ये तर्फ सौंदळ, जैतापूर, कुंभवडे, नाते, ओणी, पाचल, Mas 
काजू _| रत्नागिरी | लांजा लांजा, HAS, पुनस, साटवली, Frere 
संगमे , माखजण, मुरवड, 
काजू । रत्नागिरी श्व्र माभळे, फुणगुस, तेऱये 
काजू | रायगड कर , नेरळ, BSA, कळंब, कशेळे 
काजू रायगड खालापूर [aaah ait ists—‘sSCidY बावाश, खाप 
काजू | रायगड तळा तळा, मेंढा 
काजू | रायगड पनवेल पनवेल, पोयंजे, ओवळे, कर्नाळा, तळोजे, मोरबे, दापवली. कळंबोली, नेरे, पळस्पे 
काजू | रायगड पेण पेण, हमरापूर, वाशी, कासू, कामाली, वडखळ न, 
काजू | रायगड पोलादपूर पोलादपूर, कोंडवी, वाकण 


82 


शारान निर्णय क्रमांकः 


फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


अक्र. | पीक 1_ जिल्हा | तालुका महसूल मंडळ 
‘ie काजू | रायगड महाड महाड, बीरवाडी, नाते, करंजाळी, खरवली, तुडोल 

काजू | रायगड माणगाव माणगाव, व, लोणारे, निजामपूर, नवापुर. 

काजू | रायगड मुरुड मुरुड, नादगाव, बोली 

काजू | रायगड म्हसळा म्हसळा, खामगाव 

काजू | रायगड रोहा | रोहा, चनेरा, कोलाड, नागोठणे 171711] चनेरा, कोलाड, नागोठणे 

काजू | रायगड afar) श्रीवर्धन, वाळवटी, बोलीपंचतन 

काजू | रायगड सुधागड | पाली, आतोने, जांभूळपाडा पेडळी ___1_177””ए] पेडली 

काजू | सिंधुदुर्ग | कणकवल | कणकवली, फोंडा, नांदगाव, सांगवे, तळेरे, वागदे, UTS 1, नांदगाव, ळेरे, व 

काजू कुडाळ कुडाळ, कडावल, कसाल, ATMA, पिंगोळी, वालावल, मडगांव 

काजू | Rag | देवगड | देवगड, शिरगाव, पडेल, पाटगाव, Moma SSCS~« 

काजू [Regt | दोडामार्ग | तळकट, भेडश,कसई 11117” 
काजू | सिंधुदुर्ग | मालवण बिरी, पेंडूर, पोप, श्रावण, आचरा, मालवण, मसु 

काजू | Rigg वेंगुर्ला [age शिरोडा, म्हाण,वेटो, 71007 
काजू | सिंधुदुर्ग | वेभववाडी | वैभववाडी, येडगाव, भुंबावडा _ 71117 ण] ये भुईबावडा 

काजू | शिंधुदु सावंतवाडी । सावंतवाडी, बांधा, मधुरा, आजगाव, आंबोली 

प कळो अंजनगाव अंजनगाव, भंडारज, विहिगांव, सातेगांव, कापूसतळणी, कोकर्डा, चौसाळा, निमखेड बा., 
ळी अमरावती नर 
सुर्जी टाकरखेडा 

केळी | अभरावती | अचलपूर अचलपूर, पथ्रोट, परतवाडा, परसापूर 

केळ अमरावत्ती | चांदुर बाजार | शिरसगाव कसबा, ब्राम्हणवाडा थडी, चांदुर बाजार, तळेगाव मोहना. 

[केळी | अहमदनगर [कर्जत | कर्जत, , भांबोरा, कोंभळी, मिरजगाव, माहि. 

| केळी | अहमदनगर | नेवासा | नेवासा खु.. कुकाना, चांदा, वडाळा ब., नेवासा बु., सलाबदपुर, सोन 

केळी | अहमदनगर | शेवगाव | एरंडगाव, चापडगाव, भातकुडगाव 

केळी उस्मानाबाद | उमरगा उमरगा, दाळींब, नारंगवाडी, मुळज, मुरुम 

केळी | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद (हा), उस्मानाबाद (ग्रा), deal, केगाव, पाडोळी, तेर, ढोकी, जागजी 
केळी उस्मानाबाद | कळंब कळंब, इटकूर, येरमाळा, मोहा, शिरढोण, गोंविदपूर 

केळी | उस्मानाबाद | तुळजापूर इटकळ, सावरगाव, सलगरा दि., मंगरुळ, जळकोट, नळदुर्ग, तुळजापूर, 

केळी | उस्मानाबाद | परांडा परांडा, आसु, जवळा नि, आनाळा, सोनारी 

केळी | उस्मानाबाद | भूम भूम, वालवड, माणकेश्वर, अंभी, 

ळी | उस्मानाबाद | लोहारा लोहारा, माकणी, जेवळी 

केळी | उस्मानाबाद | वाझी [ वाशी,तेरखेडापारगाव | खेडा, पारगाव 

केळी | कोल्हापूर | आजरा आजरा, उत्तुर, मलिग्रे, गवरे. 

केळी | कोल्हापूर करीर कसबा, बावडा, (दु.), सांगरूळ, शिरोली (दु.), बीड, बालिंगा, हळदी, TTS, 

कणेरी, मुडशिंगी 

| केळी | कोल्हापूर | कागल सिद्धनर्ली, केनवडे, खडकवाडा, मुरगुड, HI, कागल 

केळी | कोल्हापूर | गगनबावडा | गगनबावडा, साळवण 

| mal | कोल्हापूर | गडहिग्लज | गडहिंग्लज, महांगाव, नेसरी, कडगाव, हलकर्णी, कासाबनुल SC हिंग्लज, महांगाव, नेसरी, कडगाव, हलकर्णी, कासाबनुल 

केळी | कोल्हापूर | चंदगड | चंदगड, कोवाड, नागनवाडी, माणगांव, तु्कवाडी, हेरे, __11111_| 

केळी ल्हापूर | पन्हाळा. कडोली, बाजारभोगाव, कातोली, वाडी , पडळ, कळे 

| केळी | कोल्हापूर | भुदरगड पिंपळगाव, कडगांव, करडवाडी, गारगोटी, कूर ami 
[val | कोल्हापूर | राधानगरी | आवळी बु., कसबातारळे, राधानगरी, सरवडे, कसबावाळवे, WTS बु. 
केळी | कोल्हापूर | शिरोळ __| शिरोळ, दत्तवाड, नुरसिहवाडी, नांदणी, जयसिंगपूर 1117777” 

केळी | कोल्हापूर | | हातकणंगले | [हातकणंगले वडगाव हेरले, अ ह| TSM, हेरले, 

केळी जळगाव अंमळनेर अंमळनेर, नगाव, प , अंमळगाव, मारवाड, शिरूड, भरवस, वावडे. 

| mat | जळगाव एरंडोल | एरंडोल, Roig उत्राण गृहो,कासोदा _ 1171] T 

[eat | जळगाव चाळीसगाव चाळीसगाव, सगाव, बहाळ, FEIT, , तळेगाव, खडकी दु.) 

| केळी | जळगाव पड चोपडा, चहार्डी, अडावद, धानोरा प्रा., लासूर, हातेड बु., WTS बु. | 
केळी | जळगाव जळगाव | पिप्राळा, भोकर, म्हसावद, नशिराबाद, जळगाव, MAT , म्हसावद, “RT 


४३ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-अओ छे 
३३३३3३ जमाना 


[ am. | पीक [ जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 

केळी । जळगाव जामनेर जामनेर, नेरी, मालदाभाडी, पहूर, शेंदूर्णी, तोंडापूर, फत्तेपूर, वाकडी 

| केळी | जळगाव धरणगाव सोनवद, धरणगाव, साळवे. पिप्री, gee, Tae 

केळी जळगाव पाचोरा पाचोरा, नांद्रा, नगरदेवळा, गाळण, वरखेडी (बु.), पिंपळगांव, कुऱ्हाड खु. 

केळी | जळगाव पारोळा पारोळा, शेळावे, चोरवड, तामसवाडी, बहादरपूर, 

| केळी | जळगाव | बोदवड | नाडगांव, बोदवड, करंजी ; 

| ait | जळगाव भडगांव [asia waa womans 117] कजगांव, कोळ दै 

। केळी | जळगाव भुसावळ भुसावळ, वरणगांव, कुऱ्हे प्र. न., पिंपळगांव (बु.) 
| केळी | जळगाव | मुक्ताईनगर | मुक्ताईनगर, अंतुर्ली, घोडसगांव, gat 

| केळी | जळगाव | यावल यावल, किनगाव, साकळी, बामणोद, मालोद, फैजपूर | 


जळगाव राव 


| केळी | जालना अंबड अंबड, वडी गोद्री 
| केळी | जालना | घनसावंगी | तिर्थपुरी, कुंभार पिंपळगाव, घनसावंगी, राणीउंचेगाव, जामसमर्थ, अंतरवली टेंभी, रांजनी | 
केळी | जालना जालना जालना, , नेर, पाचनवडगाव 

| केळी | जालना परतूर परतूर, आष्टी, श्रीष्टी, वाटूर, सातोना (खु.) 

केळी जालना मंठा साळ, तळणी, पांगरी (गो.), मंठा 

केळी घुळे घुळे धुळे | शहर), Bros, बोरकुंड, आर्वी, सोनगिर, TAA (बु), फागणे, मुकटी, घुळे ( ग्रामीण ) 

कुसुबा, नेर (म), लामकनी 
[ea fae | शिरपूर शिरपूर, ANTS, HE, जवखेडे, होळेनाथे, थाळनेर, सांगवी 
केळी धुळे साकी! साक्री, कासारे, म्हसदी (M1), दुसाने, मपूर, ब्राम्हणवेल, पिपळनेर, दहीवेल, कुडाशी, 
उमरपाटा. 

केळी धुळे सिंदखेडा Rewer, चिमठाणे, as, Ga, ASM, बेटावद, वर्षी, दोंडाईचा, विखरण, विरदेल 
। केळी | नंदूरबार अक्कलकुवा | अक्कलकुवा, खापर 

केळी | नंदूरबार तळोदा तळोदा, बोरद, MATT. = 
केळी | नंदूरबार नंदूरबार नंदूरबाद, धानोरा, खोंडामळी, आष्टे 

| केळी | नंदूरबार नवापूर विसरवाडी. 

केळी | नंदूरबार शहादा FEA, प्रकाशा, कलसाडी, म्हसावद, ब्राम्हणपूरी, वडाळी, असलोद, सारंगखेडा. 

| केळी | नांदेड अर्धापु अर्धापूर, दाभड, मालेगांव 

केळी | नांदेड उमरी उमरी 

| केळी | नांदेड किनवट इस्लामपूर, शिवनी, किनवट, बोधडी 

केळी | नांदेड देगलूर मरखेल, हाणेगांव 

| केळी | | नांदेड | नांदेड तरोडा (बु), TH, वसरणी, लिंब्गाव, विष्णूपुरी 

| केळी | नांदेड नायगाव बरबडा 

[rat | [aes _ | भोकर a“... विनित नतिक 

केळी | नांदेड | मुदखेड | मुदखेड, मुगट, बारड 

| केळी | नांदेड लोहा डोवडी बा. 

| केळी | नांदेड | हदगाव हदगाव, तामसा, मनाठा, आष्टी 
| केळी | परभणी | गंगाखेड | गंगाखेड, महातपुरी, माखणी 


[Raat 1111111| 
॥व, परभणी, जांब, सिंगणापूर, 
पाथरी, हदगाव, बाभळगाव, कासापुरी 
मानवत मानवत, केकरजवळा, 


| केळी | परभणी |सेलू | even. 

[ea fae | सोनपेठ | सोनपेठ, आवलगाव, वडगाव 

| केळी | पालघर जव्हार जव्हार, CARAT 

|केळी_| पालघर डहाणू डहाणू, चिंचणी, सायवन, कासा, मल्याण 

| केळी | पालघर पालघर | पालघर, बोईसर, तारापूर, मनोर, सफाळे, आगरवाडी 
| केळी | पालघर [वसई | सई, विरार, मानिकपूर, निर्मळ, आगाशी, मांडवी 


By 


फवियो-२०२५०/ प्र.क्र.१३/१०-अ 


अक्र. | पीक | जिल्हा | तालुका महसूल मंडळ 
केळी | पालघर WET वाडा, कंचाड, कोने, HET 
| केळी | पालघर विक्रमगड मगड, तलवाडा 
केळी | पुणे आंबेगाव a , कळंब, मंचर, पारगाव, स 
केळी | पुणे ing इंदापूर, बावडा, भिगवण, सणसर, निमगाव केतकी, लोणी देवकर, काली, अंथुणे, 
माळवाडी, पळसदेव, लाखेवाडी, HATH 
ळी | Uy [es | SIEM ee a ee | 
केळी पुणे जुत्तर जुन्नर, नारायणगाव, ओतूर, निम , बेल्हे, वडगाव आनंद, डिंगोरे, राजूर, आपटाळे, 
1 वडज, ओझर 
| at | [पुणे | [दौड | Rt Se ee 
कळी | पुणे | बारामती वडगाव निंबाळकर, बारामती, पणदरे, माळेगाव बु., काटेवाडी. 
शिरुर, रांजणगाव गणपती, टाकळी हाजी, मलठण, पाबळ, कोरेगाव भिमा, तळेगाव ढमढेरे, 
केळी पुणे शिरुर sree, A 
Ib वडगाव रासाई, 1, निमोणे 
| केळी | पुणे [er | हडपसर, ऊरळी कांचन, थेऊर 177 
| केळी | बुलढाणा खामगाव | हिवरखेड, wots वझर, ears, RTC ळे लाखणवाडा, पि. राजा 
| केळी | बुलढाणा खली मेरा खु. 
| केळी | बुलढाणा जळगाव जा. | जळगाव (जा,, जामोद 
| केळी | घुलेढाणा बुलढाणा बुलढाणा 
केळी | बुलढाणा मेहकर डोणगाव, हिरवा आश्रम, वरवंड, जानेफळ, ना. दत्तापूर 
केळी | बुलढाणा मोताळा बोराखेडी, मोताळा, पिंपरी गवळी, पिंपळगांव देवी, धामनगाव बढे, रोहीण खेड 
केळी | बुलढाणा संग्रामपूर बावनबीर, सोनाळा, संग्रामपुर, पातुर्डा 
केळी | यवतमाळ उमरखेड उमरखेड 
केळी 'यवतमाळ पुसद |जाबबाजा_ अ अह] बाजार 
केळी यवतमाळ महागाव हिवरा, गुंज, फुल सावंगी, महागाव, मोरथ 
। केळी | रत्नागिरी चिपळूण ac 1००] 
| केळी | लातूर | औसा | किल्लारी, मातोळ 
केळी सातारा कराड ac अफअ 10] सुपने, उब्रंज 
[vat | सातारा कोरेगाव रहिमतपूर 
केळी । सातारा खटाव we कफ्ा सरका ल्ल 
केळी | सातारा फलटण |आसूतरडगावहोळ | तरडगाव, होळ 
केळी सातारा माण मलवडी, वर - मलवडी, आंधळी 
केळी । सातारा वाई, ओझडे, सुरुर, धोम, पसरणी, Ysa, पाचवड 
केळी | सिंधुदुर्ग दोडामार्ग |तळकंटभेडसी अणण] सी 
केळी सिंधु सावंतवाडी | बांदा, मडुरा 
केळी | सोलापूर अक्कलकोट | अक्कलकोट, जेऊर, तडवळ, करजगी, दुधनी, मेदरगी, वाघदरी, घपळगांव, किण 
केळी | सोलापूर sae fer’, वडाळा, मार्डी 
सोलापूर 
ळी 1 सोलापूर | करमाळा करमाळा, जेऊर, उमरड, कोर्टी, केतूर, केम, , साल 
केळी | सोलापूर शोला बोरामणी, मुस्ती, वळसंग, मंद्रूप, विंचूर, निंबर्गी, होटगी 
| केळी | सोलापूर पंढरपूर पंढरपूर, Fa, भाळवणी, करकंब, प , पुळूज, चळे, तुंगत, 
केळी | सोलापूर | बाशी A, खांडवी, आगळगांव, पांगरी, पानगांव, सुर्डी, वैराग, नारी, उपळे दुमाला, गौडर्गा 
| केळी | सोलापूर | मंगळवेढा मंगळवेढा, बोराळे, आंधळगाव, भोसे, Goad, मरवडे, मारापूर, 
| केळी | सोलापूर | माढा माढा, दारफळ, रोपळे क., MA, कुडुवाडी, टेंभूर्णी, VAM, मोडनिंब, लऊळ 
केळी | सोलापूर माता माळशिरस, इस्लामपूर, अकलूज, लवंग, TSH, पिलीव, वेळापूर, नातेपुते, दहीगाव, 
सदाशिवनगर 
ळी | सोलापूर | मोहोळ | मोहोळ, नारखेड, EHS, TIX, वाघोली, कामटी (J), सावळेश्वर, टाकळी सिक 
केळी | सोलापूर सांगोला सांगोला, शिवणे, जवळा, हात्तीद, सोनंद, कोळा, नाझरे, महुद (बु.), संगेवाडी 


By 


शासन निणंय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
TN 


| अक्र. [ पीक | जिल्हा | aan महसूल मंडळ 
व अंजनगाव त षि विहठीगांव, aaa 
संत्रा अमरावती ot अंजनगाव, भंडारज, विहीगांव, सातेगांव, कापूसतळणी, कोकर्डा 
संत्रा अमरावती अचलपूर अचलपूर, रासेगाव, असदपूर, परसापूर, wile, परतवाडा 


संत्रा अमरावती अमरावती अमरावती, वडाळी, बडनेरा, नवसारी, SAT, माहूली जहागिर, नांदगाव पेठ, 
चांदूर बाजार, ब्राम्हणवाडा थडी, बेलोरा, करजगाव, शिरसगाव कसबा, तळेगाव मोहना, 


संत्रा | अमरावती | चांदुर बाजार 


आसेगाव पुर्णा 

संत्रा | अमरावती । चांदूर रेल्वे | चांदूर रेल्वे, पळसखेड, घुईखेड, आमला विश्चेश्रर, सातेफळ् 

संत्रा चिखलदरा | चिखलदरा,सेमाडोह,टेभूसोडा ओफ | र , टेभूरसोडा 

संत्रा । अमरावती ॥ तिवसा तिवसा, मोझरी, वऱ्हा, Ge वरखेड 

संत्रा अमरावती । MOTT | धामणगाव रेल्वे, चिचोली, भातकुली, अंजनसिगी, मंगरुळ दस्तगिर, दत्तापूर, तळेगाव 

रेल्वे दशासर 

सतो! अगर नांदगाव नांदगाव खंडेश्वर, दाभा, शिवणी र., मंगरुळ चव्हाळा, पापळ, लोणी टा., धानोरा गुरव, 
माहूली चोर, रसुलापूर 

संत्रा | अमरावती क, 2111" ल ल ल ल्ल 


संत्रा | अमरावती 
संत्रा | अमरावती 


अंबाडा, हिरवखेड, Rage, धामणगाव (काटपूर), नेरपिंगळाई, शिरखेड, मोर्शी. 
वरुड, बेनोदा, पुसला, वाठोडा, लीणी, शेंदूरजना घाट, राजोरा बाजार i 


संत्रा _| अहमदनगर | कर्जत | मिरजगाव, माही, कोंभळी 

म वला ळत कापुरवाडी, केडगाव, भिंगार, नागापुर, जेऊर, चिंचोडी, वाकळी, वास, रुईछत्तीसी, 
संत्रा | अहमदनगर | नगर 
र नालेगाव. 

संत्रा _| अहमदनगर | नेवासा | चांदा, घोडेगांव, नेवासा खु., नेवासा बु., सलाबदपुर, कुकाणा, वडाळा ब. 

संत्रा | अहमदनगर | पाथडी करंजी, पाथर्डी, माणिकदौंडी, मिरी, टाकळीमानुर, गाव 

संत्रा | अहमदनगर | पारनेर वाडेगव्हाण, निघोज, भाळवणी 

संत्रा । अहमदनगर | राहुरी वांबोरी 

संत्रा अहमदनगर | vara एरंडगाव, ढोरजळगाव, शेवगाव, भातकुडगाव, बोधेगाव, चापडगाव 

संत्रा अहमदनगर | श्रीगोंदा | | बेलवंडी, चिभळा, eaten, कोळगाव SSC=*«@d fe वदैठण 

संत्रा जालना परतूर आष्टी, श्रीष्टी, सातोना खु. | 
संत्रा | नागपूर [sas | पाचगाव, हेवती, कुही, तितुर. 
संत्रा नागपूर कळमेश्वर कळमेश्वर, धापेवाडा, मोहपा, तेलकामठी. 

संत्रा | नागपूर काटो काटोल, पारडशिगा, येनवा, मेटपांजरा. रिधोरा, plates 

संत्रा । नागपूर कामठी कामठी, वडोदा. र 
संत्रा नागपूर कुही र 

संत्रा _| नागपूर | नरखेड | नरखेड, मोवाड, सावरगाव, भिष्णूर, जलालखेडा, मेढला. 

संत्रा नागपूर नागपूर सोनेगाव (लोधी ), वाडी, बोरी, गोधणी 

संत्रा नागपूर पारशिवणी | पारशिवणी, नवेगावखेरी, आमडी, wey ], आमडी, कन्हान 

संत्रा | नागपूर भिबापूर भिवापूर, कारगांव, मालेवाडा 

संत्रा | नागपूर रामटेक लापार, रामटेक, मुसेव 


नागपूर i , खापा, बढेगाव. 
संत्रा | नागपूर हिंगणा, कान्होलीबारा, आडेगाव, TAA, टाकळघाट, 
| संत्रा | परभणी | जितुर | जिंतुर, बोरी, सावंगी म्हा, आडगाव 
संत्रा | परभणी | परभणी | जांब, Soon, पेडगाव 
संत्रा | परभणी | पुर्णा | पुर्ण, काल्नेश्वर, चुडावा, कावलगाव 
संत्रा परभणी मानवत मानवत, कोल्हा, , तांडबोरगाव 


संत्रा | परभणी सेलू | कुपटा, सेलू, देऊळगाव गात, वालुर 

शिरूर, राजणगाव गणपती, टाकळी हाजी, मलठण, न्हावरा, पाबळ, तठे ढमढेरे, 
निमोणे 

संत्रा बुलढाणा खामगाव आडगाव, लाखनवाडा, काळेगांव, वझर, हिवरखेड 

संत्रा बुलढाणा जळगाव जा, जामोद 


संत्रा | पुणे शिरुर 


४६ 


शाशने निर्णय क्रगांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


अ.क्र. | पीक जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 
संत्रा बुलढाणा र अंढेरा, दे. माही, HET राजा 
संत्रा | बुलढाणा मेहकर डोनगांव, हिवरा आश्रम, मेहकर, जानेफळ, शे. देशमुख. ना. दत्तापुर 
संत्रा | बुलढाणा लोणार | बीबी, अंजनी खुद, सुलतानपूर, लोणार हिरव 11] अंजनी खु णार, हिरदव 
संत्रा बुलढाणा संग्रामपूर सोनाळा, बावनबीर, संग्रामपुर 
: pen सिंदखेड dean मलकापूर पो 
संत्रा ral ee ंदुरजन, साखरखेडा, पांग्रा 
संत्रा | यवतमाळ fort | आनी, जवळा. 
संत्रा _| यवतमाळ | | उमरखेड | उमरखेड, मुळावा, ढाणकी, विडुळ, चातारी 
संत्रा | यवतभाळ | कळंब HAM, कोठा, सावरगाव, जोडमोहा, पिंपळ 
संत्रा | यवतमाळ | कळंब |मेटीखेडा 777] 
संत्रा | यवतमाळ | दारव्हा |दाव्हामहगाव _ >] महागाव 
संत्रा __| यवतमाळ | दिग्रस | दिग्रस, कालगाव, तिवरी, तपटाकळी, ____ 1” 
war यवतमाळ [नेर] | माणिकवाडा, वटफळी, शिरसगाव मालखेड CS T, A पगांव, मालख 
संत्रा यवतमाळ पुसद पुसद, जांबबाजार, वरुड 
संत्रा | यवतमाळ  । बाभुळगाव । घारपळ 
संत्रा यवतमाळ महागाव मोरथ, गुंज, काळी (दौ), 
संत्रा यवतमाळ राळेगाव राळेगाव, झाडगाव. 
संत्रा । वाशिम कारंजा कारंजा, उंबर्डा बाजार, कामरगाव, धनज बु., पोहा, हिवरालाहे, येवता, खेर्डा 
संत्रा वाशिम मंगरुळपीर | मंगरुळपीर, शेलुबाजार, पोटी, कवठळ, धानोरा, WSIS 
संत्रा | वाशिम मानोरा मानोरा, गिरोली, उमरी बु., कुपटा, शेंदुरजना 
संत्रा | वाशिम | मालेगाव | मालेगाव, मुंगळा, करंजी, किन्हीराजा, शिरपूर, चांडस, मेडसी 
संत्रा वाशिम रिसोड सोड, केनवड, भरजहागीर, , वाकद. 
संत्रा | वाशिम वाशिम AIR, अणशिग, केकतउमरा, पार्डीआसरा, राजगाव 
७ | आंबा | अहमदनगर | कर्जत र्जत, राशिन, भांबोरा, कोंभळी, मि , माहि. 
आंबा | अहमदनगर | कोपरगाव [ee कोपरगाव, दहेगाव बोलका, we परगाव, दहेगाव बोळका, सुरेगाव, पोहेगाव 
आंबा | अहमदनगर । जामखेड जामखेड, अरणगांव, नान्नज, नायगाव, खर्डा 
आंबा | अहमदनगर | नगर कापूरवाडी, वाळकी 
आंबा | अहमदनगर | नेवासा नेवासा (बु), TAG), सलाबतपूर, चांदा, कुकाणा, घोडेगाव, वडाळा ब. 
आंबा अहमदनगर । पाथर्डी पाथर्डी, माणिकदीन्डी, टाकळीमानुर, व व, करंजी, मिरी 
आंबा | अहमदनगर | पारनेर पारनेर, भाळवणी, वाडेगव्हाण, सुपा, टाकळीढोकेश्ववर, पळी 
आंबी | अहमदनगर | राहाता बाभळेश्वर 
आंबा | अहमदनगर | राहुरी वांबोरी, देवळाली प्र,, सात्रळ, ताहाराबाद, राहुरी 
आंबा अहमदनगर | शेवगाव | बोधेगाव, चापडगांव, भातकुडगाव, शेवगाव, ढोरजळगाव ______,ह | चापडगांव, भातकुडगाव, होव डोरजळ 
आंबा अहमदनगर | श्रीगोंदा | | बैलवेडी,श्रीगौदादेववेठण ओफ] aul Uy 
आंबा | अहमदनगर | श्रीरामपूर श्रीरामपूर, टाकळीभान, बेलापूर, उंदीरगाव 
आंबा | उरमानाबाद | उमरगा उमरगा, दाळींब, नारंगवाडी, मुळज, मुरुम 
आंबा | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद GT), उस्मानाबाद (ग्रा), बेंबळी, केडगाव, पाडोळी, तेर, ढोकी, जागजी 
आंबा | उस्मानाबाद | कळंब कळंब, इटकूर, येरमाळा, मोहा. शिरढोण, गोविदपूर 
आंबा । उस्मानाबाद जापूर सावरगाव, सलगरा दि., म॑ 
आंबा | उस्मानाबाद | परांडा परांडा, आसु, जवळा नि, अनाळा, सोनारी 
आंबा | उस्मानाबाद | भूम | भूम, वालवड, माणकेश्ररा अंगी ईट 1177007 
आंबा | उस्मानाबाद | लीहारा लोहारा, माकणी, जेवळी 
आंबा _| उस्मानाबाद [ant | |वाशी,तेरखेडापारगाव s—i‘“‘S*™*~*~*~*~*™Y ही, तेरखेडा, पारगाव 
आंबा  । कोल्हापूर । आजरा [SRA अ | गौसे, Ales 
आंबा | कोल्हापूर | पृ करवीर सांगरुळ, हळदी, इस्पुली, कणेरी 
आंबा | कोल्हापूर | कागल | कागल, सिद्धनेली, केनवडे, खडकेवाडी, मुरगुड, कापशी 7] PATS, USHA Tail 


४७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र:क्र.१३/१०-ओ “ 
| अक्रे. | पीक | जिल्हा | तालुका महसूल मंडळ 
आंबा | कोल्हापूर .| गगनबावडा | गगनबावडा, साळवण 
आंबा ल्हापू गडहिंग्लज | गडहिंग्लज, महागाव, नेसरी, कडगाव, CHEM, कसबानुल 
आंबा | कोल्हापूर । चंदगड , चेंदगड, नागलवाडी, माणगाव, तुर्कवाडी, हे 
आंबा । कोल्हापूर पन्हाळा कातोली, वाडीरत्नागिरी, पडळ, कोडोली, बारजभुगाव, कळे 
आंबा _| कोल्हापूर | भुदरगड पिंपळगाव, कडगांव, LSAT, MAL, कुर 
आंबा ल्हापूर | राधानगरी | आवळी (बु), कसबा तारळे, राधानगरी, सरवडे, कसबावाळवे. राझीवडे (बु) 
आंबा | कोल्हापूर | | शाहूवाडी | बांबवडे, सरूड, आंबा, करंजफेन, मलकापूर 
आंबा जळगाव चाळीसगाव णबारे, चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, खडकी बु. तळे श्‌ 


आंबा | जळगाव 


आंबा | जळगाव पडा 3 
जळगाव जळगाव, आस द , म्हासावद 
— 


3 


आंबा । जळगाव जाम मनेर, नेरी, मालदाभाडी, पहूर, TGA, तोंडापुर, फत्तेपुर, वाकडी 
आंबा | जळगाव घरणगाव धरणगाव, पाळधी 
आंबा | जळगाव पाची 
आंबा | जालना अंबड अंबड, TSN, धनगर पिपरी, जामखेड, रोहिलागड, सुखापूरी 
आंबा जालना घनसावंगी घनसावंगी, तिर्थपुरी, कुंभारपिपळगाव, राणीउचेगांव, अंतरवली टेंभी | 
आंबा जालना जाफ्राबाद ट॑भुर्णी, कुंभारझरी, वरुड (बु), जाफ्राबाद, ANT i 
आंबा | जालना जालना वाघुळ (जा.), रामनगर, सेवली, पाचन वडगाव, जालना ग्रामिण, नेर, जा 
आंबा | जालना परतूर ष्टी, श्रीष्टी, परतुर, वाटुर, सातोना. 
आंबा जालना बदनापूर | शेलगाव, दाभाडी, बावणेपांगरी, रोषणगाव बदनापूर sd षण बदनापूर 
आंबा । जालना | भोकरदन | भोकरदन, राजूर, पिंपळ .), हेसनाबाद, आन्वा, सिपोरा (बा), धावडा, केदारखेडा 
आंबा | जालना मंठा ढोकसाळ, तळणी, पांगरी (गो.), मंठा 
आंबा | घुळे घुळे , कुसुंबा, नेर (म), लामकणी. धुळे (शहर), शिरुड, बोरकुंड, SM, नगांव बु., 
फागणे, मुकटी, धुळे (ग्रामीण) 
आंबा | धुळे झिरपूर शिरपूर, बोराडी, अर्थ, होळनांथे, जवखेडे, थाळनेर, सांगवी “| 
3 उमरपाटा, HSM, UH, कासारे, म्हसदी प्रने, दुसाने, निजामपूर, ब्राम्हणवेल, ae | 
आंबा | धुळे साक्री 
दहीवेल 
आंबा | धुळे | सिंदखेडा | खेडा सिंदखेडा, चिमठाणे, शेवाळे, खलाणे, नरडाणे, बेटावद, वर्षी, दोंडाईचा, विखरण, विरदेल 
आंबा नंदूरबार अक्कलकुवा | अवकलकुवा, खापर, Aa, मोलगी, दाब, वळफळी 
आंबा | नंदूरबार अक्राणी षमाळ, चुलवड, खुंटामोडी, तोरणमाळ. 
आंबा | नंदूरबार तळोदा प्रतापपूर 
आंबा | नंदूरबार नवापूर |नवापू,विसवाडी _फआ | सरवाडो 
आंबा | नांदेड | [set | | मालेगाव, दाभड 
आंबा | ies कंधार केंधार 
आंबा | नांदेड | मुखेड | मुक्रमाबाद 
आंबा _[ नाशिक | कळवण अभोए 
आंबा | नाशिव | त्र्यंबकेश्वर | त्र्यंबकेश्वर, वेळेंजे, हरसलू. 
आंबा _| नाशिक | दिंडोरी | दिंडोरी, उमराळे, ननाझी, कोशिबे, कसवेवणी, मोहाडी, RT 
आंबा | नाशिक | नाशिक पाथर्डी, मखमलाबाद, माडसांगवी, सातपुर, गिरण 
आंबा _ | नाशिक [te [पेठ जोगमोडी,कोहो, अ | 
आंबा | नाशिक | सिन्नर सिन्नर, डुबेरे, हाहा, देवपु 
आंबा | नारि सुरगाणा सरगाणा, उंबरठाणा, बा-हे, बोरगांव, म 
आंबा | परभणी | गंगाखेड माखणी 
आंबा | परभणी | जितुर | बोरी शकय 
आंबा | परभणी | परभणी | जांब, पिंगळी, Soon, परभणी, Rome sd 
आंबा | परभणी | पुर्णा | कात्नेश्वर, चुडवा, लिमला, पुण 
आंबा परभणी मानवत मानवत, केकरजवळा 
आंबा | परभणी | सेलू ____| सेलू 


शट 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो .२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-अ 
i ees 


| अक्र, 


पीक जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 
आंबा । परभणी सोनपेठ सोनपेठ, आवलगाव, वडगाव 
आंबा | पालघर जव्हार जव्हार, साखरखे 
आंबा | पालघर डहाणू डहाणू, चिंचणी, मल्याण, सायवन, कासा 
आंबा । पालघर तलासरी तलासरी, झरी 
आंबा | पालघर पालघर पालघर, बोईसर, तारापुर, सफाळा, आगरवाडी, म 
आंबा | पालघर मोखाड |मोखाडा खोडाळा 1101111117 1, खोडाळ 
आंबा | पालघर वसई | वसई, विरार, मानिकपूर, निर्मळ, आगाशी, मांडवे 1111111 aa 
आंबा | पालघर वाडा वाडा कंचाड, कुडूस, कोने 
आंबा | पालघर | विक्रमगड | तलवाडा 
आंबा _ | पुणे | आंबेगाव घ THA, कळंब, मंचर, पारगाव, डिंभा, अवसरी, निरगुडस 
आंबा | पुणे | इंदापुर भिगवण, लोण बावडा, निमगाव केतकी, अुर्णे, काटी, इंदापूर, लाखेवाडी 
आंग | a ae चाकण, राजगुरुनगर, कनेरसर, वाडा, कुडे बु., कडूस, Wee, पिंपळगाव तर्फे खेड, 
आळंदी, dares, करंजबिहिरे 
आंबा | पुणे = जुन्नर, नारायणगाव, आपटाळे, वडगाव आनंद, बेल्हे, राजुर, डिंगोरे, निमगावसावा, ओतूर, 
वडज, ओझर, डिंगोरे, मढ 
आंबा [a fas | यवत, HSN, US, बोरी भडक, खामगाव, पारगाव, वडगाव बांडे, रावणगाव 
आंबा | पुष | बारामती | बारामती, माळेगाव बु., पंधरे, वडगांव नि., काटेवाडी, उंडवडी क.प., झिरसुफळ. 
आंबा | yy भोर किकवी, वेळू, भोर, भोलावडे, आंबवडे, संगमनेर, नसरापुर, निगुडघर, बारे बु., हर्णस 
: rm sate TEAR, परंदवाडी, टाकवे बु.. काला, टाकवे खु., काले, कुसगाव बु., वडगाव, खडकाळा, 
आंबा | y मावळ 
तळेगाव दाभाडे, शिवणे 
र 1: कोळवण, कासर आंबोली, दासवे, माण, सुस Te, सावरगाव, पोमगाव, आंबवणे, पौड, 
आंबा । पुणे मुळशी पिरंगुट 
माले, थेरगाव, घोटावडे, मुठा, पिरंगुट 
आंबा | पुणे वेल्हा वेल्हा, पानशेत, आंबवणे, विंझर, ओझर, वेल्हे बु., पासली. 
डु डं शिरुर, रांजणगाव गणपती, टाकळी हाजी, मलठण, पाबळ, कोरेगाव भिमा, तळेगाव ढमढेरे, 
आंबा । पुणे शिरुर वडगाव, न्हावरा, निमोणे 
वडगाव रासाई, न्हावरा, i 
आंबा | yh eet वाल्हे, जेजुरी, कुंभारवळण, परिंचे, राजेवाडी, शिवरी, भिवडी, सासवड 
आंबा | पुणे तों खेडशिवापूर, खडकवासला, भोसरी, कोथरुड, थेऊर, डोणजे, खानापूर, शिवणे, कोंढवे 
धावडे 
आंबा | बुलढाणा ge सिंदखेड राजा 
राजा 
आंबा | रत्नागिरी खेड खेड, शिर्शी, आंबवली, कुळवंडी, भरणे, , धामणंद 
आंबा | रत्नागिरी गुहागर गुहागर, हेदवी, तळवली, पाटापन्हाळे, आबलोली, 
आंबा | रत्नागिरी | चिपळूण चिपळूण, खेर्डी, मार्गताम्हाणे, रामपूर, वहाळ, सावर्डे, HAYS, कळकवणे, शिरगाव. 
आंबा | रत्नागिरी | दापोली | दापोली, बुरोंडी, दाभोळ, आंजर्ले, वाकवली, वेळवी, पालगड 
आंबा | रत्नागिरी | मंडणगड म्हाप्रळ, मंडणगड, देव्ह 
आंबा _ | रत्नागिरी | रत्नागिरी | रत्नागिरी, खेडझी, पावस, जयगड, फणसोप, कोतवडे, मालगुंड, पाली, तरवळ 
आंबा | रत्नागिरी _ | T राजापूर | जैतापूर, कुंभवडे, नाटे, राजापुर, कोंड्ये तर्फे सौंदळ, ओणी, पाचल, Hews , नाटे, राजापुर, कोंड्ये तर्फे सौंदळ, ओणी, पाचल, ee 
आंबा रत्नागिरी लांजा | लांजा, भांबेड, पुनस, Mer Res isd , पुनस, साटवली, विलवडे 
कज : माभळे, फुणगुस, तेऱये, , माखजन, मुरडव, फणसवणे, आंगवली, व 
आंबा | रत्नागिरी | रांगमेश्वर वरस. rr 
, तुळसणी 
आंबा | रायगड अलिबाग बाग, पौयनाड, fled, सारळ, चौल, चरी, रामराज, कामाल, नागाव 
आंबा | रायगड उरन | उरनकोप्रोीली जाई 11111 प्र स 
आंबा | रायगड कर्जत कर्जत, नेरळ, कडाव, कळंब, Halo 
आंबा रायगड खालापूर |चौकवावोशी खोपोली अ | वावाश, खाप 
आंबा रायगड तळा तळा, मेढ 
आंबा | रायगड पनवेल पनवेल, पोयंजे, ओवळे, कर्नाळा, तळोजे, मोरबे, दापवली, कळंबोली, नेरे, पळस्पे 


By 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र,१३/१०-ओ 
Cee Oe 


[| अक्र. | पीक | जिल्हा | तालुका महसूल मंडळ 
आंबा | रायगड पेण हमरापूर, वाशी, पेण, कासू, कामाली, वडखळ द 
आंबा रायगड | पोलादपूर | पोलादपूर, कोंडवी, वाकण 
आंबा | रायगड भुदरगड 
आंबा | रायगड महाड महाड, बीरवाडी, नाते, करंजाडी, खरवली, तुडील. 
आंबा | रायगड माणगाव माणगाव, इंदापूर, गोरेगाव, लोणेरे, निजामपूर 
आंबा | रायगड मुरुड मुरुड नोंदगावबोली __11)7077"""णणण्णा 
आंबा | रायगड म्हसळा म्हसळा, खामगाव, 
आंबा रायगड [ve | , चनेरा. ठणे, कोला; 
आंबा | रायगड | श्रीवर्धन | श्रीवर्धन, वाळवटी, बोलीपचतन ____1__1__| 
आंबा | रायगड सुधागड | पाली. आत्तोने, जीभूळपाडा,पेडली 1111111100] 
आंबा । लातूर अहमदपूर अहमदपूर, कीनगाव, आंधोरी, शिरुर ताजबंद, हाडोळती. खंडाळी 
लातूर उदगीर नळगीर, नागलगाव, उदगीर, मोघा, वाढवणा बु., त | 
आंबा | लातूर सा | औसा, लागजना, किनिथोट, मातोळा, मादा, वेलकुंड, किल्लारा, wT 
आंबा | लातूर चाकूर चाकूर, शेळगाव, नळेगाव, वडवळ नागनाथ, झरी (बु.), आष्टा 
आंबा | लातूर [जळकोट _ | जळकोट, घोन्सी 
आंबा | लातूर देवणी देवणी, वलांडी, बोरोळ 5 
आंबा लातूर निलंगा निलंगा, Toei आंबुलगा (बु.), कासारसिरसी, मदनसुरी, औरादशहाजानी, कासार 
बालकुंदा, Tore, Mex, भूतमुगळी, पानगाव 
आंबा | लातूर रणापूर पानगांव, कारेपूर, रेणापूर, पोहरेगांव, पळशी 
आंबा | लातूर लातूर बाभळगाव, लातूर, हरगूळ (बु), कासार खेडा, गातेगाव, तांदुळजा, चिंचोली (बु.), मुरुड, 
_ _ कन्हेरी, चिकूर्डा 
आंबा लातूर शि. अनंतपाळ | शिरुरअनंतपाळ, साकोळ, हिसामाबाद 
आंबा | वाशिम मानोरा मानोरा ie 
आंबा | वाशिम | वाशिम केकतउमरा, राजगाव 
आंबा । रि! कणकवली | कणकवली, फोंडा, नांदगाव, सांगवे, तळेरे, TS, Ged 
आंबा | सिंधुदुर्ग | कुडाळ वालावल, कुडाळ, कंडावल, कसाल, माणगांव, पिंगुळी, मडगांव 
आंबा | सिंधुदुर्ग देवगड देवगड, पडेल, पाटगाव, ead, ays, शिरगाव 
आंबा | सिंधुदुर्ग | दोडामार्ग | तळकट, भेडशी 
आंबा | सिंधुदुर्ग मालवण बिरी, पेंदूर, पोईप, श्रावण, आचरा, मालवण, मसुरे - 
आंबा | सिंधुदुर्ग | वेंगुर्ला | वेंगुर्ला, शिरोडा, म्हापण, ae) 8 
आंबा | सिंधुदुर्ग | वैभववाडी | वैभववाडी, येडगाव, मुबावडा 1.11 
आंबा | सिंधुदुर्ग  । सावंतवाडी | आजगाव, सावंतवाडी, बांदा, मडूरा, आंबोली 
आंबा सोलापूर अक्कलकोट POPE, जेऊर, SIS, करजगी, दुधनी, Vee, वाघदरी, चपळगाव, किणी 
ane उत्तर सोलापूर, झेळगी 
आंबा | सोलापूर सोलापूर तिर्‍हे, वडाळा, मार्डी, उत्तर , होळगी 
आंबा _| सोलापूर | करमाळा करमाळा, जेऊर, उमरड, कोटी, केतूर, केम, गर, साल 
आंबा । सोलापूर सोलापूर बोरामणी, मुस्ती, वळसंग, मंद्रूप, विंचूर, निंबर्गी, होटगी 
i पंढरपूर, पुळूज, 
ff, खांडवी, आगळगांव, पांगरी, पानगाव, सुर्डी, वैराग, नारी, उपळे दुमाला, गौडगांव 
भोसे, हुल 
माढा माढा, दारफळ, रोपळे क., म्हेस डी, टेंभूर्णी, राझणी, म Gra 
आंबा | सोलापूर माळशिरस माळशिरस, इस्लामपूर, अकलूज, लवंग, म्हाळूंग, पिलीव, वेळापूर, नातेपुते, दहीगाव, 
सदाशिवनगर 
आंबा _| सोलापूर | मोहोळ | मोहोळ, नारखेड, शेटफळ, पेनुर, वाघोली, कामटी ( बु.), सावळेश्वर, टाकळी सिकंदर 
आंबा _| सोलापूर | सांगोला | सांगोला, शिवणे, जवळा, हात्तीद, ate, कोळा, नाझरा, Age (बु), संगेवाडी 
a | स्ट्रॉबेरी | 1 | सातारा महाबळेश्वर तापोळा, लामज, महाबळेश्वर, पाचगनी 


Yo 


Snr निर्णय क्रगांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
Se 
सहपत्र-२ 
(मृग बहार) 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 

पिक : संत्रा (मृग बहार). 
समाविष्ठ जिल्हे : अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, नागपूर, अहमदनगर, परभणी, जालना, पुणे (एकूण जिल्हे-०९) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र - १ मधील महसुल मंडळात तसेच ज्ञासन निर्णयातील 
सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. 
सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र 
शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा 
कंपन्यांना वंधनकारक आहे. 


। फळपिकाचे | विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) व 


(ट्रिगर) 
नाव sateen कालावधी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 


१) सदर कालावधीत एकूण १२४ मि.मि. पेक्षा कमी पाऊस 
झाल्यासनुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/- देय होईल, 

२) सदर कालावधीमध्ये एकूण १२४ मि.मि. ते १५० मि.मि, पाऊस 
झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १२,०००/- देय होईल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. ४०,०००/-) 

१) सदर कालावधीमध्ये सलग १५ ते २१ दिवसांचा पावसात खंड पडुन 
दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सलग ३ दिवस ३५ डिग्री 
संत्रा सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम 

CPT बहार) रु. १८,०००/- देय राहील. 

२) सदर कालावधीत सलग २१ दिवसापेक्षा जास्त पावसाचा खंड 
पडल्यास तसेच दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सलग ३ दिवस 
३५ डिग्री सेल्सिअस किंवा जास्त राहिल्यास रु.४०,०००/- नुकसान 
भरपाई देय राहील. 

(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड 

समजण्यात येईल) 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/-) 

एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टर रु. ८०,०००/- 


१ कमी पाऊस 
दि. १५ जून ते १५ जुलै 


२) पावसाचा खंड 
दि.१६ GS ते १५ ऑगष्ट 


५१ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 

पिक: मोसंबी (मृग बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : जालना, नांदेड, परभणी, अहमदनगर, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, जळगाव, यवतमाळ, सोलापुर. 
उस्मानाबाद, धुळे, पुणे (एकूण जिल्हे - १३) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र - १ मधील महसुल मंडळात तसेच झ्ासन निर्णयातील 
सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. 
सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र 
शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा 
कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा संरक्षण प्रकार 
फळपिकाचे नाव | (हवामान धोके) व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
संरक्षण कालावधी 


१) Sa inst सवय फण क्मापजस ल्य मकलन कालावधीत एकूण ७५ मि.मि. पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास नुकसान 
१ कमी पाऊस भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/- देय होईल 

दि.१जूले ते ३१जुले २) सदर कालावधीमध्ये एकूण oy मि.मि. ते १२५ मि.मि. पाऊस झाल्यास | 

नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १२,०००/- देय होईल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. ४०,०००/-) 


१) सदर कालावधीमध्ये सलग १५ ते २१ दिवसांचा पावसात खंड पडुन | १५ ते २१ दिवसांचा पावसात खंड पडुन 
दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान कोणत्याही दिवशी ३३डिग्री सेल्सीअस 
मोसंबी किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १८,०००/- देय 
(मृग बहार) राहील. 
२) पावसाचा खंड २) सदर कालावधीत सलग २१ दिवसापेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडल्यास | 
दि. १ ऑगष्ट ते ३१ ऑगष्ट तसेच दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सलग ३ दिवस ३३ डिग्री 
सेल्सिअस किंवा जास्त राहिल्यास रु.४०,०००/- नुकसान भरपाई देय 
राहील. 
(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी cree पडला तरी तो खंड समजण्यात 
येईल.) 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/-) 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टर रु. ८०,०००/- 


R 


आसन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ 4 9.93/90 ओ 
es 
सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 
पिक :पेरु (मृग बहार) 


समाविष्ठ जिल्हे : अहमदनगर, बुलढाणा, नाशिक, पुणे, जालना, जळगाव, परभणी, सोलापुर (एकुण जिल्हे - ०८) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच झासन निर्णयातील 


सहपत्र-३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. 
सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र 
शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा 


कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) व विम - 
फळपिकाचे नाव ह प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍्टर) 
संरक्षण कालावधी 
या कालावधीमध्ये प्रति दिन ५० मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस 
१) जास्त पाऊस सलग ४ दिवस झाल्यास रक्‍कम रु २४,०००/- नुकसान 
दि.१५ जून ते १४ जुले भरपाई देय राहील . 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 28,000/-) 
या कालावधीमध्ये प्रति दिन५० मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस 
पेरु जु सलग ४ दिवस झाल्यास रक्‍कम रु. १८,०००/- नुकसान 
दि १५ जुलै ते १४ ऑगस्ट 
(मृग बहार) भरपाई देय राहील . 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. १८,०००/-) 
या कालावधीमध्ये प्रति दिन५० मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस 
गर क सलग ४ दिवस झाल्यास रक्‍कम रु. १८,०००/- नुकसान 
१५ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट 
भरपाई देय राहील 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १८,०००/-) 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रतिहेक्टर रु. ६०,०००/- 


43 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
न..चच्च्ााा्चा--च-:-2--2---च4च|4ूूूोय यू 0ूचयोयूयूचूूूडआूआूचूचडचूचूचूू ू ू ू ू 6 ।_-_3--ौ-4----- 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 
पिक : चिकु (मृग बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : अहमदनगर, पुणे, जळगाव, सोलापुर, पालघर, जालना, उस्मानाबाद, नाशिक, परभणी (एकूण जिल्हे - ०९) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल भंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 


- ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. 
सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विभा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्र 
शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा 


कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) वविमा 


फळपिक eer area प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍्कम/हे. 

१ या कालावधीत सापेक्ष आर्द्रता सलग पाच दिवस ९० टक्‍के 
पेक्षा जास्त राहिल्यास वप्रति दिन २० मि. मि. किंवा त्यापेक्षा 
जास्त पाऊस सलग ४ दिवस झाल्यास रु. २७,०००/- देय 

जादा आर्द्रता व जास्त पाऊस राहिल. 
चिकू दि. १ जुले ते ३० सप्टेंबर २) या कालावधीत सापेक्ष आर्द्रता सलग दहा दिवस ९० टक्‍के 
पेक्षा जास्त राहिल्यास व प्रति दिन २० मि. मि. किंवा त्यापेक्षा 


जास्त पाऊस सलग ८ दिवस झाल्यास रु. ६०,०००/- देय 
राहिल. । 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ६०,०००/-) 

एकूण विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्‍टर रु.६०,०००/- 


48 


ar नेर्णय क्रगांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
नानल 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 
पिक :डाळिंब (मृग बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : बुलढाणा, जळगाव, धुळे, सोलापूर, नाशिक, जालना, अहमदनगर, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, वाशिम, 
अमरावती, परभणी (एकूण जिल्हे-१४) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 
३मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्रे राहील. 
सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र 
शारानाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल, ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा 
कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 
हवाताती |... 
धोका व | 
कालावधी | 


फळपिक प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रति/हेक्‍टर) 


जास्त पाऊस व  ।१. या कालावधीत सलग ५ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 
आर्द्रता जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १०,४००/-देय राहील. 

२. या कालावधीत सलग ६ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टकके पेक्षा 

जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १५,६००/-देय राहील. 

३. या कालावधीत सलग ७ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 

जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २६,०००/-देय राहील. 

४. या कालावधीत सलग ८ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त 

पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ५२०००/-देय 

राहिल, 

(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ५२,०००/-) 


दि. १५ जुले ते १५ 
ऑगष्ट 


१.या कालावधीत सलग ५ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ९,१००/-देय राहील. 

२. या कालावधीत सलग ६ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टकके पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १३,६५०/-देय राहील. 

३. या कालावधीत सलग ७ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २२,७५०/-देय राहील, 

४.या कालावधीत सलग ८ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४५,५००/-देय राहील. 

(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४५,५०० /-) 


डाळिंब दि. १६ ऑगस्ट ते 


सप्टेंबर ३० 


१.या कालावधीत सलग ५ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 


दि. 09 ऑक्टोंबर ते 
१५ डिसेंबर 


जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु 
२. या कालावधीत सलग ६ दिवस प्रति दिन २५ मि. 
जास्त आद्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 
३. या कालावधीत सलग ७ दिवस प्रति दिन २५ मि. 


. ६,५००/-देय राहील. 
मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 
. ९,७५०/-देय राहील. 
मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टकके पेक्षा 


जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १६,२५०/-देय राहील. 


४.या कालावधीत सलग ८ दिवस प्रति दिन २५ मि. 


मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टकके पेक्षा 


जास्त आर्द्रेता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३२,५००/-देय राहील. 


(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ३२,५००/-) 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टर रु. १३०,०००/- 


48 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
———— EEE 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 
पिक: लिंबू (मृग बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : बुलढाणा, अहमदनगर, जळगाव, परभणी, सोलापुर, पुणे, जालना, धुळे, वाशिम, नाशिक, उस्मानाबाद, 
अमरावती, नांदेड, लातूर ( एकूण जिल्हे - १४) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 
-३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. 
सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याल। महाराष्ट्र 
शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा 
कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळंपेकांचे विमा संरक्षण प्रकार | 
नाव (हवामान धोके) व विमा संरक्षण प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
कालावधी 
१ या कालावधीमध्ये १०० मि. मि. व त्यापैक्षा कमी पाऊस झाल्यास 
१ कमी पाऊस 


नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३५,०००/- देय होईल. 

२) या कालावधीत १०० मि. मि. पेक्षा जास्त १५० मि.मि.पर्यंत पाऊस 
झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१७,५००/-देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३५,०००/-) 

१) सदर कालावधीमध्येसलग १५ ते २१ दिवसांचा पावसात खंड 
पडुनदिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान कोणत्याही दिवशी ३५ 

Ferg, डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास नुकसान भरपाई 

(मृग बहार) रक्‍कम रु. १७,५००/- देय राहील. 

२) सदर कालावधीत सलग २१ दिवसापेक्षा जास्त पावसाचा खंड 
पडल्यास तसेच दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सलग ३ दिवस 
३५ डिग्री सेल्सिअस किंवा जास्तराहिल्यास रु.३५,०००/- 
नुकसान भरपाई देय राहील. 

(२.५ न... पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खेड 

समजण्यात येईल.) 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३५,०००/-) 


दि. १५जून ते १५ जूलै 


२) पावसाचा खंड 
दि. १६ जूलै ते १५ ऑगष्ट 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति BACK रु. ७०,०००/- 


५ 


SPT निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र,१३/१०-अ 


सहपत्र-२ 
(आंबिया बहार) 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
पिक : संत्रा (आंबिया बहार). 
समाविष्ठ जिल्हे : अहमदनगर, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, परभणी, पुणे, जालना. (एकूण जिल्हे-०९) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 
- $ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 
फळपिकाचे नाव | हवामान धोका व कालावधी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रती हेक्‍टर रु) 


१) अवेळी पाऊस सलग ७ दिवसात एकूण ३० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास रु. 
दि.१ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर | २०,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २०,०००/-) 
१, सलग ५ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
राहिल्यास रु. ८,०००/- देय होईल. 


सकती तापमान २. सलग ७ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
FRAN SITOR कोरड राहिल्यास रु. 92,000/- देय होईल. 
फेब्रुवारी क मव सा oy 


३. सलग ८ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी तापमान राहिल्यास रु. २०,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २०,०००/-) 


३) जास्त तापमान १. सलग ५ दिवस ४०.५ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 


सां दि.१मार्च ते ३१ मार्च | राहिल्यास रु. ८,०००/- देय होईल. 
(आंबिया बहार) २. सलग ७ दिवस ४०.पडिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
राहिल्यास रु. १२,०००/- देय होईल. 
३. सलग ८ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्तदिवस ४०.५डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास रु. २०,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २०,०००/-) 
४) जास्त तापमान १. सलग ५ दिवस ४५.५डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
दि.१ एप्रिल ते ३१ मे राहिल्यास रु. ८,०००/- देय होईल. 
२. सलग ७ दिवस ४५.५डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
राहिल्यास रु. १२,०००/- देय होईल. 
3. सलग८ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्तदिवस ४५.५डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास रु. २०,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २०,०००/-) 
'एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी ८०,००० 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ जानेवारी ते ३० एप्रिल २६,६६७ 


विभा धारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल,ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 

[_____ एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित ५ गारपीट (र. प्रतिहि) | ८०,०००५२६,६६ विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. wes) ८०,०००५-२६,६६७ = १,०६,६६७ 


49 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 

पिक: मोसंबी (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : अमरावती, नांदेड, जालना, नागपूर, अहमदनगर, परभणी, बुलढाणा, जळगांव, उस्मानाबाद, सोलापूर, पुणे, 
धुळे, ( एकूण जिल्हे - १२) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 
- ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


'फळपिकाचे नाव बत गत प्रमाणके (ट्रेलर) व नुकसान भरपाई रक्कम ए्रतीहेक्‍टरर] | व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रती हेक्‍टर रु) 
सलग ४ दिवसात एकूण ३० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान भरपाई रु. १३,३००/- देय होईल. 
१ अवेळी पाऊस सलग ५ दिवसात एकूण ३५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस राहिल्यास 
दि.१ नोव्हेंबर ते ३१ | नुकसान भरपाई रु. २१,३००/- देय होईल. 
डिसेंबर सलग ६ दिवसात एकूण ४० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस राहिल्यास 
नुकसान भरपाई रु. २६,६००/- देय होईल. | 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये २६,६००/- दैय होईल. टं 
२) जास्त तापमान । दैनंदिन तापमान ३९ feat सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास खालील 
दि.१मार्चते ३१मार्च । प्रमाणे नुकसान भरपाई देय राहिल. | 
१) सलग 3 दिवस रुपये ५,३६०/- देय. 
मोसंबी २) सलग ४ दिवसरु. १०,७००/- | 
(आंबिया बहार) 3) सलग ५ दिवसरु.१६,०००/- 
४) सलग ६ दिवसरु. २१,४००/- 
५) सलग ७ दिवसरु.२६,८००/- 
कमाल नुकसान भरपाई | ००/- देय होईल. | 
३ जास्त पाऊस सलग ७ दिवसात एकूण १५० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
दि. १५ ऑगस्ट ते १५ । नुकसान भरपाई रुपये १०,६००/- देय होईल. 
सप्टेंबर सलग ७ दिवसात एकूण १७५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान भरपाई रुपये १६,७००/- देय होईल. 
सलग ७ दिवसात एकूण २०० मि.मि. किंव त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान भरपाई रुपये २६,६००/- देय होईल. 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये २६,६००/- देयहोईल. 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी ८०,००० 7 
पी विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि.१ जानेवारी ते ३० एप्रिल २६.६६७ 


विमाधारक शेतकऱ्यांनी मारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवडयक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या 
मदतीने वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल, 

| एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे) €0,000+ 26,880 = १,०६,६६७ 


ष्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-अ 
नज 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 


पिक :डाळिंब (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : बुलढाणा, जळगाव, धुळे, सोलापूर, नाशिक, जालना, अहमदनगर, लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, वाशिम, 
परभणी (एकूण जिल्हे-१३) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या wera १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 

३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
गहाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विभा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


हवामान धोका प्रमाणके कालावधी व नुकसान भरपाई रक्‍कम 
(ट्रिगर) ति हेक्‍टर रु) 


१, या कालावधीमध्ये कमाल तापमान ४१ डिग्री सेल्सिअस व त्यापेक्षा जास्त 
सलग २ दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१९,५००/- देय 
राहील. 

२. या कालावधीमध्ये कमाल तापमान ४१ डिग्री सेंल्सिअस व त्यापेक्षा जास्त 

१) जादा तापमान सलग ३ दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३२,५००/- देय 
दि.१ जानेवारी ते १५मार्च राहिल. 

३. या कालावधीमध्ये कमाल तापमान ४१ डिग्री सेंल्सिअस व त्यापेक्षा जास्त 
सलग ४ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम 
रु. ६५,०००/- देय राहिल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. &4,000/-) 


at १. या कालावधीमध्ये प्रतिदिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के 
आर्द्रता सलग ५ ते ६ दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्कम रु. 
१९,५००/- देय राहिल, 
२. या कालावधीमध्ये प्रतिदिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के 
२) जास्त पाऊस व आर्द्रता आर्द्रता सलग ७ ते ८ दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 
दि.१जुले ते ३१ जूले ३२,५००/- देय राहिल. 
३. या कालावधीमध्ये प्रतिदिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के 
MHA सलग ९ व त्यापेक्षा जास्त दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई 
रक्‍कम रु. ६५,०००/- देय राहिल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. ६५,०००/-) 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी टिप- कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १,३०,०००/- 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
___ दि.१ जानेवारी ते३० एप्रिल ४३,३३३ 


विमाधारक शेतकऱयांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
i कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे) १३०००० + ४३३३३ -१,७३,३३३ 


५९ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 


पिक: काजू (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर, नाशिक (एकूण जिल्हे-६) 


वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच झासन निर्णयातील ears 
- ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे 


नाव हवामान धोका व कालावधी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रती हेक्‍टररु) 
. कोणत्याही एका दिवशी ५ मि.मि.किवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
रु. १३,०००/- देय 
. कोणत्याही सलग दोन दिवशी ५ मि.मि.किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस 
१ अवेळी पाऊस झाल्यास रु. २६,०००/- देय 
दि.१ डिसेंबर ते ३१ मार्च . कोणत्याही सलग तीन feast ५ मि.मि.किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस 
झाल्यास रु. ४५,५००/- देय 
. कोणत्याही सलग चार feast ५ मि.मि.किंवा त्यापेक्षा जास्त पाक्तस 
ern : झाल्यास रु. &4,000/- देय 
बहार) (कमाल देय नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ६५,०००/-) 
. सलग ३ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
१४,०००/- देय. 
२) कमी तापमान . सलग ४ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यारा रु. 
दि.१ डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारी २१,०००/- देय. 
. ३. सलग ५ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
३५,०००/- देय. 
(कमाल देय नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३५,०००/-) 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी ~ Rogge: =O च च्या 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. “| 
दि.१ जानेवारी ते ३० एप्रिल ३३,३३३/- 
विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 


मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवड्यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे) 


9,00,000/- + 33,333/- = 9,33,333/- 


आसन निर्णय क्रगांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र,१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
पिक : केळी (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : जळगांव, बुलढाणा, नांदेड, नंदुरबार, धुळे, सोलापूर, परभणी, पुणे, सातारा, लातुर, उस्मानाबाद, कोल्हापुर, 


अमरावती, जालना, पालघर, अहमदनगर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ (एकूण जिल्हे-१९) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील 
सहपत्र - ३मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल, 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राजय झासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत 
हवामान केंद्र राहील, सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर 
उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 
“watery 


a हवामान धोका व कालावधी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रती हेक्‍टर रु.) 
१.सलग ५ ते ७ दिवस किमान तापमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास 
नुकसान भरपाई रु. ९,०००/- देय होईल. 
।२.सलग८ ते ११ दिवस किमान तापमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास 
नुकसान भरपाई रु. १३,५००/- देय होईल. 
fea bal Ser फेहुवारी री ३.सलग १२ ते १५ दिवस किमान तापमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी 
i राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. २२,५००/- देय होईल. 
४.सलग १६ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस किमान तापमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. ४५,०००/-. देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४५,०००/-) 
२) वेगाचा वारा या कालावधीमध्ये ४० कि.मी. प्रति तास अथवा त्यापेक्षा जास्त वेगाने वारे वाहिल्याची नोंद 
दि.१ फेब्रुवारी ते३० जून | संदर्भ हवामान केंद्रावर झाल्यास विमा धारक शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यापासुन ४८ 
तासात नुकसानग्रस्त केळी पिकाची माहिती कृषि विभाग / विमा कंपनीस कळविणे 
केळी (दि. २२/०१/२०१६ च्या शासन । आवश्यक आहे. 
(आंबिया परिपत्रकान्वये नुकसान संबधित विमा कंपनी, महसुल, विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने वैयक्‍तिक पातळीवर 


बहार) ठरविण्यासाठी पंचनामा कार्यपद्धती | नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. फक्त संदर्भ हवामान केंद्रावरील वेगाच्या वाऱ्याची नोंद 
निश्चित केले नुसार विमा भरपाई | ही नुकसान भरपाईसाठी पात्र होणार नाही. 

देय होईल.) (कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. ५०,०००/-) 

३) जादा तापमान १. या कालावधी मध्ये सलग ५ ते ७ दिवस ४२ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
दि.१मार्च ते ३१ मार्च तापमान राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. ९,००० /- देय होईल. 

२. या कालावधी मध्ये सलग ८ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ४२ डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास नुकसान भरपाई रु.२२,५००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २२,५००/-) 
जादा तापमान १. या कालावधी मध्ये सलग ८ ते १४ दिवस ४५ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
दि.०१ एप्रिल ते ३१मे तापमान राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. १३,५००/- देय होईल. 
२. या कालावधी मध्ये सलग १५ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस vy डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. ४५,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. ४५,०००/-] 


एकूण विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्‍टरी १,४०,०००/- 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
'दि.१ जानेवारी २०२१ ते ३० एप्रिल २०२१ ४६,६६७/- 


विमाधारक VASA गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसान ग्रस्त फळपिकाची माहिती विमाकंपनीस / संबधीत मंडळ कृषि 
| अधिकारी यांना कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल, ग्रामविकास व कृषिविभागाच्या मदतीने वैयक्तिक पातळीवर 
| नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


|... एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे) १,४०,०००-- ४६,६६७ = १,८६,६६७/- 


६१ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 

पिक : द्राक्ष -अ (आंबिया बहार) 
द्राक्ष (1) -समाविष्ठ जिल्हे -नाशिक, अहमदनगर, धुळे व बुलढाणा (एकुण जिल्हे- ४) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 
- ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा ia il a वामान धोके) विमा संरक्षण कालावधी व नुकसान भरपाईची रक्कम (प्रती हेक्‍टर रुपये) 
# अवेळी पास १६ ऑक्टोबर ते ७ ८ नोव्हेबर ते ३० १ डिसेंबर ते 
प्रतीदिन (मि.मि) नोव्हेबर नोव्हेबर ३१मार्च 
[cra | टप्पा- २ टप्पा-३ 
(>=) ४ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त ४,२०० १०,७०० १०,७०० 
=99) ११ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त ६,४५० १६,००० २१,५०० | 
(>--२१) २१ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त ८,३०० ३२,६०० २६.३०० 
(>=39) ३१मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त १०,८०० ४८,३०० ४३,००० 
५४,१०० + पहिल्या व दुसऱ्या 
(85४१) ४१ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त १६,१०० १,२८,७०० टप्प्यातील शिल्लक रकमेच्या ५० 
टक्के रक्‍कम देय. 
i ६४,५५० + पहिल्या व दुसऱ्या 
(>=49) 49 मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त ३२,२५० १,७२,००० टप्यातील शिल्लक रकमेच्या १०० 
टक्के रक्‍कम देय. 
६४५५० + पहिल्या व दुसर्‍या 
टप्यानुसार कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम ३२,२५० १,७२,००० टप्यातील शिल्लक रकमेच्या १०० 
टक्के रक्‍कम देय, 
आसर्व टप्पे मिळून कमाल देय होणारी रक्‍कम रुपये २,६८,८००/- डु 
विनर णकर दैनंदिन कमीत कमी तापमान (डिग्री सेल्सीअस) प्रती हेक्‍टर रुपये) चर 
विमा संरक्षण कालावधी :- १ डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारी 
बो) दैनंदिन कमी तापमान ३.५१ ते ४.०० | ३.०१ ते ३.५० | २.५१ ते ३.०० | २.०१ ते २.५० | २पेक्षाकमी | 
नुकसान भरपाई रुपये १०,२०० १५,४०० २०,५०० 30,900 44,200 
एकापेक्षा अधिकवेळी रक्‍कम देय झाली तरी कमाल क i 
रु.५१,२००/- 
नुकसान भरपाई देय 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी (अ ब) रुपये ३,२०,०००/- “| 
| गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम 
2. १ जानेवारीते३० एप्रिल १,०६,६६७ 
विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत मंडळ कृषि 
अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने वैयक्तिक पातळीवर 
नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 
'एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गापीट) (रु. प्रतिहे.) 3,20,00049,08, 6619 = 8,26,660/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
पिक :द्राक्ष -ब (आंबिया बहार) 
द्राक्ष (ब) -समाविष्ठ जिल्हे- (११) सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद, जालना, सातारा, लातूर, नांदेड व कोल्हापूर (एकुण जिल्हे - ०८) 


वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 
- ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शारानाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विभा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


_ फळपिकाचे विमा संरक्षण प्रकार विमा संरक्षण कालावधी व नुकसान भरपाईची रक्‍कम 
नाव (हवामान धोके) व प्रमाणके प्रती हेक्‍टर रुपये) 
दि. १६ ऑक्टोंब् दि. ८ नोव्हेब दि. १ डिसेंब 
अवेळी पाऊस प्रती दिन (मि.मि) । ते ७ नोव्हेंबर ३० नोव्हेबर ३१मार्च 
टप्पा- १ टप्पा- २ टप्पा -३ 
(>=) ४ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा ४,१०० १०,६०० १०,९०० 
जास्त 
(>=99) ११ मि.मि. किंवा ६,३०० १५,९०० २१,५०० 
त्यापेक्षा जास्त 
(>=29) २१मि.मि. किवा ८,४०० ३१,९०० २६,८ळ्ग 
त्यापेक्षा जास्त 
(>5३१) ३१ मि.मि. किवा १०,६०० ४८,००० ४२,८०० 
त्यापेक्षा जास्त 
बाद्राक्ष Sai ae 
आंबिया (>=89) ४१ मि.मि. किंवा 43,000 + ल्या व 
(आंबिया बहार) ही 
त्यापेक्षा जास्त aba Rd bod दुसर्‍या टप्यातील शिल्लक 
गी न्य रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम 
देय. 
(=49) ५१ मि.मि. किंवा ८५,८०० + पहिल्या व 
त्यापेक्षा जास्त दुसर्‍या टप्यातील शिल्लक 
४२,२०० १,९२,००० रकमेच्या dee त्वके 
रक्कम देय. 
टप्यानुसार अधिकत्तम नुकसान ८५,८०० 
वावी ४२,२०० १,९२,००० 
भरपाई रक्‍क 
सर्वटप्ये मिळून अधित्तम रक्‍कम 3,20,000/- 
or 
॥______ गारपीट | विमा संरक्षीत रक्‍कम 
दि.१ जानेवारी ते ३० एप्रिल १,०६,६६७ 


विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आव्यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्लिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रति हे.) ३,२०,००० +9,08,6 69 = 8,26, ६६७/- 


विमा संरक्षण कालावधीमध्ये सबंधीत हवामान धोका एकापेक्षा अधिकवेळा लागु झाला तरी कमाल नुकसान भरपाई एकदाच देय 
राहील. 


६३ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 

पिक: आंबा (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : समुह क्र. १ - रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व पालघर (एकूण जिल्हे-४) 

वरं नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच झासन निर्णयातील सहपत्र 
- ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व झ्ञासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


walter विमा संरक्षण प्रकार 
जाव (हवामान धोके व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम प्रति il रुपये 
संरक्षण कालावधी) 
१) अवेळी पाऊस ।१. या कालावधीमध्ये कोणत्याही १ दिवस ५ मी.मी. किवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस 
दि.१ डिसेंबर ते ३१ | झाल्यास रक्‍कम रु. १०,४५०/- देय. 

मार्च २.या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग २ दिवस ५ मी. मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस 

झाल्यास रक्‍कम रु. १९,०००/- देय. 
(कमाल नुकसान भरपाई देयं रक्‍कम रु. १९,०००/-) 
दि. ०१ एप्रिल ते १५मे | १.या कालावधीमध्ये २५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस कोणत्याही एका दिवसात 
झाल्यास रक्‍कम रु ९६८०/- देय होईल. 
२-या कालावधीमध्ये २५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस सलग दोन दिवस झाल्यारा 
रक्‍कम रु १४,५२०/- देय होईल. 
३. या कालावधीमध्ये २५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस सलग तीन दिवस झाल्यास 
रक्‍कम रु २४,२००/- देय होईल. 
४. या कालावधीमध्ये २५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस सलग चार दिवस 
झाल्यास रक्‍कम रु ४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. ४८,४००/-) 
आंबा २) कमी तापमान १. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग ३ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्या | 
दि. १ जानेवारी ते १५ कमी तापमान राहिल्यास रक्‍कम रु. ४,३००/- देय. 
मार्च २. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सळग ४ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा 


कमी तापमान राहिल्यास रक्‍कम रु. ८,५८०/- देय. 
३. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग ५ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा 
कमी तापमान राहिल्यास रक्‍कम रु. १२,२००/- देय. 
४. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग ६ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा 
कमी तापमान राहिल्यास रक्‍कम रु. १६,५००/- देय. 
५. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सळग ७ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा 
कमी तापमान राहिल्यास रक्‍कम रु. २४,२००/- देय. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु, २४,२००/-) 


$ जास्त तापमान | १. सलग कोणत्याहि ३ दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
राहिल्यास रक्‍कम रु.६१००/-देय. 
दि.१मार्च ते १५मे २.सलग कोणत्याही ४ दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
राहिल्यास रक्‍कम रु.१२,२००/- देय. 
३. सलग कोणत्याहि ५ दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 


a 


न निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र,१३/१०-ओ 


| राहिल्यास रक्‍कम रु.१८,३००/-देय. 

8. सलग कोणत्याहि ६ दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
राहिल्यास रक्‍कम रु.२४,४००/-देय. 

५. सलग कोणत्याहि ७ दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
राहिल्यास रक्‍कम रु.३६,३००/-देय. 

६. सलग कोणत्याहि ८ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा 
जास्त तापमान राहिल्यास रक्‍कम रु.४८,४००/-देय. 

(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४८,४००/-) 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रतिक्‍्टरी रु १,४०,०००/- 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १फेब्रुवारी ते ३१ मे ४६,६६७/- 


विमा धारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आव$्यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल, ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयवित्तक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल, 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे) 9,80,000 + ४६, ६६७ १,८६,६६७/- 


६५ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 

पिक: आंबा (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : समुह क्र. २- अहमदनगर, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, वाशिम, जालना, सोलापूर, धुळे, जळगाव, 
नंदुरबार व बुलढाणा. (एकूण जिल्हे-१२) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील राहपत्र 
- ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवागान 
केंद्र राहील. सदर हवागान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेल स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


| फळपिकाचे | विमा संरक्षण प्रकार 
नाव (हवामान धोके व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम प्रति हेक्‍टर रुपये 
संरक्षण कालावधी) 
१ अवेळी पाऊस १. कोणत्याही सलग २ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान | 
दि.१ जानेवारी ते ३१ मार्च | भरपाई रक्‍कम रु. १०,४५०/- देय होईल. | 
२. कोणत्याही सलग ३ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
भरपाई रक्‍कम रु. १९,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. 48,000/-) 
अवेळी पाऊस १.कोणत्याही सलग ४ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
दि.०१ एप्रिल ते३१मे | भरपाई रक्‍कम रु. २४,२००/- देय होईल. 
२. कोणत्याही सलग ५ दिवस 4 मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
भरपाई रक्‍कम रु. ४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४८ — -) 
२) कमी तापमान १. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ३ दिवस १० डिग्री रोल्सीअर 
दि.१ जानेवारी ते २८ | किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४,३००/- देय होईल. 
फेब्रुवारी २. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ४ दिवस १० डिग्री रोल्सीअस 
आंबा किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ८,५८०/- देय होईल. 
३. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ५ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस 
किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाईर FHA रु. १२,२००/- देय होईल. 
४. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ६ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस 
किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १६,५००/- देय होईल. 
५. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस 
१० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 
२४,२००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. २४,२००/-) 
३) जास्त तापमान १. दैनदिन कमाल तापमान सलग ३ दिवस vo डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जारत 
दि.१मार्च ते ३१मार्च | राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१२,१००/- देय होईल. 
२. दैनदिन कमाल तापमान सलग ४ दिवस ४० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.२४,२००/- देय होईल. 
३. दैनदिन कमाल तापमान सलग ५ दिवस ४० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.३६,३००/- देय होईल. 


६६ 


निर्णय क्रगांकः फवियो-२०२५/ प्र.क्र.१३/१०-अ 


४. दैनदिन कमाल तापमान सलग ६ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस vo डिग्री सेल्सीअस 
किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. ४८,४००/-) 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी १,४०,००० 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि.१ फेब्रूवारी ते ३१ मे ४६,६६७ 


विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवडयक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल, ग्रामविकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल, 
एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे.) १,४०,०००५- ४६,६६७ १,८६,६६७ 


न] 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.%.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 

पिक: आंबा (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : समुह क्र. ३ - नाशिक, पुणे, कोल्हापूर. (एकूण जिल्हे-३) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल गंडळात तसेच झासन निर्णयातील सहपत्र 
-३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील, सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा 
नाव (हवामान धोके व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम प्रति हेक्‍टर रुपये | 
संरक्षण कालावधी) | 
१. कोणत्याही सलग ३ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान भरपाई 
१) अवेळी पाऊस 3 
जानेवारी ते रक्कम रु, १०,४५०/- देय होईल. 
दि.१ जानेवारी ते ३१ मार्च सलग व्‌ जारत पाऊस झाल्यारा नुकसान भरपाई 
२. कोणत्याही सलग ४ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नु भरपाई 
रक्‍कम रुं. १९,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. १९,०००/-) 
१. कोणत्याही सलग ५ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान भरपाई 
रक्कम रु. २४,२००/- देय होईल. 


अवेळी पाऊस किवा 
eft a २. कोणत्याही सलग ६ किंवा त्यापेक्षा जस्त दिवस 4 FAA. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस 
दि.१ ३१मे आल्यात कता a 
ल्यास नु भरपाई रक्‍कम रु. ४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४८,४००/-) 
१. दैनदिन कमाल तापमान सलग ३ दिवस ३८ डिग्री सेल्सीअस किवा त्यापेक्षा 7 
राहिल्यासं नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१२,१००/- देय होईल. 
२. दैनदिन a तापमान सलग ४ दिवस ३८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.२४,२००/- देय होईल. 
| 2) SIR तापमान आ ane i शिवी त्त किंवा eae 
आंबा ३. दैनदिन कमाल तापमान सलग ५ दिवस ३८ अस किंवा त्यापेक्षा जार 
दि.१मार्च ते ३१ मार्च 


राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.३६,३००/- देय होईल. 
४. दैनदिन कमाल तापमान सलग ६ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ३८ डिग्री सेल्सीअरा 
किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४८,४००/-) 

१) कमी तापमान ।१. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ३ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 
दि. १ जानेवारी ते २८ | त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४,३००/. देय होईल. 

फेब्रुवारी २. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ४ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 

त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ८,५८०/- देय होईल. 
३. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ५ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १२,२००/- देय होईल. 
४. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ६ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किवा 
त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १६,५००/- देय होईल. 
५. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस १० 
डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २४,२००/- 


ष्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
eee 


(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. 2, 200/-) 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी १४०५००७ 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 


दि.१ फेब्रूवारी ते ३१ मे ४६,६६७ 

विमा धारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
गंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल, ग्रामविकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 

एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. where.) 


9,80,000 + ४६,६६७ = १,८६, ६६७ 


ष्र 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आघारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 

पिक : स्ट्रॉवेरी (आंबिया बहार) 

समाविष्ठ जिल्हे : सातारा. (एकूण जिल्हे-१) 
वरं नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील सहपत्र 

- मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 

राहील, सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र 

झासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा 

कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे नाव स जी प्रमाण धोके व नुकसान भरपाईची रक्कम (प्रती हेक्‍टर रुपये) | 

9) या कालावधीत सलग 2 दिवस २० ae cantar 

पाऊस झाल्यास तसेच सापेक्ष आर्द्रता ९५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त 

राहिल्यास रु. २८,०००/- नुकसान भरपाई देय राहिल. 

२) या कालावधीत सलग ३ दिवस २० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त 

१ अवेळी पाऊस व सापेक्ष आर्द्रता वाळत eae किवा नो 
दि, शोक अर तै पनीत वर माऊस झाल्यास तसेच सापेक्ष आर्द्रता ९५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास रु. ४२,०००/- नुकसान भरपाई देय राहिल. 

३) या कालावधीत सलग ४ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस २० 

मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास तसेच सापेक्ष आर्द्रता ९५ 

टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास रु. ७०,०००/- नुकसान भरपाई 

देय राहिल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ७०,०००/-) 

स्ट्रॉबेरी या कालावधीत एका दिवसात २० मि. मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त 
(आंबिया बहार) अवेळी पाऊस/सापेक आर्डृता व पाऊस, सापेक्ष आर्द्रता ९५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास 
alia तसेच तापमान 30 डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास 

दि.१फेब्रुवारी ते ३० एप्रिल 

रक्कम रु, ६५,०००/- देय राहील. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. ६५,०००/ ) 

७ कमी तापमान १) या कालावधीत एका दिवसाचे तापमान १ ते २ डिग्री सेल्सिअस 
दि. १ डिसेंबर ते ३१ मार्च राहिल्यास रक्‍कम रु. ५२,०००/- नुकसान भरपाई देय राहिल. 

२) या कालावधीत एका दिवसाचे तापमान १ डिग्री सेल्सीअस पेक्षा 
कमी राहिल्यास रक्‍कम रु. ६५,०००/- नुकसान भरपाई देय 
राहिल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु, ६५,०००/-) 
विमा संरक्षीत रक्‍कम प्रति हेक्‍टर २,००,०००/- 
पी विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ जानेवारी ते ३० एप्रिल ६६,६६७/- 


विमाधारक यांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकांची माहिती विमा केपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवडयक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 


वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल, 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे) २,००,०००५ ६६,६६७ २,६६,६६७/- 


झारान निर्णय क्रर्माकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र,१३/१०-ओ 


सहपत्र -३ 
पुर्नरचित्त हवामान आधारीत पीक विमा 


विमा दराची परीगणना (विमा कंपनीने सादर केलेल्या (.-१) कमीत कमी विमा दरानुसार) 


मृग बहार 
विमा विम वैम विमा 
विमा विमा कंपनीने 
अ. 'फळपिकाचे pansy कंपनीने | दरात दरात दरात एकूण विमा | शेतकऱ्याकरिता 
जिल्हा कंपनीचे | सरंक्षित ret 
क्र. नाव जवे ena दिलेली | शेतकरी | केंद्राचा | राज्याचा हप्ता विमा दर 
विमादर | हिस्सा | हिस्सा | हिस्सा 
जिल्हा समूह क्रमांक १ 
'डाळिब १३०००० | ५.०० ६५०० ° . ° | ६५०० 4,00 
मोरांबी ८०००० | ३९.२९ ४००० १०००० | १७४३२ ३१४३२ ५.०० 
| पेरा | 0000, 00 00 र 
१ | अहमदनगर : > य see a a a RE ila 
संत्रा 2००००1 36.62 | ooo | १०००० | १५२९६ Fare 400 
चिकू र ६०००० १०.०5 3000 १५०० १५०० ६००० तत 
लिबू ee ७०००० ३९.०० ३५०० ८७५० १५०५० २७३०० ५.०० 
संत्रा ie Zooon वर ४००० Gogo उ७६० १५५२० G00 
५. graeme an 3 ८०००० १९.८२ ४००० ५९२८ द९२८ १५८५६ G,00 
डाळिब १३०००० G,00 ६०० [> | [| पळ G,00 
ir E ७०००० ३०.३७ इ५०० ८७५० २९००९ २१२५९ ठ्‌ग्ठ 
डाळिंब जि १३०००० प्‌. पळ [_ ७ | ठ ६५०० 4.00 
Ww त दुधाळ ग ee 4.00 
3 नाशिक 
fq ७०००० ४२.०५ ३५०० ८७५० १७१८५ २९४३५ १.०० 
चिकू ६०००० १०.०० 3000 १५०० १५०० ६००० Y,00 
डाळिब १३०००० 4,00 ६५०० | oe | 1०] ६५०० G,00 
४ | वाशिम संत्रा ८०००० | २७.६५ | ¥ooo ९०६० २०६० २२१२० §.00 
fea, ७०००० 39.36 ३५०० ८७५० ९७०९ २१९५९ 4.00 
मोसंबी ८०००० १९. a र 
५ | यवतमाळ क ९.८२ |. ४००० | पररट १९२८ ११८५६ प.०० 
संत्रा ८०००७ २१.३४ ४000 ६५३६ ६५३६ १७०७२ 4,00 
हा समूह क्रमांक ३ 
& सातारा डाळिब १३०००० 4,00 ६५०० 1 | [oo | ६५०० ५.०० 
सवी ८2०००० | २००० | ४००० 000 Gooo 9g000 G,00 
Wat ८०००० ३६.६२ ००० १०००० १५२९६ २९२९६ १.०० 
् | पेरु व ६०००० G00 gooo [ ० | © ३०७ 4,00 
लिंबू फू ७०००० ४३.५० 3400 ८७५० १८२०० उळछपठ 4.00 
डाळिब रू १३०००० | 4,00 @yoo ° 0 द््प्ळ G.00 
i 
erg hy ००० व०ळठ ३००० वप०० १५०० ६००० ५.०० 
मोसंबी र ८०००० २०.०० ४००० ६००० ६००० १६००० 4,00 
डाळिब क्ट १३०००० | प. Ryoo ° ° ह्पळ् पळ 
पेरु यी E 6 7 
F लता & ६०००० 4,00 3000 ° ° 3000 G00 
लिंबू & ७०००० | ४३.५० 3400 ८७५० १८२०० ३०४५० 4.00 
संत्रा 2 ८०००७७ | २९.३० | Yooo ॥ ९७२७ 1 ९७२७ २३४४० Goo 
चिकू a ६०००० १०,०० 3000 १५०० व५०० ६००० G.00 
| डाळिंब १३००० र र 
द लातूर ३ G00 &yoo | ° ६५०० G00 
cre Wooo | ४२.०० ३५०० ८७५० १७१५० २९४०० डळ 
समूह क्रमांक ४ 
Wal “by ८०००० ४६.४० ४००० १०००० [ २३१२० ३७१२० ५.०० 
नोरांबी र ~oooo | १७० Yooo yoo ळक व$०2० Goo 
१७ | बुलढाणा पेरु ६०००० १६.०० 3000 3300 3300 २६०० Y.00 
डाळिब 4१६ ५७० कळ द््वग्र ‘ago ७१4० २०८०० {00 
Teg, १४ ७०७ ३८७ | ३५ ८७५० |_१४६३० २६८८० G00 
aa iit डाळिब E १३०००० १६.०० ६५०० ७१५० ७१५० २०८०० ५.०० 
पेरु ६०००० १६.०० 3000 ३३०० 3300 ९६०० G00 


09 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
नमन 


मोसंबी ८०००० १६.०० ४००० ४४०० ४४०० १२८०० ५.०० 
चिकू ६०००० १६.०० ३००० ३३०० 3300 ९६०० ५.०० 
लिंबू ७०००० ३८.४० 3400 ८७५० १४६३० २६८८० 4,00 ft 
rn dite मोसंबी ८०००० | २८.८० ४००० २५२० र्‌परठ २३०४० 4,00 
लिंबू ७०००० ३२,०० 3400 ८७५० १०१५० २२४०० ५.०० 
डाळिंब १३०००० | १६.०० ६५०० ७१५० ७१५० २०८०० goo 
पेरु ६०००० १६,०७० ३००० ३३०० ३३०० २६०० 4.00 | 
3 पुणे वृ ६०००० १६.०० ooo ३३०० ३३०० ९६०० q,00 
लिबू ७०००० |. ४९.५० ३५०० ८७५० | २२४०० ३४६५० वळ 
| संत्रा | ८०००० | ४९.५० ४००० १०००० | २५६०० रळ 4,00 
मोसंबी ८2०००० | ३३.६० Yooo १०००० | १२८८० २६८८० 4,00 
| sifea | १३०००० |_१६,०० |_६५०० | ७१५० |_७१५० २०८०० पळ 
| उस्मानाबाद कस ७०००० |_४९.५० | _३५०० | ८७५० | २२४०० ३४६५० फळ 
सं ८०००० | ३८.४० | ४००० | १०००० | १६७२० ३०७२० जर्ळ 
कू ६०००० १६.०० [3000 | 3300 3300 hoo 4,00 
जिल्हा समूह क्रमांक ५ 
डाळिंब १३०००० | ११.०० Yoo ६५०० goo | agyoo 
१५ | धुळे लिंबू ७०००० | ४६.३५ | ३५०७ | ८७५० | २०१९१ ३२४४५ 
मोसंबी ८०००० | १५.०० ४००० ४००० ४००० १२००० 
se | पालघर | चिकू | E ६०००० | e400 | 3000 | ६००० qo0o वप 
|[_डाळिंब | र १३०००० १०,०० ६५०० ३२५० ३२५० १३००० 
|__मोसंबी_| €, ८०००० | ४७.२७ ४००० १०००० | २३८१६ ३७८१६ 
+ सोलापूर | पेरु_| ६०००० | १०.०० 3000 qyoo qyoo R000 
चिकू £ ६०००० २५.०० ३००० ६००० ६००० १५००० 
लिंबू (gooco ४९.८० ३५०० ८७५० २२६१० ३४८६० 
ae |. नागपूर संत्रा ८०००० | ११.००. ४००० २४०० | २४ ति 
[ मोसंबी | ८०००० 44.00 ४००० ००० ooo १२००० 


ष्र 


omer निर्णय क्रमांकः फवियो- 


पुर्नरचित हवामान आधारीत पीक विमा 
विमा दराची परीगणना (विमा कंपनीने सादर केलेल्या (_-१) कमीत कमी विमा दरानुसार) 


सहपत्र -३ 


आंबिया बहार 
विमा विम विम विम wa 
+ विमा कंपनीचे शि कंपनीने दरात दरात दरात । एकुण विमा | करिता 
अ.क्र. | जिल्हा पिकाचे नांव संरक्षीत 
नाव ci दिलेला | शेतकरी । केंद्राचा | राज्याचा wa विमा दर 
विमा दर_ | हिस्सा हिस्सा हिस्सा % 
जिल्हा समूह क्रमांक १ 
ee १५.०० yooo Wooo | #000 १२००० 4.00 
|) ८०००० २०.०० | #000 | ६००० ६००० १६००० १.०० 
1. आतण १३०००० ५.०० ६५०० ° a ६५ळ पळ 
5३२०००० २४.२० १६००० ३०७२० ३०७२० ७७४४० वगग 
व४०००० ३०.०० ७००० १७५०० १७५०० ४२००० G,00 
E १४०००० १५.०० ७००० [wooo | ७००० २१००७ ५.०० 
| ८०००० y.o0 ४००० ° © ४००० ५.०० 
२ अमरावती र ८०००० 20,00 ४००० ६००० ६००० १६००० 4,00 
पि १४०००० २७.५० ७००० १५७५० १५७५० $८५०० 4.00 
E १४०००० २५.०० ७००० १४००० १४००० ३५००० 4.00 
ch सिंधुदुर्ग फु १४०००० ३५.०० ७००० १७५०० २४५०० ४९००० G00 
5 १०००० 20,00 ooo ‘yoo ‘yoo २०००० G00 
य क्त १३०००० 4,00 &4o0 [o> | fe | ६५०० 4,00) 
‘ E ३२०००० २५.२१ १६००० ३२३३६ ३२३३६ ८०६७२ ५.०० 
४ नाशिक 
कढ १४०००० २५.०० ७००० १४००० १४००० ३५००० 4.00 
EB १००००० ४५.०० ५००० १२५०० २७५०० ४५००० y.00 
| ८०००० १५.०० ४००० ००० छुठळ्ठ व२००० चळ 
| 4 Wasim १३०००० वळ हळ [| 0 | इपळ वळ 
१४०००० १५.०० ७००० ७००० ७००० 24000 च.०० 
A Sans ०००० १५.०० ४००० ४००० ४००० १२००० वळ 
१४०००० २७.५० ७००० १७५० १५७५० ३८१०० G00 
जिल्हा समूह क्रमांक ३ 
१३०००० y.00 % 400 T° | शिव नहा yoo G,00 
5 ane 320000 २४.२० १६००० ३०७२० ३०७२० ७७४४० च.०० 
१४०००० २५.०० ७००० १४००० १४००० ३५००० 4.00 
२००००० ५३.०० १०००० २५००० ७१००० १०६००० 4,00 
0000 43,00 ४००० २८० २८०० ९६०० G.00 
मोसंबी z 3am ooo cane हा Gee 
2 परभणी डाळिब १३०००० Y,00 पळ ° =m पळ 4.00 
केळी र १४०००० 30,00 ७००० १७५०० १७५०० ४२००० 4,00 
| आंबा 3 १४०००० 94,00 ७००० ७००० ७००० २१००० ०० 
rn es 70000 ¥ooo a C848, २१८३२ 4,00 
i संत्रा E ८०००० रवर yooo ब्ह्श्ट Crd ७२९६ G00 
1 — डाळिब १३०००० 4,00 ६५०० ठ ° Ryo 4,00 
द्राक्ष 1 ३२०००० २४.२० १६००० ३०७२० 5०७२० ७७४४० वगग 
कळी क्ट १४०००० $०.०० ७००० १७५०० १७५०० ४२००० 4,00 
आंबा 5 १४०००० १२.५९ ooo PETTY ८३१३ १७६२६ G.00 
डाळिब कड १३०००० 4,00 ६५०० ° f° | ६५०० G.00 
| व डी द्राक्ष ष्ट ३२०ळ २४२० १६००० ३०७२० । ३०७२० ष्ळ्फ ळा 
केळी १४०००० ३०.०० ७००० १७५०० १७५०० ४२००० 4,00 
आंबा १४०००० २५.०० ७००७ १४००० १४००० 34000 Goo 
द्राक्ष ३२०००० २५.०० १६००० ३२००० ३२००० ८०००० 4.00 
व कोल्हापूर १४०००० २५.०० ७००० १४००० १४००० ३५००० 4.00 
| द ह १४०००० 24.00 ७००० १४००० १४००० इप००० 4.00 
i १००००० ४५.०० ००० १२५०० २७५०० ४५००० 4.00 


शासन निर्णय क्रेमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


जिल्हा समूह क्रमांक ४ 
पं गाड आंबा १४०००० ४४८० ७००० १७५०० | ३८२२७ | ६२७२७ Gan =| 
काजू १००००० ४९.५० प००० १२५०० $२००० ४९५०० ers 
संत्रा 2०००७ 46.00 5००० ४४०० #ROD १२८०० G08 
मोसंबी ८०००० ४९.५० गुन ०००० २५६०० ३९६०० 4.00 
% चुळडाणा डाळिंब वट १६.७० ६५०० ७१५० ७१५० २०८०० 4,00 
द्राक्ष ३२०००० 3.80 १६००० | ४०००० | ६६८८० | १२३१८८०. | ५.७७ 
[oat | १४०००० १७.६० ७००० ८८२७ ऱ्य्र २४६४० you 
1 आंबा | १४०००० ३२.७० ७००० १७५०० २३०३०० ४४८०० Goo 
| ८०००० ४९.५० ४००० १०००७ २१६०० $९६ळ पळा 
4 ere | डाळिव | र १३००ळ १.०० पळ wayo wayo 2000 Gao 
| «| १४०००० २०.८० ७००० ११०६० ११०६० २९१२० 4.00 
आंबा E १४०००० ४४.८० ७००० १७५०० ३८२२० ६२७२० 
[aay | ing iS ८०००० ४९.५० ४००० १०००० २५६०० ३९६०० 
| ate द्राक्ष ia ३२०००० | ३५.२० १६००० वश | ११२६४० 
केळी १४०००० १७.६० ७००० ८८२० २४६४० 
आंबा ; १४०००० ३२.०० ७००० १७१०० २०३०० ४४८०० 
संत्रा ८०००० १६.०७ ४०00 ४४०० ४४०० १२८७० 
मोसंबी ट्ट ८०००० ३६.८० ४००० १७००० १५४४० २९४४० "०० 
पुणे डाळिंब ह १३०००० १६.०० ६५०० ७१५० ७१५० २०८०० 4,00 | 
wer 5२०००० २८.८० १६००० | ३८०८० | ३८०८० | ९२१६० 
[sat | १४०००० १६.०० ७००० ७७०० ७७०० २२४०० 
आंबा १४०००० ३६.८० ७००० १७५०० २७०२० ५१५२० 
मोसंबी ८०००० ४९.५० ४००० १०००० उप६०० ३९६०० पळ | 
डाळिंब १३०००० १६.०० ६५०० way ७१५० २०८०० 
६ | उस्मानाबाद द्राक्ष 3३२०००० 5३.६० १६००० | ४०००० | ५१५२० |_१०७५२० 
केळी १४०००० १६.०० ७००० ७७०० ७७०० २२४०० 
आंबा १४०००० २५.६० ७००० १४४२० १४४२० ३५८४० 
जिल्हा समूह क्रमांक ५ 
मोसंबी 2००७० ३२.२४ ४००० १०००० ११७९२ 4.08 
डाळिंब १३०००० २५.०० e400 १३००० १३००० पण 
१ घुळे द्राक्ष |. ३२०००० वद.०० | १६००० १६००० १६००० G00 
केळी १४०००० २४.५९ ७००० १३७१३ १३७१३ क 
आंबा १४०००० २३.११ ७००० १२६७७ | १२६७७ 4.09 
केळी १४०००० २३.८१ ७००० १३१६७ | १३१६७ 
र पालघर आंबा १४०००० ३०.०० ७००० १७५०० १७५०० 
काजू 3 १००००० २०.०० ‘Gooo (yoo ७५०० 
मोसंबी q ८०००० 3३.८१ ४००० १०००० १३०४८ 
डाळिंब & १३०००० १८.०० 4400 र्य CRYO 
3 सोलापूर द्राक्ष प ३२०००० [94.00 १६००० | १६००० |. १६००० 
| केळी | १४०००० २४.१र्‌ ७००० ३४३३ । १३४३३ 
आंबा 4 १४०००० २२.५६ ७००० १२२९२ १२२९२ ३१५८४ 4,00 
[| oat | १४०००० २३४ ७००० १२९०८ | १२९०८ | ३२८१६ Goo 
wv रत्नागिरी आंबा १४०००७ ४१.६६ ७००० १७५०० ३३८२४ ५८३२४ प. 
काजू १००००० २५.०० ०० १०००० | १०००० २०००० quer 
द नागपूर [ar ८०००० २५.०० ooo ८००० ८००० pats 4.00 
मोरांबी ८०००० 33.36 ४००० १०००० | १२६८८ २६६८८ पळ 
‘ नंदुरबार केळी १४०००० २५.०० ७००० १७००० १४००० ३५००० G.09 
आंबा १४०००० २५.०० ७००० १४००० |. १४००० | ३०6 4.90 


og 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो.२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
SSE 


सहपत्र - 3 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना - फळपिक निहाय गारपीट विमा संरक्षीत, गारपीट विमा दर, केंद्र व राज्य शासन आणि 
शेतक-यांनी गारपीटी करीता भरावयाची विमा दर रक्‍कम 


कंपनी विमा दरात | विम 
डं aa, fen in a oe एकुण विमा | शेतकऱ्याकरिता 
अ.क्र, जिल्हा | पिकाचे नांव | कंपनीचे संरक्षीत दिलेला विमा aed राज्याचा 
हप्ता विमा दर % 
नाव रक्कम द्र हिस्सा हिस्सा 
lias समुह - १ 
संत्रा 1 २६६६७ २०.७० १३३३ ४००० ५३३३ वळ 
मोसंबी a २६६६७ २०.०० १३३३ goo ०३३ 4,00 
डाळिंब ४३३३३ २०.०० २१६७ ६५०० ८६६७ 4,00 
4 अहमदनगर 
द्राक्ष १०६६६७ २०.०० ५३३३ १६००० २१३३३ ५.०० 
केळी १४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4.00 
आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
ia g २६६६७ 20,00 १३३३ छळ ३३३ 4,00 
2 अमरावती मोसंबी ह २६६६७ 20,00 9333 ४००० ५३३३ ५.०० 
केली रजि ४६६६७ 30.00 २३३३ ७००० २३३३ 4.00 
केळी E ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
१ सिंधुदुर्ग आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4.08 
काजु जी ३३३३३ २०.०० १६६७ ५००० ६६६७ 4.00 
a डाळिव E ४३३३३ २०.०० २१६७ ६प०० CRE 4,00 
द्राक्ष १०६६६७ 20,00 १६००० २१३३३ ae 
श्र नाशिक = i Bass z 
आंबा टं ४६६६७ 20,00 २३३३ ७००० ९३३३ 4,00 
३३३३३ २०.०७ १६६७ ५००० ६६६७ 4.00 
२६६६७ २०.०० १३३३ ४००० ५३३३ 4.00 
yy वर्धा ४२२२३३ २०.०० २१६७ ६५०० ८६६७ ५.०७ 
४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4,00 
२६६६७ २०.०० १३३३ ४००० ५३३३ 4,00 
& यवतमाळ 
४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4,00 
समुह क्र, ३ 
fr डाळिंब ४३३३३ २०.०० २१६७ ६५०० ८६६७ 4.00 
द्राक्ष १०६६६७ २०.०० ५३३३ १६००० २१३३३ 4,00 
q सातारा 
केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4.00 
wad) ६६६६७ २०.०० ३३३३ १०००० १३३३३ 4.00 
war २६६६७ २०.०० १३३३ ४००० ५३३३ ५.०० 
गोरांबी = २६६६७ २०.०० १३३३ ४००० } ५.०० 
Q परभणी डाळिब z ४३३३३ २१६७ ६५०० ८६६७ 4,00 
wal 8 | ४६६७ २३३३ ७००० ९३३३ 4.00 
w क... 
आंबा ie ४६६६७ २३३३ [wooo | ९३३३ | 4.00 
मौसंबी 5 २६६६७ १३३३ ४००० ५३३३ ५.०० 
j = २६६६७ १३३३ ४००० ०३३३ 4.99 
& ४३३३३ २१६७ ६५०० ८६8४७ ५.०० 
3 जालना र्ट 
; १०६६६७ २०.०० ५३३३ १६००० २१३३३ ५.०० 
z ४६६६७ २०.०० २३३३ ळर ९३३३ 4.98 
es ४६६६७ 20,00 २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
| कं ४३३३३ २०.०० २१६७ ६५०० ८६६७ ५.०० 
१०६६६७ २०.०० ५३३३ १६००० २१३३३ 4.02 
8 लातूर 
४६६६७ २०.०० २३३३ (ooo २३३३ 
४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० २३३३ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


विमा विमा वेमा कंप वेमा दरात | विमा दरात तुला apapetai 1 
षि जिल्हा | पिकाचे नांव | कंपनीचे संरक्षीत । दिलेलाविमा | शेतकरी | राज्याचा ane विग दर 
नाव रक्‍कम दर हिस्सा । हिस्सा 
द्राक्ष १०६६६७ २०.०० , ५३३३ ; १६००० | २१३३३ 4.00 
ह कोल्हापुर केळी ४६६६७ 20,00 २३३३ | ७००८ | ९३३३ भत 
प्र आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4.00 
काजू ३३३३३ [20.00 १६६७ ५००० ६६६७ 4,00 
समुह क्र. ४ 
१] पगड आंबा ४६६६७ 30,00 २३३३ ११६६७ १४००७ ५.७५ 
"काजू | ३३३३३ 30,00 १६६७ ८३३३ १०००० yoo | 
[ wa | २६६६७ 30,00 १३३३ ६६६७ ८००० ५.०० i 
मोसंबी २६६६७ ३०.०० १३३३ ६६६७ ८००० 
. 
3 ert डाळिंब ४३३३३ ३०.०० २१६७ १०८३३ १३००० 
: द्राक्ष १०६६६७ ३०.०० ५३३३ २६६६७ ३२००० 
केळी ४६६६७ ३०.०० २३३३ ११६६७ १४००० 
आंबा ४६६६७ 30.00 २३३३ ११६६७ १४००० 
गोसंबी २६६६७ ३०.०० १३३३ ६६६७ ८००७ 
5 sabi डाळिंब र ४३३३३ ३०.०० २१६७ १०८३३ १३००० 
केळी q ४६६६७ ३०.०० २३३३ ११६६७ १४००० 
आंबा र ४६६६७ ३०.०० २३३३ ११६६७ |. १४००० 
मोसंबी २६६६७ ३०.०० १३३३ ६६६७ | ८००० 
| aids द्राक्ष १०६६६७ $०,०० ०३३३ २६६६७ ३२००० 4,00 
दे 5 
केळी g ४६६६७ 30,00 २३३३ ११६६७ १४००० 4.00 
आंबा iS ४६६६७ ३०.०० 2333 ११६६७ १४००० ५.०० 
ial डे २६६६७ ३०.०० १३३३ ६६६७ ८००० 4.00 
मोसंबी टर २६६६७ ३०.०० 9333 ६६६७ ८००० 4.00 
d a डाळिंब ४३३३३ ३०.०० २१६७ १०८३३ १३००० yoo 
a द्राक्ष १०६६६७ ३०.०० ५३३३ २६६४६७ ३२००० 4,00 
केळी ४६६६७ ३०.०० २३३३ ११६६७ १४००० 00 
आंबा ४६६६७ ३०.०० २३३३ ११६६७ १४००० 4.00 
मोसंबी २६६६७ ३०.०० १३३३ ६६६७ ८००० वग 
डाळिब ४३३३३ ३०.०० २१६७ १०८३३ १३००७ कळ 
६ | उस्मानाबाद द्राक्ष १०६६६७ ३०.०० ५३३३ २६६६७ ३२००० 4,00 
केळी ४६६६७ ३०.०० २३३३ ११६६७ १४००० 4,00 
आंबा ४६६६७ ३०.०० २३३३ ११६६७ १४००० 4,00 
समुह क्र.५ 
मोसंबी २६६६७ २०.०० १३३३ ४००० ०३३३ छळ 
डाळिंब ४३३३३ २०.०० २१६७ yoo ८६६७ 1.00 
5 घुळे द्राक्ष १०६६६७ २२.०० ५३३३ १८१३३ २३४६७ 4,00 
४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
र 9६६६ 30,00 २३३३ ळक र 400 
E ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4,00 
२ पालघर €, ४६६६७ २०.०० २३३३ ७७००० ९३३३ ५.०० 
३३३३३ २०.०० १६६७ Yoon ६६६६ ष्‌ 
टर २६६६७ २०.०० १३३३ ४००० ५३३३ 44,00 
४३३३३ 20,00 २१६७ ६५०० ८६६७ 4.00 
3 सोलापूर द्राक्ष १०६६६७ 3.00 4333 १८१३३ २३४६७ 4,00 
केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००८ ९३३३ 4.00 
आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4,00 


(9% 


आसन ननर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


विमा विमा विमा कंप विमा दरात | विमा दरात ] 
वि कंपनीचे एकुण विमा | शेतकऱ्याकरिता 
अक्र. जिल्हा | पिकाचे नांव | कंपनीचे संरक्षीत दिलेला विमा शेतकरी राज्याचा | at 
हप्ता । विमादर% 
नाव रक्‍कम दर हिस्सा हिस्सा | 
केळी ४६६६७ 20.00, २३३३ ७००० २३३३ ५.०० 
x रत्नागिरी आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4.00 
काजू ३३३३३ 20,00 १६६७ ५००० ६६६७ y.00 
war २६६६७ 20,00 9333 ४००० ५३३३ 490 
4 नागपूर प al 
मोसंबी २६६६७ २०.०० १३३३ ४००० ५३३३ ५.०० 
7 केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ 4.00 
, any आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० २३३३ 90 
अ ty २०. द. 


ष्छ 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ ॥.%.१३/१०-ओ 


सहपत्र -४ 
सहभागी अर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा संकेत स्थळावर अर्जा सोबत जोडण्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र, 


= i 


पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 


मी अर्जदार श्री./श्रीमती/कु. .... 


महसूल मंडळ 


मध्ये सर्वे नंबर/गट नंबर 


अधिसुचित फळपीकाची हेक्‍टर मध्ये लागवड (लागवड वर्ष:.................) केली असून ती उत्पादनक्षम 


आहे. सदर बागेचा .. बहार धरलेला आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना चालू वर्षी मृग 


/ आंबिया बहारामध्ये वरील सर्वे नंबर/गट नंबर मधील फळपिकाचा विमा उतरवलेला नाही. 


तसेच मी पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेंतर्गत उच्चतम विमा क्षेत्र नोंदणीच्या ४ हेक्टर 


मयदिपेक्षा जास्त फळबाग विमा संरक्षीत SSA नाही. योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती मला ज्ञात व मान्य आहेत. 


मी पुढे घोषित _ की वर दिलेली माहिती सत्य व खरी असून वरील माहिती असत्य/खोटी 


आढळली तर सदर पिकाचे विमा संरक्षण संपूष्टात येईल याची मला जाणीव आहे. 


शेतकऱयांची सही/अंगठा दिनांक :- 


ष्ट 


झासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/ प्र,क्र.१३/१०-ओ 
———— eee 


aera - 4 


प्रपत्र १: कर्जदार शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र 


पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेत सहभागी न होणे बाबत अर्ज 


बँक शाखेचे नाव --. शाखेचा कोड नंबर---------------------- 


अर्जदाराचा तपशील: 
१. किसान क्रेडिट कार्ड धारकाचे नाव ---—-——---------_-_-- _---_----.---- 


२.किसान क्रेडिट कार्डचा खाते क्रमांक----------------------------------टटऱ 


३. मोबाईल / दुरध्वनी क्र.:----------- >> 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या तरतुदी व फायदे मला ज्ञात आहेत. या आवेदन पत्राद्वारे मी हे घोषित 

करू इच्छितो की मला किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेत सहभागी व्हायचे आहे परंतु पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा 

योजनेमधून मृग / आंबिया बहार सन ------- मध्ये मी सहभागी होऊ इच्छित नाही. तरी योजनेमध्ये माझी नोंदणी करू नये ही 

विनंती. ' 

खातें धारकांची स्वाहरी = 

(सूचना: जर शेतकऱयांना काही फळ पिकांसाठी योजनेत भाग घ्यायची इच्छा असल्यास त्यांना योजनेमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी 

वेगवेगळे माध्यम जसे की आपले सरकार (C.8.0,) केंद्र, पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी,पी एम एफ बी वाय ऑनलाइन पोर्टल किंवा 


क्रॉप इन्शुरन्स मोबाईल ऑप्लिकेड्ञान द्वारे या योजनेत सहभाग घेता येईल) 


कार्यालयीन वापराकरिता : वरील घोषणापत्र योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी बँक कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे 


शाखा प्रबंधक यांची स्वाक्षरी दिनांकासह-------.-------------------- 


ष्र 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२५०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 
जजन 


शेतकरी पावती 
पुंनररचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र 
दिनांक: --/---/२०-. 
बँक शाखेचे नाव ------------------------- aera कोड नंबर---------------------- 

अर्जदाराचा तपशील 
१.किसान क्रेडिट कार्ड धारकाचे नाव --------- 
कार्डचा खाते क्रमांक---------....------- र 
३.मोबाईल नंबर / दुरध्वनी क्र.:--------------------- 


४. योजनेत सहभागी न होण्याचा हंगाम: मृग /आंबिया बहार सन — 
सूचना: जर शेतकऱयांना काही फळ पिकांसाठी योजनेत भाग घ्यायची इच्छा असल्यास त्यांना योजनेमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी 
वेगदेगळे माध्यम जसे की आपले सरकार (0.3.0.) केंद्र, पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी,पी एम एफ बी वाय ऑनलाइन पोर्टल किंवा 
क्रॉप SARS मोबाईल ऑप्लिकेशन द्वारे या योजनेत सहभाग घेता येईल, 


कार्यालयीन वापराकरिता : वरील घोषणापत्र योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी बँक कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे 


शाखा प्रबंधक यांची स्वाक्षरी दिनांकासह--------------------------- 


झारान निर्णय क्रमांकः फवियो.-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


प्रपत्र २: पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याबाबत घोषणापत्र 


पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेत सहभागी होणेबाबत अर्ज 
बँक शाखेचे नाव ------------------------- शाखेचा कोड नंबर---------------------- 


अर्जदाराचा तप्ञील: 
१ किसान'क्रेंडिट'कार्ड धारकाचे ताव ---------—-----------------------__---__--___----------- 


२.किसान क्रेडिट कार्डचा खाते क्रमांक------------ 


३. मोबाईल / दुरध्वनी क्र, :---------------------- 


पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेच्या तरतुदी व फायदे मला ज्ञात आहेत. या आवेदन 
पत्राद्वारे मी हे घोषित करू इच्छितो की मला किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेत सहभागी व्हायचे आहे. तसेच 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेंतर्गत मृग / आंबिया बहार सन ------- मध्ये मी सहभागी 
होऊ इच्छितो. तरी योजनेमध्ये माझी नोंदणी करावी, ही विनंती. 


खाते धारकाची स्वाक्षरी------------------------०---:-००>>--- 


कार्यालयीन वापराकरिता : वरील घोषणापत्र योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी बँक कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे 


शाखा प्रबंधक यांची स्वाक्षरी दिनांकासह--..-------------------------- 


८१ 


झासन निर्णय क्रमांकः फंवियो-२०२०/ प्र.क्र.१३/१०-ओ 


शेतकरी पावती 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळ पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याबाबत अर्ज 
दिनांक: --/---/२०-, 

बँक शाखेचे नाव ------------------------- शाखेचा कोड नंबर---------------------- 
अर्जदाराचा तपशील 

१.किसान क्रेडिट कार्ड धारकाचे नाव —--—--———————————— anna 
२.किसान क्रेडिट कार्डचा खाते क्रमांक------------------------------------------- 

३.मोबाईल / दुरध्वनी क्र. ;---—--——---—---------- 


४. योजनेत सहभागी होण्याचा हंगाम: मृग /आंबिया बहार सन ------- 


कार्यालयीन वापराकरिता : वरील घोषणापत्र योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी बँक कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे 


शाखा प्रबंधक यांची स्वाक्षरी दिनांकासह---------------------------- 


डर 


